मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्रारे 
संगणकीकृत 


महाराष्ट्र शासन श्या 
रची 


मराठी भाषा विभाग 
राज्य मराठी विकास संस्था स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
नोंदणी क्रं. एफ.१६०९४(मुंबई) एल्फिन्स्टन तांत्रिक विद्याळय, ३, महापालिका मार्ग, 
थोबीतळलाव, मुंबई - ४००००१ दूरध्वनी : (०२२) २२६३१३२५ / २२६५३९६६ 
संकेतस्थळ ॥०५://॥॥॥४५.॥080011.0४.॥ इ-पत्ता ॥॥४५5_॥(॥॥081089/5॥100.001॥ 


निवेदन 


राज्य मराठी विकास संस्था, मुंबई ही महाराष्ट्र शासनाने स्थापन केळेली स्वायत्त संस्था आहे. मराठी 
भाषा विभागाच्या पत्राप्रमाणे (संदर्भ क्र. मसंस २०१६/प्र.क्र.११५/२०१६/भाषा-२, दि. 3 जानेवारी, २०१७) राज्य 
मराठी विकास संस्थेद्वारे 'महाराष्ट्रातीलह मराठी संशोधन मंडळ/ संस्थांना अर्थसाहाय्य योजना' कार्यान्वित 
करण्यात आली असून या योजनेअंतर्गत महाराष्ट्रातील मराठी भाषा, साहित्य व संस्कृती वृद्छिंगत होण्यासाठी 
काम करणाऱ्या महाराष्ट्रातील मान्यताप्राप्त मंडळ/ संस्थांना अर्थसाहाय्य करण्यात येते. 


सदर प्रकल्पांतर्गत प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई यांना राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे नवभारत मासिकांचे 
ऑक्टोबर १९४७ ते सप्टेंबर २०१७ पर्यंतच्या अंकांचे संगणकीकरण करून ते सार्वजनिकरीत्या आणि विनामूल्य 
उपलब्ध करून देण्यासाठी अर्थसाहाय्य करण्यात आले होते. याअंतर्गत सदर अंकांचे संगणकीकरण करण्यात 
आले असून प्राज्ञपाठशयाळामंडळ, वाई यांनी हे अंक जतन केळेळे असल्यामुळेच आपल्याळा संगणकीय 
स्वरूपात उपलब्ध होत आहेत. 


या अंकांच्या पीडीएफ प्रती आपण विनामूल्य उतरवून घेऊ शकता. असे करताना खालील सूचना 
लक्षात घेऊन त्यांचे पालन करावे. 

१. सदर ग्रंथांच्या पीडीएफ प्रती या वैयक्तिक वापरासाठी विनामूल्य उतरवून घेता येतील तसेच इतरांनाही 
विनामूल्य देता येतील. पण कोणत्याही कारणासाठी त्याचा व्यावसायिक वापर करता येणार नाही. 

२. सदर ग्रंथांचे दुवे इतरांना देताना त्यासाठी कोणतीही रक्कम आकारता येणार नाही. 

३. पीडीएफ प्रतींवर असळेली राज्य मराठी विकास संस्था, मुंबई व प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई यांची मुद्रा 
आपणास काढता येणार नाही. 

४. आपल्या अभ्यासासाठी, संशोधनासाठी या सामग्रीचा उपयोग करताना आपण योग्य तो श्रेयनिर्देश 
केला पाहिजे. 
वरील अटींचा भंग झाळेळा आढळल्यास कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. 


स्पष्टीकरण : सदर सामग्री ही केवळ ऐतिहासिक दस्तऐवज म्हणून उपलब्ध करण्यात आळी असून या 
सामश्रीतून व्यक्त होणारी मते, विचारसरणी इ. त्या त्या ळेखक, संपादक इ. कर्त्यांची आहे. त्यांपैकी कोणतेही 
मत, विचारसरणी इ. यांचा पुररस्कार महाराष्ट्र शासन, मराठी भाषा विभाग, राज्य मराठी विकास संस्था व 
प्राज्ञपाठज्याळामंडळ, वाई यांपैकी कुणीही करत नसून त्या त्या मताचे वा विचारसरणीचे दायित्व उपरोक्त 
विभागांवर असणार नाही. 


व्ष १६ वे] 


सार-संकळन ी 
अरिस्टाटनचे संविधानशासत्र& . 
न्यायद्शनातीलळ प्रमाण ब प्रमेय 

कॅन्सर द 
गोमांतकाचे संशयप्रस्त भवितव्य 
राजक्रीय नेतृत्व आणि परंपरानिष्ठ समाज 
नुसरती व शिवाजी $ ह 
डेव्हिडहयूम  . भ ढ् 


हिंदी साहियाचा आदिकाल 1 


आक्टोबर १९६२९ [अंक १ 


भ प्रा. मे. पु. रेगे 
डॉ, नी. र. वऱ्हाडपाण्डे 

.» डॉ. सौ. इंदुमती पारीख 
श्री, तकंतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी 
» श्री. व. मं, सिरसीकर 

« श्री. देवीसिंग चौहान 

श्री. भा. पं. बहिरट 


, प्रा.के, एफ्‌ . चोरडिया 


- वाचकांचा - पत्रव्यवहार - 


वार्षिक वगणी ९ रु. ] 


[ किरळोळ अंक २ रु, 


० 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


प्राज्षपाठशाळामंडळ वाई, यांचे मासिक 


आक्टोबर 
१९६२ 


0 ७ ७ 
बष साळाव 


क ६४२ 
अंक पहिला 


संपादक-मंडळ 
आचार्य स. ज. भागवत--प्रा. वि. म. वेडेकर-प्रा. गोवर्धन पारीख का. संपादक 


सार-संकलन १-५ 

अरिस्टोटलचे संविधानशास्त्र प्रा. मे. पुं. रेगे . ६-१३ 
न्यायदशेनातील प्रमाण व प्रमेय डॉ. नी. र. बऱ्हाडपाण्डे १४-२६ 
कॅन्सर डा सो. इंदुमती पारीख २७-३४ 
गोमांतकाचे संशयग्रस्त भवितव्य श्री. तकतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी ३६-४० 
राजकीय नेतृत्व आणि परंपरानिष्ठ समाज श्री. व, मं. सिरसीकर | ४१-४७ 
नुसरती व शिवाजी । श्री. देवीतिंग चोहान ४८-५३ 
डेव्हिड ह्यूम श्री. भा. पं. बहिरट ५४-५८ 
हिंदी साहित्याचा आदिकाल प्रा. के. एफ्‌. चोरडिया ५९-६३ 
बाचकांचा-पत्रव्यबहार - -६४ 
वार्षिक रु. ९ सहामाही रु. ५ अंकास रु. १ 


& मासिक श्री. म. शे. साठे यांनी दी प्राज्ञ प्रेस, २१५ गंगापुरी, वाइ येथे छापून प्रा. वि. म. बेडेकर 
यांनी प्राशपाठशाळामंडळ वाई यांचेकरिता तेथेच प्रसिद्ध केले. 
पत्रव्यवहाराचा पत्ता : ९ संपादकीय : कायकारी संपादक, “ नवभारत? मासिक, 
* गणेश भुवन? २७६, तेलंग रोड, माटुंगा-मुंबई १९ 
२ व्यवस्थापकीय : व्यवस्थापक, ' नवभारत ! मासिक, 
€८/० प्राज्ञ प्रेस, बाई ( जि. सातारा ) 
३ चौकशी : श्री. वा. वि. कोनकर 
१८८ एफ्‌ , भीमराववाडी, मुंबई २ 
फोन नं. २३५५४ 


[ मराठी साहित्य महामंडळाने ठरविलेले श्युद्धलेवन अनुसरण्याचे ठरविले 
असून त्याप्रमाणे छद्धलेखनपद्धति अनुसरली आहे. का. सं. ] 


-ऐओर्ञा ल अल. 


"करडगघरचिछर्ज-चज, 


प ग् न्य हड वगग सळ खड्या 


काझफाठशाळायंडळ गयथ्यकाठा र 
र 
प (१) धमकोदा- “पवहारकाण्ड भाग १ ते ३ किंमत ४ 
प्‌ साधा बांधणी ... पुरून्कक 8 
कापडा बांधणी . कर ७३.०० ४ 
(२) धमेकोश - उपनिपत्काण्ड भाग १ ते ४ र» 
साधा बांधणी ... ी ११०-.०० ी 
कापडी बांधणी गड १३८.०० 
(३) घमक्रादा- सस्काराण्ड भाग १ ला ४५-०० 1, 
त कापडी बांधणी क ५२.०० |; 
र्ष (४) मीमांसादडैन काणी | 
र्‌ (५) मीमांसाकोश भाग १ ते ५ १६५.०० ी 
(६) कोपीतकिब्राह्मणारण्यकविषयकोदा - म र 
ग (७ ) बौ *«« २०.०० 
(८) हिंदुधमांची समाक्षा ( लक्न्मणशासत्री जोशी ) ५.०० 
| (९ ) वैदिक संस्कृतीचा विकास ळी पि ६.०० 
(१०) नवमानवतावाद ... मक २.५० 
(११) मानवाचा आदर्श १ ३.०० 
(१२) चावाक इहतहास आणि तत्तज्ञान 
ा ( प्रा, सदाशिव आठवले ) गग 
(१३) गीता-प्रवेश (डॉ. गो. वि दवस्थळा ) कन्ा २.५० 
(१४) महाराष्ट्रांतील दुष्काळ व त्यावरांठ उपाययोजना 
1 ( श्री. चा, अ. दाभोलकर ) ऊळ ४) 


१ ब्वन्य््न 


सामायिक बाजारपेठ आणि राष्ट्रकुल 


राष्ट्कुळातील पंतप्रधानांच्या ठळंडन येथील बैठकीत 
ब्रिटनने युरोपीय सामायिक बाजारपेठेत सामील 
होण्याच्या प्रश्नावर नुकतीच कडाक्याची चर्चा होऊन 
समेटाचा तात्पुरता मागे काढण्यात आला. ही चर्चा 
सुरू होण्यापूर्वीच निरनिराळ्या राष्ट्रांचे या प्रश्नाबाबतचे 
दृष्टिकोण बेरेचसे स्पष्ट झाळे होते, त्यांच्या अनुषंगाने 
* लंडनच्या “ ऑब्झवर ? पत्राने ता. ९ सप्टेंबरच्या 
अंकात लिहिलेल्या अग्रलेवाचा हा सारांश : 


“ राष्ट्रकुलातील राष्ट्रांनी या प्रश्नाबाबत व्यक्त 
कलेली भीती खरी आहे. ती काही केवळ आर्थिक 
स्वार्थामुळे निर्माण झाली आहे असे म्हणता येत 
नाही. सामायिक बाजारपेठेत ब्रिटन सामील झाल्यास 
त्याचा राष्ट्रकुलावर फारसा परिणाम होणार नाही, 
हा निर्णय काही फारसा महत्त्वाचा नव्हे असे काहीचे 
म्हणणे आहे. पण तसा आव आणिण्याने कार्यभाग 
साधणार नाही. तथापि सवे बाजूंचा विचार करूनही 
ब्रिटनने सामायिक बाजारपेठेत सामील व्हावे असे 
: आम्हास वाटते. राष्ट्कुलाचे स्वरूप त्यायोगाने 
आजच्याहून भिन्न होईल याची आम्हाला जाणीव आहे. 


याबाबतीत निवड करण्यास पूर्ण खातंत्र्य आहे असे 
नाही. भागोलिक दृष्टीने ब्रिटन युरोपचाच भाग आहे. 
ऐतिहासिक दृष्टीने काही मर्यादित कालखंड वगळल्यास 
ते युरोपच्या बाहेर कधीच नव्हते, गेल्या पन्नास वर्षात 
तर युरोपमधील घडामोडीत ब्रिटन सततच अडकलेले 
आहे. आजही बर्लिन व पश्चिम जमनीत आमचे 
५०००० सैनिक आहेत; १६ टक्के परराष्ट्रीय व्यापार 
सामायिक बाजारपेठेच्या या सहा राष्ट्रांशीच आहे; 
हजारो ब्रिटिश नागरीक या राष्ट्रांतून दरवर्षी जात येत 
असतात. यासव गोष्टी ध्यानात घेतल्या तर हॉलंड 
किंवा इटली यांचेइतका'च ब्रिटनही युरोपातच असल्याचे 
मानावे लागेल, द गॉल किंबा अँडेनॉर आम्हाला आत 
घ्यावे की नाही असा प्रश्न उपस्थित करतात हें हास्या- 


न. भा, ९१ 


सार-संकलन 


स्पद्‌ वाटते. आम्ही युरोपात आहोत की युरोपबाहेर 
हा खरा प्रश्नच नाही. आम्ही ज्या युरोपात आहोत 
त्याचे स्वरूप काय राहील व त्यात आम्ही कोणता 
भाग घेऊ राकू हा खरा प्रश्न आहे. 


उलट, राष्ट्कुलाचा आधार भोगोलिक नाही, मुळात 
ब्रिटनच्या दर्यावर्दी सामर्थ्यातून ते निर्माण झाले; आणि 
हे सामथ्ये कमी होऊ लागताच त्याचे स्वरूप बदळू 
लागले, साम्राज्यातील वसाहती स्वतंत्र झाल्या. 
आज त्या सर्वांना राष्ट्रकुलाचा संबंध आपापल्या 
विशिष्ट कारणासाठी महत्त्वाचा वाटतो खरा. पण 
राष्ट्रकुलावरील निष्ठेला त्यांच्या वर्तनात प्राधान्य 
नाही. कित्येकांना तर' आपल्या भागातील प्रादेशिक 
सहकार्य अधिक मोलाचे वाटते. घाना, नायजेरिया वा 
टांगानिका यांना आपण आफ्रिकन राष्ट्रे आहोत असे 
वाटते, भारताला आशियाई राष्ट्र ही कल्पना 
मोलाची वाटते, व हे स्वाभाविकही आहे. पण मग 
ब्रिटनने युरोपीय राष्ट्र म्हणून इतरांशी अधिक निकट- 
वर्ती सहकार्य करण्यास आक्षेप का असावा ? खरा 
आक्षेप फक्त आस्ट्रेल्या व न्यूझीलंड यांचा असू शकतो. 
कारण दुसरा भौगोलिक वा प्रादेशिक संबंध त्यांच्या 
बाबतीत अस्तित्वातच नाही. 


तथापि ब्रिटनला जसे युरोपकडे दुलेक्ष करता येणार 


नाही तसे युरोपला जगाकडेही दुलेक्ष करता यावयाचे 


नाही. पश्चिम युरोपला रशिया किंवा अमेरिका, 
आरिया किंवा आफ्रिक्रा यांचे म्हणणे काय, याबद्दल 
विचार करण्याचे कारण नाही असे द गॉल किंवा अंडे- 
नोंर यांना वाटत असल्यास ते चूक आहे, आणि या 
बाबतीत राष्ट्रकुळाचे महत्त्व अत्यंत मोठे आहे. जुने 
युरोपीय जग आणि नवे आशियाई ब आफ्रिकन जग 
यांना जोडणारा हा एकच संघटित दुवा आहे. युरोपने 
जगाकडे लक्ष ठेवावे, केवळ स्वतःपुरते पाहू नये ! या- 
विषयीची हमी त्यांतून निर्माण होऊ शकते. यादृष्टीने 
राष्ट्रकुलाला अत्यंत मोठे महत्त्व आहे. 


नवभारत 


राष्ट्कुलाचे बदलते स्वरूप व युरोपीय ऐक्या'ची 
कल्पना या दोन्ही घटना ऐतिहासिक शक्तींच्या योगाने 
घडत आहेत. उदा. ऑस्ट्रेलियाला संरक्षणासाठी अमे- 
रिकेवर व व्यापारासाठी आदियावर अधिकाधिक 
अवलंबून राहावे लागेल ही गोष्ट मेन्झीस्‌ जाणतात. 
ब्रिटन काय करील याचा त्याच्याशी काहीही संब्रंध 
नाही. त्यांच्याच सरकारने अमेरिकेबरोबर अंझुस्‌ 
करारावर सह्या केल्या आणि तेच जपानला लोकर व 
चीनला गहू विकीत आहेत. 


राष्ट्रकुलाच्या दृष्टीने शहाणपणाचा मार्ग म्हणजे 
ब्रिटनला युरोपीय सामायिक बाजारपेठेत सामील 
होण्यास मदत करणे हाच होय. त्यासाठी थोडीफार 
आर्थिक “ किंमत ? द्यावी लागल्यास ती सहन कर- 
ण्याची तयारी त्यांनी दाखविली पाहिजे. त्यानंतर 
युरोपला' इष्ट ते वळण लावण्याचा प्रयत्न राष्ट्रकुलाने 
करावा. येत्या दहा वर्षात निर्माण होणाऱ्या युरोपमुळे 
आपले नुकसान होईल असे आशियाई आफ्रिकी वा 
इतर राष्ट्रांनीही समजण्याचे कारण नाही. ब्रिटन व 
राष्ट्रकुल दोहोंच्याही दृष्टीने भावी युरोपला इष्ट वळण 
लागणे सारखेच महत्त्वाचे आहे. 


- हे इष्ट वळण म्हणजे काय ! सोविएट विरोधीनी 
अमेरिकेबाबत. संशयी, अण्वस्त्रांनी सज्ज ब युरोपची 
आजची फाळणी कायम राखू पहाणारा नवा सत्तागट 
यातून निर्माण होता कामा नये. इतरांच्या परिस्थितीचा 
फायदा घेऊन अधिक संपन्न बनू पहाणारा तो श्रीमंताचा 
: कुज ' ही बनता कामा नये. जर्मनीचे ऐक्य साधेल 
आणि पोलंड, झेकोस्लोव्हाकिया, हंगेरी इ. युरोपीय 
राष्ट्राशी असलेल्या ऐतिहासिक संबंधांचे पुनरु- 
जीवन होईल अक्शा प्रकारे पू व पश्चिम यांच्यात 
सलोखा घडवून आणण्याचे प्रयत्न त्यांने केळे पाहिजेत, 
मागस राष्ट्रांना साहाय्य करण्याची जत्राबदारीही त्याने 
उचलली पाहिजे. पूवे व पश्चिम, तसेच पुढारलेला 
उत्तर युरोप व मागासलेला दक्षिण युरोप, यांच्यातील 
अंतर कमी करण्याचा त्याने प्रयत्न केला पाहिजे. 
आपल्यापुरते पहाण्याऐेवजी उदारता दाखवली पाहिजे. 
ब्रिटनने ही भूमिक्रा स्पष्टपणे मांडल्यास युरोपीय जनते- 
कडून तिला प्रतिसाद मिळाल्यावाचून राहणार नाही 
असे वाटते, 


आज घडत असलेल्या घटनांचा अथ जनतेला 
किंवा राष्ट्रकुळाळा समजावून देण्याचे काम ब्रिटिश 
सरकारने योग्य रीतीने पार पाडळेळे नाही. द गॉल वा 
अंडेनॉंर यांची भाषणे आपणास रुचत नसतील; पण 
आपणांसमोरील प्रश्नाचे ऐतिहासिक महत्त्व त्यांना पुरे- 
पूर समजले आहे. उलट व्रिटिश मंत्र्यांच्या अनेक 
भाषरणांवरून बाजारातील मालांच्या किमतीबद्दल ही 
खळखळ आहे असा ग्रह होतो. ही एक अत्यंत खेद- 
जनक वृत्ति आहे. ' युरोप ? हा केवळ त्यांचाच (द्‌ 
गोळ ब अँडेनॉर ) नसून आमचाही ( ब्रिटन ) आहे. 
युरोपच्या भवितव्याबिषयीच्या आमच्या अपेक्षा आम्ही 
स्पष्ट केल्या पाहिजेत. न 


दुसरा एक ब्रिटिश दृष्टिकोण 
उ व्या हातकाण 


सामायिक बाजारपेठ व राष्ट्रकुल या प्रश्नासंबंधी दि. 
१३ सप्टेंबरच्या अंकात “ लंडन टाइम्स ? लिहितो: 
सामायिक बाजारपेठेत सामील होण्यासाठी सोयिस्कर 
अटी कायम करण्याचा ब्रिटिश निर्णय हा मृलतः राज- 
कीय निर्णय आहे. उलट त्यावून उद्भवलेल्या चर्चेचे 
खल्प व राष्ट्रकुलाच्या दृष्टीने तिचा अर्थ हा मात्र 
आयक आहे. कॉमनवेल्थ सेक्रेटरींनी या प्रश्नावर 
बोलताना ता. ७ जून रोजी पालमेटमध्ये सांगितले की, 
त्याच्या महत्त्वाच्या व्यापारी हितसंत्रंधाचे रक्षण 
ती ब्रिटन सामायिक बाजारपेठेत सामील 
णार नाही अस आम्ही राष्ट्रकुलात 
सहकारी राष्ट्रांना आश्वासन तळ कया 
आम्ही पुनः देतो. ते आम्हाला मान्य आहे त्याला 
आम्ही मर्यादा घातल्या नाहीत की ते बदललेही नाही १2 
तथापि ते पुढे म्हणाले की, राष्ट्रुळातीळ मालाच् 
आयातीविषयी निश्चित व कायमची हमी डळ 
आम्हास देता येणार नाही. इतर युरोपीय वनी अका 
अश्शी हमी देऊ शकतील असे समजणे अवास्तव आहे 


राष्ट्कुळातून ब्रिटनमध्ये होणार्‍या निर्यातीपैकी 
सुमारे ५० टक्के मालाला खास सवलती देण्यात येतात क 
हे खरे आहे. यांचे प्रमाण सरासरी चार ते पाच टक्के 
आहे. न्या दो मालावरील दोन टक्कयापासून पक्क्या 
वा कारखान्यांच्या उत्पादनावरीळ बारा ये 


ब वस्तूच्या 


बाबतीत हे प्रमाण भदलत जाते व बदलत आले आहे 


स त्व जण... 
रःड४ऊएडॉ” 
“-ऐञर्याआअंअः 1 
र्करखगधरवनितजतना, 
दावि 


सार-संकलन 


तथापि काही असले तरी या बाबतीत योग्य पर्याय 
काढणे ही ब्रिटनची जबाबदारी आहे. क 


याबाबतीत बरीच प्रगति झालेली आहे. सामायिक 
बाजारपेठेतील राष्ट्रांनी राष्ट्रकुलातील काही महत्त्वाच्या 
कच्च्या मालावरील जकात पूर्णपणे काहून टाकण्याचे 
तत्त्वतः मान्य केळे आहे. राष्ट्रकुलातील आफ्रिकी व 
इतर कित्येक स्वतंत्र राष्ट्रांना व वसाहतींना “ असो- 
शिएट ? सभासद म्हणून सव आर्थिक सवलती दण्याची 
कल्पनाही पूर्णपणे मान्य केली गेळी आहे. भारत, 
पाकिस्तान ब सिलोन यांच्या विशिष्ट प्रश्नाबाबतही 
एक व्यापक योजना तयार करण्यात आली आहे. राष्टू- 
कुलातीळ कारखानदारांच्या दृष्टीने १९७० पर्यंत सवड 
देण्यात आली असून सहा राष्ट्रांनी त्यानंतर या बाब- 
तीत त्यांच्याशी सहछामसलत करण्याचे मान्य केले 
आहे. मधल्या संक्रमणावस्थेत द्यावयाच्या खास सव- 
छतीचे प्रमाण अजून ठरलेले नाही हे खेरे. पण निदान 
खास पदार्थाच्या बाबतीत दोन्ही भूमिकातील 
अंतर बरेच कमी झाळे आहे. राष्ट्रकुलातील 
राष्ट्रांचे हितसंबंध सुरक्षित राखण्याच्या दृष्टीने काय 
केळे पाहिजे हेही स्पष्ट झाळे आहे. सामायिक 
बाजारपेठेतीळ राष्ट्रांनी संक्रमणाची काही वर्षे संपल्या- 
नंतरही राष्ट्कुलाचे हितसंबंध घ्यानात घेतळे जातील 
असे आश्वासन दिळे आहे की काय हा खरा प्रश्न 


आहे. 


बाजारपेठेतील राष्ट्रांचे म्हणणे असे की काही 
वस्तूंच्या बाबतीत जागतिक व्यापारी करार व्हावेत. 
या दिदोोने प्रयत्न झाल्यास कम्युनिस्ट रांट्रे अडथळा 
निर्माण करतीलसे वाटत नाही. पाश्चात्य बाजार- 
पेठेत येणे शक्‍य झाल्यास त्याना ते हवे आहे. एक 
दोन बाबतीत असे करार यरास्वी झाले आहेत. या 
करारांच्या बाबतीत उत्पादक व विकत घेणारे यांचे 
हितसंबंध समतोळ राखावे लागतात इतकेच. या बाब- 
तीत म्हणजेच युरोपीय आर्थिक जीवनाला उदार व 
व्यापक वळण देण्याच्या बाबतीत ब्रिटन महत्त्वाची 
कामगिरी करू शकेलसे वाटते. 


सामायिक बाजारपेठेत ब्रिटन सामील झाल्यास 
राष्ट्रकुलावर होणारे आर्थिक परिणाम जकाती किंवा 
व्यापारापुरतेच मर्यादित राहतीलसे नाही, आज राष्टर- 


कुलातील देह्यांना साहाय्य करताना वा कजे देताना 
ब्रिटन खास स्थान देते. केनडाचा अपवाद वगळल्यास 
युद्धोतर काळात या राष्ट्रांना लंडनच्या भांडवली बाजा- 
रात खास सवलती मिळाल्या आहेत. राष्ट्रकुलविकास 
कॉर्पोरेश्षनद्वारा व इतर मार्गांनी वसाहतीत मोठमोठ्या 
रकमा गुंतवण्यात आल्या आहेत. अशा प्रकारच्या 
विविध मागानी राष्ट्रुलाला मिळणाऱ्या आर्थिक 
लाभाचा प्रश्न घ्रुसेल्सच्या चर्चेत अभिप्रेत नाही हे 
खरे, पण राष्ट्रकुलाने हे फायदे नष्ट होणार नाहीत 
असे स्पष्ट आश्वासन मागितल्यास ते रास्तच म्हणावे 
लागेल. 

ब्रिटनमधील नोकरीच्या बाबतीतही आजवर राष्ट्र- 
कुलातील नागरिकांचे विशिष्ट स्थान होते. नुकत्याच 
झालेल्या “ इमिग्रेशन ” कायद्यामुळे ते मर्यादित झाले 
आहे हे खरे. तथापि असे असूनही त्यांचे स्थान 
काही प्रमाणात वैशिष्ट्यपूर्ण आहेच. बाजारपेठेत सामील 
होण्याने जर कोणाही युरोपीय नागरिकाला नोकरीसाठी 
ब्रिटनमध्ये येणे हाक्य झाळे व उलट राष्ट्रकुलातील 
नागरिकांना मात्र प्रत्यक्ष नोकरी किंवा चरितार्थ साधने 
असल्यावा'चून येणे अशक्य झाले तर मात्र राष्ट्र- 
कुलाच्या इभ्रतीला धक्का पोहोचल्यावाचून राहाणार 
नाही. हा तोटां स्पये-आण्यात मोजण्यासारखा 
असणार नाही. तो अमोल असेल यात इंका नाही. 


रशियातीळ चाचणी वं इराणचा भूकंप ९ 


इराणच्या उत्तर भागात प्रचंड भूकंप होऊन सुमारे 
दहा हजार माणसे मृत्युमुखी पडल्याचे व कित्येक गावे 
बेचिराख झाल्याचे वृत्त नुकतेच येऊन गेले. या 
घटनेला अनुलक्षून “ गॅँचिस्टर गार्डियन ? सासाहिकाने 
ता. ६ सप्टेंबरच्या अंकात एक महत्त्वाचे स्फुट लिहिले 
आहे. त्याचा सारांश : 

रशियाने टिफूलिस जवळ केलेला भ्रूप्रष्ठाखाळील 
स्फोट व तेथून पांचसहाशे मेळ अंतरावर झालेला 
इराणमधील भूकंप यांचा अगदी दूरान्वयाने देखील 
संबंध जोडता येणार नाही हे जवळजवळ खरे आहे. 
या भूपृष्ठाखालील स्फोटामुळे लहानसा हादरा बसू 
शकतो. तथापि कॉकेशस भागात अशा प्रकारचे हादरे 
नेहमीच बसत असतात. इराणमध्ये मोठा भूकंप 
संभाव्य होता अशी परिस्थिती असल्यास लहानद्या 


नवंभारत 


हादऱ्यानेही तो प्रत्यक्षात होऊ शकेल हे खरे, पण 
असे हादरे या प्रदेशात नेहमीच प्रत्ययास येत असल्या- 
मळे स्फोटामुळे निर्माण होणारा हादराच त्याला 
कारणीभूत झाला असावा अस म्हणता येणार नाही. 

मॉस्को रेडियोने या चाचणी प्रयोगाचे वर्णन 
“ प्रचंड सामर्थ्याचा स्फोट ?” असे केळे आहे. यामुळे 
अशा प्रकारचा प्रयोग या प्रदेशात करणे दाहाणपणाचे 
होते की काय असा प्रश्न लोक साहजिकच विचारणार 
हे उघड आहे. कारण या प्रदेशातील भूमीची 
अस्थिरता प्रसिद्ध आहे. सामान्य माणूस या 
प्रश्नाचे उत्तर देऊ शकणार नाही. तथापि तिकेड 
वॉरदिंग्टन मध्ये याच सुमारास वातावरणात करण्यात 
आलेल्या दुसऱ्या एका प्रचंड स्फोटाचे -रेननो बौब- 
च्च काही अनपेक्षित परिणाम घडून आल्याची घोषणा 
करण्यात आली आहे, अशा वेळी सामान्य माणसाचे 
मन संदायप्रस्त झाल्यास त्यात आश्चर्य नाही. या 
स्फोटामुळे निर्माण झालेला किरणोत्सर्गी पट्टा मोठा व 
सामर्थ्यवान असून तो कित्येक वष कायम राहण्याचा 
संभव आहे असे आता सांगण्यात येत आहे. काही 
शास्त्रज्ञांनी हे मत प्रकट केळे आहे; उलट हा स्फोट 
घडवून आणणारांच्या मताने किरणोत्सर्गाचा हा धोका 
काही आठवड्यांत नाहीसा होई अशी अपेक्षा आहे. 
अशा तऱ्हेचे अंदाज करण्यात वैज्ञानिकांनी यापूर्वी 
कित्येकदा चुका केल्या आहेत. बिकिनीतील बौबच्या 
स्फोटापासून योग्य बोघ घेणे जरूर होते. 

यामुळे सामान्य जनता, शास्त्रज्ञ हा एखाद्या 
पिश्याच्चाचा दूत असून आपणास थांबविता येणार 
नाहीत अश्या भानगडी सुरू करण्यात तो पटाइत 
आहे, असे समजू लागल्यास आश्चय नाही. विज्ञाना- 
विषयी असा अविश्वास वाढत गेल्यास वैज्ञानिक ब 
समाज या दोहोंचेही त्यात नुकसान आहे. यासाठी 
माणसाचे सभोवतालचे वातावरण बदळून टाकणारे 
प्रयोग हाती घेतांना कितीतरी अधिक शहाणपणा 
दाखविण्याची गरज आहे. 


इस्राएलपुढीळ नवा प्रश्न ? 


अत्यंत अल्प काळात नमुनेदार प्रगति केल्याचे मह- 
तत्वाचे उदाहरण म्हणून इखाएलकडे बोट दाखविण्यात 
येते, जगातील अनेक विचारवंताचे लक्ष या चिमुकल्या 


राष्ट्राने आकर्षून घेतले आहे यात शंका नाही. तथापि 
धार्मिक पायावर निर्माण झालेल्या या राष्ट्राची प्रगति 
यापुढेही अशीच चालू राहील की नाही यावद्दळ आता 
संशय व्यक्त करण्यात येऊ लागला आहे. “ टाईम ” 
सासाहिकाने ७ सप्टेंबरच्या अंकात या प्रश्नावर लिहि- 
ठेळे एक टिपण अत्यंत मार्मिक ब महत्त्वाचे वाटते. 


“ इस्लाएल या नव्या राष्ट्राचा उदय १९४८ साली 
झाला, त्यावेळी येथील बहुसंख्य नागरीक युरोप व 
अमेरिका येथून आलेले ज्यू हे होते. उत्कृ शिक्षण 
मिळालेळे, मोठमोठ्या हुद्यांच्या जागेवर असलेले, 
गडगंज संपत्ति असलेले असे त्यांचे वर्णन करता येईल, 
आजही हे पाश्चात्य . ज्यूच राज्यकारभार चालवीत 
आहेत हे खरे. पण राज्यसत्ता त्यांच्या हातून दुसरीकडे 
म्हणजे आफ्रिका व आशियातून आलेल्या अर्धशिक्षित 
व अकुशल ज्यूंच्या हाती जाईल की काय अशी 
भीती निर्माण झाली आहे; कारण त्यांची संख्या 
अधिक आहे. इस्ाएळचे पंतप्रधान बेनगुरिओ 
याचे एक प्रमुख सहछागार मोरोक्कोत जन्मठेळे आंद्रे 
सुझाको हे होत. बाहेरच्या लोकांना प्रवेशा देण्या- 
बाबत ते सहका देत असतात. गेल्या आठवड्यात त्यांनी 
असा अंदाज व्यक्त केला की येत्या १५ वर्षात प्रत्येक 
चार इस्वाएली ज्यूंमध्ये तीन आपफ्रिका-आरेयार्ताल 
ज्यू असतील, सुझाकोंच्या म्हणण्याप्रमाणे १ ९५० साली 
जन्मलेल्या बालकात पाश्रात्य ज्यूंच्या कुटुंबात जन्म- 
लेल्या मुलांचे प्रमाण ५६ टक्के होते. १ काडी अ. 
२२ टक्क्यावर आठे आहे. याच दहा वषीत आफ्रो- 
आशियाई ज्यूंच्या कुटुंबातील जन्मसंख्या २२ टक्‍क्‍्या- 
वरून मव /टक्क्यापथत वाढळी आहे, ज्यूंब्यतिरिक्त 
इतर लोकसंख्येच्या वार्ढांचे प्रमाण तर याहूनही अधिक 
आहे. दर हजारी ४० याप्रमाणे ही लोकसंख्या वाढत 
आहे ( जागतिक सरासरी समाण १८ आहे ), इत्लाए- 
लची एकूण लोकसंख्या २२ लक्ष इतकी असून त्यात 
अरव ब ज्यू-इतर लोकसंख्येचे प्रमाण १० टक्के आहे. 
परु संख्यावाढीच्या दृष्टीने पाहिल्यास त्यांच्यातील 
नव्याने जन्मलेल्या बालकांचे प्रमाण २० टक्के आढळते. 


_ स्वतः डेव्हिड वेन-गुरिओ हे पूव युरोपातील 
पाडमधील होत. त्याना संख्येच्या दृष्टीने पाश्चात्य 
उदूचे वचख घटल्यास त्याचे इखाएलच्या आर्थिक 


१2 4-1. 
"कखगघरचिघजसञ, 
र: 


सार-संकलन 


विकासावर अनिष्ट परिणाम होतील अशी भीती वाटते, 
लोकसंख्येच्या वाढीतील या प्रश्रत्ती बदलता याव्यात 
किंवा अशिक्षित बहुमताच्या प्रभावामुळे आर्थिक 
विकास थंडावणार नाही अक्षी तखूद व्हावी असे 
त्याना वाटते. या प्रश्नाचा विचार करण्यासाठी गेल्या 
सहिन्यात त्यानी एक लोकसंख्याशास्त्रज्ञ, समाज- 
शास्त्रज्ञ व डॉक्टर यांचे कमिशन नेमळे आहे, विश्व 
विद्यालयातील विद्यार्थ्यीत मात्र आफ्रो-आशियाई गटा- 
तील मुळे ५ टक्क्याहून अधिक आढळत नाहीत. इस्ा- 
एलमधील ज्यूंच्या लोकसंख्येत त्यांचे प्रमाण ५४ टक्के 
असूनही ही परिस्थिती आहे, आफ्रो-आशियाई ज्यूंची 
फारच थोडी मुळे माध्यमिक शाळातही जाऊ शकतात 
शाळेय शिक्षण मोफत देण्याची वेन-गुरिओ धघड- 
पड करीत आहेत, पण अजून बहुतेक पालकांना 
दरवर्षी फीचे सुमारे २०० डॉलर खर्चे 
करावे लागतात; व आफ्रो-आशियाई पालकांना हा 
खर्चे परवडत नाही. प्राथमिक शिक्षणाचा प्रश्न 
तर अधिकच बिकट आहे. पहिल्या इयत्तेत अफगाण, 
येमेनी, मोरोक्न व इराकी बालकांचे प्रमाण ५५ 
टके आढळते ब आठवीपर्यंत जाता जाता ते २७ 
टक्कयावर येते. यामुळे “ हारट्झ ” या हित्र पत्राने 
नुकताच दिलेला इश्यारा महत्त्वाचा वाटतो. त्याचे 
म्हणणे असे की “ आम्ही या उप्पर १९८२ सालावर 
लक्ष ठेऊन आपले शैक्षणिक धोरण निश्चित केले 
पाहिजे. ”? 


क्‍्युबाबाबत सावधगिरीचे धोरण 

अमेरिकेचे अध्यक्ष केनेडी यांनी क्युञबाबतचे 
वातावरण निवळण्यास तूत मदत केली आहे, क्युबात 
आजच्या परिस्थितीत अमेरिकेने लष्करी कारबाई 
करणे अनावश्‍यक असून तशी कृती असमथेनीयही 
ठरेल असे त्यांनी आपल्या अलीकडच्या एका वार्ता- 
हरपरिषदेत सांगितले, केनेडींची ही घोषणा धाडसाची 
व शहाणपणाची म्हटली पाहिजे, वास्तविक अमेरिके- 
तीळ जबाबदार मुत्सद्दी व वृत्तपत्रे यांनी अशी कारवाई 
करण्याचे सुचवावे हेच एक आश्चये आहे. आणि 
याचे कारण काय तर क्युबाला वाढत्या प्रमाणात 
सोव्हिएट साहाय्य मिळणार ! ही सूचना म्हणजे अमे- 
रिंकेतीळ लोकमताला आजच्या आंतरराष्ट्रीय जीव- 


नाचा यथार्थ बोध अजूनही झालेला नाही याचे एक 
उत्तम द्योतक होय 

तूत नेतिकतेचा प्रश्न बाजूस ठेऊन सोव्हिएटने 
हंगेरीतील उठाव जसा दडपून टाकला तसाच क्युवा- 
तील कॅस्ट्रोरजवटीचा लष्करी पाडाव करणे अमेरिकेला 
सहज राक्‍्य आहे असे उहणता येईल. तथापि अशा 
प्रयत्नातून अणुयुद्ध पेटण्याचा संभव १९५६ सालच्या 
मानाने आज कितीतरी अधिक आहे यात शंका नाही, 
अमेरिकेला आपल्या मागच्या दारी रशियाचा एक 
स्नेही येऊन बसलेला पाहण अत्यंत त्रासदायक आहे 
यात शंका नाही. पण सोव्हिएट गटातून बाहेर पडून 
अमेरिकेची लष्करी मदत युगोस्लावियाने स्वीकारली 
त्यावेळी रशियाची मनःस्थिती देखील अश्यीच झाली 
असली पाहिजे, तुकस्तान, पाकिस्तान, इराण इत्यादि 
देशांतील अमेरिकेचे लष्करी तळ व लष्करी साधन- 
सामुग्री यामुळे रशियाला कांय वाटत असेल याची 
कल्पना अमेरिकेला क्यूबाविषयक आपल्या भावनांवरून 
सहज करता येईल. 

अमेरिकन लोकमताळला सहजीवनाची वस्तुस्थिती 
अधिक चांगल्या रीतीने समजणे आवश्‍यक व इष्ट 
आहे यांत हांका नाही. तथापि ती समजावून 
देण्याचा क्युबांत प्रयोग करणे हे धोक्याचे आहे 
याची जाणीव क्युबन व रशियन लोकांनीही 
ठेवावयास हवी. त्यानाही आजच्या परिस्थितीपासून 
काही, बोध घेण्यासारखा आहे. कॅस्ट्रोला आपल्या 
सुरक्षिततेविषयी काळजी वाटत असेल हे खरे. ते 
स्वाभाविक आहे. पण मग अधिकाधिक सोविएट 
तंत्रज्ञ बोलावण्यापेक्षा नासेरने सुएजच्या आणीबाणीच्या 
प्रसंगी जे बतन केले तसे त्याने कां करू नये ? आपल्या 
संरक्षणासाठी. सार्वराष्ट्रीय ( युनो ) लष्करी दलाचे 
साहांय्य मागणे त्याला सहज राक्‍य आहे. क्युबांत 
कम्युनिस्ट राजवट आल्याने धोका वाढला आहे असे 
नाही. तो वाढण्याचे कारण अमेरिका-रशिया 
यांच्यातील स्पंधेचे क्षेत्र बाढळे आणि त्यात एका 
नव्या व आजवर सुरक्षित असलेल्या भागाची 
भर पडली हे आहे ! शांतता हवी आहे असे म्हटल्यास 
या दोन्ही बड्या राष्ट्रांना संयुक्त राष्ट्रसंघटनेने या 
भागात पाऊल टाकावे या म्हणण्यास आक्षेप घेण्याचे 
कारण नाही. त्यांना युद्ध नको असेल तर हे शक्‍य आहे. 


ष्‌ 


आरा. मे. पुं. रेगे 


क. *_ 82 


अरिस्टॉटलचे संविधानदास्त्र : 


१. प्रस्तावना 

प्रो, ल्युकाझिव्हिचू ह्यांच्या ' असिस्टॉटळचे संवि- 
धानशास्त्र , * ह्या पुस्तकाचा परिचय ह्या लेखात करून 
द्यायचा आहे, आधुनिक तकशास्त्राची ज्यांना थोडीफार 
माहिती आहे त्यांना ल्युकाझिव्हिच्‌ ह्यांची ओळखं 
करून द्यायळा नको, विधान-गणित, (10७०७- 
४018] 0९91600108 ) अनेक मूल्यांचे विधान-गणित 
(७0४-ए०]ए७0 ०७०७ ०181 ७॥]८॥]09) 
ह्या तकशासत्राच्या क्षेत्रांत त्यानी केलेले संशोधन मूलभूत 
महत्त्वाचे आहे. दोन महायुद्धांमधील कालखंडात 
पोलंडमध्ये तर्कशास्त्राचा,.विलक्षण झपाट्याने विकांस 
झाला, तकशात्राच्या इतिहासात गाजलेल्या ह्या वोर्सा 
पंथाचे ( ॥॥७॥५७७१ 80100०1 ) 'धुरीणत्ब ल्युकाझि 
व्हिच्‌ ह्यांच्याकडे होते. साधारणपणे रूपात्मक तक 
शास्त्रात ( 1011191 10210 ) संशोधन करणारे विचार- 
वंत गणिताकडून तकॅह्यासत्राकडे आलेले असतात, परंतु 
ल्युकाझिव्हिच्‌ हे ग्रीक भाषेचे व तत्त्वज्ञानाचे पंडित 
आहेत. त्यांची वैचारिक पाश्वभूमि केवळ गणिती 
नसून ( ९]७881089] ) आहे, री 

प्रस्तुत पुस्तकाचे महत्त्व दोन प्रकारचे आहे. 
अँरिस्टॉटलच्या तर्केशासत्रावर लिखाण करणारे संशोधक 
बहुतेकदा केवळ ग्रीक भाषेचे पंडेत असतात; त्यांचा 
त्केशास्त्राशी फारसा परिचय नसतो. त्यामुळे त्यांच्या 
लिखाणामुळे ऑरिस्टोटलच्या तकशास्त्रावर प्रकाश 
पडण्याऐवजी असिस्टौटळच्या मतांविषयी, भूमिके- 
विषयी अनेक गैरसमज प्रसृत केळे जातात. प्रो, 
ल्युकाझिव्हिच्‌ हे ग्रीक भाषेचे एक निष्णात पंडित 
असल्यामुळे आणि स्वतः 'एक अधिकारी तर्कशास्रश 
असल्यामुळे अँरिस्टॉटलच्या त्कशास््राचे स्वरूप, त्याने 
अनुसरलेली रीत, त्याची उद्दिष्ट, त्याच्या तरकशासत्राच्या 
मर्यादा, ह्याचे त्यानी केळेळे विवेचन विश्वसनीय 


१३ 


मानायला हरकत नाही, तर्कशास्त्राच्या विकासात 
अँरिस्टॉटलने बजावलेल्या कामगिरीचे अधिक डोळस 
ब योग्य मूल्यमापन त्यांच्या लिखाणामुळे करता येणें 
शक्‍य झाले आहे, दुसरी गोष्ट अशी कौ ल्युकाझिव्ह-च्‌ 
ह्यांनी अँरिस्टॉटलने शोधलेल्या आणि प्रस्थापित 
केलेल्या तार्किक सिद्धांताची आधुनिक तक$शास्त्राने 
स्वीकारलेल्या निगामी व्यवस्थेच्या ( १९क्प०७ ४6 
४५७९10 ) आदर्शाला अनुसरून व्यवस्था लाविली 
आहे, तेव्हां आधुनिक तकंशास्त्राच्या मूलभूत कल्प- 
नांचा ( 0०1८९७ ) परिचय ह्या पुस्तकामुळे 

आपल्याला होईल, 
ह्या लेखामध्ये संविधानाच्या (७१॥०षटांडा ) 
बिबिध उपप्रकारांची ( ॥००१ ) परंपरागत पाश्चात्य 
नांवे मी कायम ठेवली आहेत; उ० 'बार्बारा ?, 
* ब्रामान्तिपू ? इ, विधानप्रकारांना, -' सामान्य अस्ति- 
वाची, ' सामान्य नास्तिवाची *, “विशेष अस्तिवाचीर 
आणि “* विशेष नास्तिवाची ह्या विधान प्रकारांना - 
देण्यांत येणारी अक्षरचिन्हें मी पुढे दिल्याप्रमाणे बद- 
ळ्ळी आहेत: “सामान्य अस्तिवाची ? ( ए४९881 
तय तिश्‍6 ) बिधानाला ' ५ ? बद्दल मी “ आ? 
हे चिन्ह दिळे आहे; त्याचप्रमाणें “सामान्य नात्तिवाची? 
( एज४९७॥] ०९७७५९ ) विधानाला * फ़? 
बददुळ ' ए.>; “ विशेष अस्तिवाची ! ( ऐक्राणिल्पावा 
अती त्यादरहए€ ) विधानाला '1 2? बद्दळ “ इ आणि 
कीच्या ह रि म९ह४7९) 
दि आहेत. अवे नक ही मराठी च्न्हे मीं 
घानांच्या मराठीत ती प्या न हो तन 
र्‍या संविषानात को दुख ल्या नांबातील खरांवरून 
यावे. उ० ' दातिलि * कम कळ कला ही. हळ त 
“इव इश्हे तीन सर परके “आ 
सर आहेत व म्हणून “दातिसि? 


हक :2)) ४-0: त्वया 
-करगघरचिछनश 
् ८221020: (तद की 
रतना 


अँरिस्टॉटलचे संविधानशास्त्र 


:हे संविधान सामान्य अस्तिवाची, विशेष नास्तिवाची 
आणि विशेष नास्तिवाची अशा तीन घटक विधानांचे 
बनलेले आहे हे समजून येते. अँरिस्टोंटलच्या लिखाणां- 
तून उद्धृत केळेळे उतारे: ' प शणा5 ० 
$॥७०६]18, 00909891७९ 1000. जटा 
पातशहा नि€ 601000"90113 01 ७. 1), .58058 
धा, 3, घळ, गग, 9, (७01४9 ) एणप१ा७९, ? 
९)1070, 1928 ? ह्या ग्रेथांतून घेतले आहेत, 

२. अरिस्टॉटीलिअन संविधानाचे 


सामान्य स्वरूप 
पारंपारिक त्केशास्त्र पढलेला एकादा माणूस जरी 
बाकी सवे तर्कशास्त्र विसरून गेला तरी अंरिस्टॉटलचे 
'एक संविधान ( ५५1०218503 तो. विसरू शकत 
नाहीं, ते हे की-- 
सर्व मानव मर्त्य आहेत 
सॉक्रेटिस मानव आहे 
सोक्रेटिस मत्य आहे (१) 
किंबहुना तकॅशास्त्राचे नांव उच्चारल्याबरोबर त्याच्या 
मनात जर कांहीं उभे रहात असेल तर हे संविधान | 
बटरोंड रसेळ, फादर कोपट्स्टन, इ. अलीकडच्या 
लेखकांनी सुद्धा अँरिस्टोंटीलिअन संविधानाचा नमुना 
म्हणून ह्याच संविधानाचा उछेख केला आहे. परंतु 
हे संविधान अरिस्टॉटलच्या लिखाणात आढळत तर 
नाहीच, पण दिवाय ते ऑरिस्टोंटीलिअन संवि- 
घानाहून तत्त्वतः मित्न आहे! (१) हे संविधान 
बरेच प्राचीन आहे. उ० सेक्स्टस इंपिरिकसैच्या 
लिखाणात त्याचा किंचित्‌ भिन्न खखरूपात उछेख 
केळला आढळतो. ( सेक्स्टस ईपिरिकस वरील संवि- 
घानात “ मर्त्य ? ऐवजी ' प्राणी ? हा शब्द वापरतो, ) 
वका पेरिपंटेटिक ( ?९1109080 ) संविधानाचा 
नमुना म्हणून सेक्स्टस इंपिरिकसने ह्या संविधानाचा 
निदेश केला आहे. पेरिपेटेटिक म्हणजे अंरिस्टॉटलचे 
अनुयायी, पण एकादे संबिधान पेरिपेटेटिक आहे 
म्हणून ते अरिस्टोंटीलिअन आहे असे ठरत नाही, 
अनुयायांनी गुरूची भूमिका सोडून दिली असल; किंवा 
गुरूच्या भूमिकेविषयी त्यांचा गरसमज झाला असेल, 
अस्स्टिटलच्या लिखाणात आढळणार्‍या संविघा- 
नाशी ( १) ची तुलना केली तर त्यांच्यात पुढील 
चार मूलभूत भेद आढळून येतात, 


(अ ) वर दिलेले संविघधान- ( १ ) हे संविधान- 
एक विधान नसून एक अनुमान आहि. त्याच्यात दोन 
विधानांपासून तिसरे एक विघान सिद्ध केळे आहे. ही 
गोष्ट ( १) मध्यें ' म्हणून ? हा शब्द किंवा “.', ' हे 
जे चिन्ह आहे त्याच्यावरून दिसून येते. अनुमान 
जरी विधानांचे बनलेळे असे तरी अनुमान म्हणजे 
विधान नसते. तर अनुमान म्हणज कित्येक ग्रहीत 
धरलेल्या किंबा स्वीकारलेल्या विधानांपासून एक 
विधान-निष्कषै-सिद्ध करण्याची कृति असते. विधाने 
खरी किंबा खोटी असतात; आणि फक्त विधानेंच 
खरी किंबा खोटी असू. शकतात. अनुमान हे विधान 
नसल्यामुळे खरे किंवा खोटे असू राकत नाहो. तेव्हां 
(१) हे संविधान खरे आहे की खोटे आहे हा 
प्रभ्नच उपस्थित होत नाही, पण अनुमान खरे किंवा 
खोटे नसले तरी प्रमाण ( ४७110 ) किंबा अप्रमाण 
(10ए910 ) असते. प्रमाण म्हणजे योग्य किंवा 
तार्किक दृष्टया मान्य होण्यासारखे, तेव्हा (१) हे 
संविधान प्रमाण आहे पण ते ( विघान नसल्यामुळें ) 
खरे आहे असे म्हणता येणार नाही, उलट, अरिस्टॉ- 
टळच्या लिखाणात आढळणारी संविधानें-अंरिस्टॉटी- 
लिअन संविधान-अनुमानाच्या स्वरूपाची नसून 
विधानाच्या स्वरूपाची असतात. (१) ह्या संविधानाला 
ऑरिस्टीटीलिअन स्वरूप द्यायचे तर असे देता येईल, 


जर सव मानव मर्त्य आहत 
आणि सॅक्रेटिस मानव आहे 
तर सॉक्रेटिस मत्ये आहे (२) 


(२) हे एक विधान आहे, अनुमान नाही. 
त्यांच्यामध्ये कुठेही “ म्हणून ? किंबा ' .'. ! हे चिन्ह 
येत नाही. कित्येक घटक विघानांपासून “ जर - तर? 
व “ आणि? ह्या विधान-संयोजकांच्या ( ]1०ए०४५- 
७००७] ००१०९०७४७७) साहाय्याने (२) हे 
संयुक्त - विधान (_००१॥७०पपते ७०७०७०५ ) 
बनविण्यात आले आहे. (२) हे एक विधान असल्या- 
मुळे ते खरे किंबा खोटे असले पाहिजे. जेव्हां र 
आणि ल ह्या दोन घटक विघानांपासून “ आणि 
ह्या संयोजकाच्या मदतीने (र आणि «) हे संयुक्त- 
विधान बनविण्यात येते, तेव्हां जर र आणि ल ही 


१, सेक्टस इंपिरिकस ! तिसऱ्या शत्तकातीळ एक संशयवादी तत्त्ववेत्ता, 


छु 


नवभारत 


दोन्ही विधानें खरी असतील तर आणि तरच (र 
आणि ल) हे संयुक्तविधानही खरे असते. त्याचप्रमाणे 
£ ज्र-तर? ह्या संयोजकाच्या साहाय्याने जनविण्यात 
आलेल्या संयुक्तविधानाला सोपाधिक विधान (191०- 
७९108] 1101०७1100 ) किंवा व्यंजक विधान 
(10110911९8 ]1०७०४०॥ ) म्हणतात, उ० 
“जुर र तर ल, येथे र ह्या घटक विधानाला ह्या 
व्यंजक विधानाचे पूर्वांयग म्हणतात आणि ल ह्या 
विधानाला उत्तरांग म्हणतात. एकादे व्यंजक विधान 
खरे कधी असते ह्याविषयी थोडक्यात असे म्हणता 
येईल की जेव्हा एखाद्या व्यंजक विधानाचे पूवींग खरे 
असताना उत्तरांग खोटे असते तेव्हा ते व्येजकविधान 
खोटे असते; एऱहवी खरे असते. येथे मुद्याची गोष्ट 
हीकी (२) हे एक विधान आहे, अनुमान नव्हे. 
अँरिटोटीलिअन संविधान हे नेहमी एक विधान, 
एक व्यंजक विधान, असते. अंरिस्टोंटीलिअन संवि- 
घानें ही विधाने असल्यामुळे त्यांच्याविषयी ती खरी 
आहेत किंबा खोटी आहेत असे अर्थपूर्ण रीतीने 
म्हणता येते. आणि त्याचमुळे ही संविधान सिद्ध 
करता येणे शक्य होते. अनुमाने सिद्ध करता येत 
नाहीत. अनुमानांच्या साहाय्याने विधानं, ह्या अनु- 
मानाचे निष्क म्हणून, सिद्ध करता येतात; पण 
अनुमाने सिद्ध करता येत नाहीत. एकादे अनु- 
मान प्रमाण आहे हे सिद्ध करता येईल, पण येथे 
ते अनुमान सिद्ध करण्यात आले नसून “ते अनुमान 
प्रमाण आहे? हे विधान सिद्ध करण्यात आलेले असते, 


(ब) परंतु, (२) हे संविधानसुद्धा अरिस्टॉटीलि- 
अन संविधानाच्या स्वरूपाशी पुरत जुळत नाही. 
(२) मध्ये सेक्रेटिस हे व्यक्तिवाची पद (810९18' 
0९11 ) आले आहे. उलट, अँरिस्टोटलच्या संबि- 
घानात व्यक्तिवाची पद कधीही येत नाही, त्याच्या 
संविधानातील सर्व पदे नेहमी सामान्य ( ९०९1७१४] ) 
असतात, जे पद एका विवक्षित व्यक्तीचा निदेश 
करते त्या पदाला व्यक्तिवाची पद म्हणतात, उलट, 
काही समान गुणधर्म अंगी असलेल्या व्यक्तींच्या 
समूहातील कुणाही व्यक्तीचा निदेश जर एकाद्या पदाने 
होत असेळ तर त्या पदाला सामान्य पद असे म्हण- 
ण्यात येते, आपल्या संविधानातून अरिस्टेटलने व्यक्ति- 


वाची पदे का बगळळी ह्याचा उलगडा करण्यापूर्वी 
अँसरिस्टोटळच्या परिभाषेचा परिचय करून घेगे इष्ट ठरेल, 

ऑसिस्टॉटीलिअन संविधान तीन विघानांने (]01९- 
0188 ) मिळून बनळेळे असते. विधानाची (07९- 
१88--]. 709818 ) व्याख्या अरिस्टॉटळ अक्षी 
करतो £ ज्या वाक्यात कश्ाविषयी तरी काहीतरी 
सांगितलेले असते किंवा नाकारळेळे असते असे वाक्‍य 
म्हणजे विधान, [ह्या अर्थाने एकाद्या अनुमानाचा 
निष्कषे ( ०0००९पछाठया ) सुद्धा 0९०185 असते. 
कारण निष्कषोत कशाविषयी तरी काहीतरी सागितळेळे 
असते किंवा नाकारलेले असते ]. विधानाचे उद्देश 
आणि विघेय हे जे दोन घटक असतात त्याना अंरि- 
स्टॉटल विधानाची पदे म्हणतो, प्रत्येक विधान सामान्य 
(५१०1४९7891 ) तरी असते किंवा विदोष 
(५760ए1.7 ) तरी असते किंवा अनिश्चित 
(19१९018 ) तरी असते. विधान सामान्य 
असण्याची खूण म्हणजे त्याच्या उद्देड्यामागे सवे 
*** आहेत ) ' किंवा “ कुणीहि. . . (नाही)! हे 
शब्द जोडलेले असतात, उ० “ स्थ मानव मर्त्य 
आहेत ', किंबा ' कुणीहि गाय द्विपाद नाही > वगेरे. 
त्याचप्रमाणे विधान विशेष असण्याची खूण म्हणजे 
* काही... ( आहेत किंवा नाहीत )? हा शब्द 
त्याच्या उद्देश्यामागे जोडलेला असतो. उ० काही 
मानव तत्त्ववेत्ते आहेत ? किंबा * काही मानव तत्त्ववेत्ते 
नाहीत *. बिघानातीळ सामान्य व विशेष हा मेद 
म्हणजे विधानाच्या परिमाणाच्या 
५८५ ) केलेला 


ंगण्यात आलेले नाही. 
विशेष विधानांप्रमाण 


अर्थ विशेष 


बिघानासारखा छवायचा-म्हणजे ' सुख चांगले नाहीर्‌ 


र प्वपुजण.. 


अरिस्टांटलचे संबिधानशास्त्र 


काही सुख चांगळे नाही ? हा नियम अंरिस्टेंटलने 
स्पष्टपणे कुठेही घाळून दिलेला नाही. हा नियम प्रथम 
. अलेक्झांडरने मांडला, 

आतां, विधाने जर ह्या चारच प्रकारची असतील तर 
त्यांच्यामध्ये व्यक्तिवाची विधानांना-म्हणजे ज्या विधा- 
नांचे उद्देश्य एक व्यक्तिवाची पद असते अद्या विधानांना 
"स्थान नाही हें उघड आहे. उ० * सेक्रिटिस मानव 
आहे. ह्‌ विधान ध्या. हें सामान्य विधान नाही; कारण 
€* सव साक्रेटिस मानव आहे ? असे म्हणणे, सेक्रेटिस 
एक व्यक्तिवाची पद असल्यामुळे हास्यास्पद आहे, 
तसेच, “ कांहीं सेक्रटिस मानव॑ आहे ? असेही म्हणता 
येत नाही. म्हणून हे विधान विश्शेष्र म्हणता येत नाही 
आणि म्हणूनच त्याची गणना अनिश्चित विधानांमध्ये 
करता येत नाहो, कारण अनिश्चित विधान विदोष 
विधानाशी समानार्थी असते. . सारांश, विघान 
सामान्य असो किंबा विशेष असो, त्याचे उद्देश्‍यपद्‌ 
नेहमीच सामान्य असते; “ सर्व ) किंवा ' काही ? हे परि- 
माण चिन्ह सहन करू शकणारे असे पद असते. अंरि- 
स्टोटलच्या विधान-यवस्थत ज्याचे उद्देश्यपद व्यक्ति 
वाची आहे अज्ञा विधानाला स्थान नाही हे उघड 
आहे, पण असे का? ' 

सामान्य आणि व्यक्तिवाची पदातील भेद ओरि- 
स्टॉटळने असा स्पष्ट केला आहे: जर अनेक व्यक्तींना 
उद्देशून एखाद्या पदाचे विघेयन ( 1९1०७०0 ) 
करता येत असेल तर अशा स्वरूपाच्या पदाला 
५ सामान्य पद ? म्हणतात; उ० “ मानव . जर पदाचे 
स्वरूप असे नसेल तर त्या पदाला ' व्यक्तिवाची ? पद 
म्हणतात; उ०" कालिअस? (1)९11९01137069101 
1॥, 17939) त्याचप्रमाणे, आपल्या 01101 .011819- 
४08 मध्ये अरिस्टॉटलने सव वस्तूंचे तीन चर्गात 
विभाजन केळे आहे. कित्येक वस्तू अशा असंतात की 
त्याचे कोणत्याही वस्तूला उद्देशून विधियन करता येत 
नाही, पण त्याना उद्देशून कित्येक वस्तूंचे विधेयन 
करता येते; उ० किलिऑन किंबा कालिअस ह्यांच्या- 
सारख्या मूत विवक्षित वस्तू, दुसऱ्या प्रकारच्या गोष्टी 
अद्या असतात की त्यांचे कित्यक वस्तूंना उद्देशून 
विघेयन करतां येते, पण त्यांना उद्देशून इतर कोणत्याच 


अलेक्झांडर : आफ्रोडिसिंझासूचा नागरीक. 


गोष्टीचे विघेयन करतां येत नाही. ह्या प्रकारच्या 
वस्तूंचे अरिस्टोटलळने उदाहरण दिलेले नाही, 
पण ह्या ठिकाणी त्याच्या डोळ्यासमोर ' सत्ता ? 
ह्या सारखे एखादे “पर सामान्य? (फाट्टाण९£ 
०1४7९88] ) आहे ह्यांत शंकरा नाही. “ सत्ता ? 
हे विश्यालतम सामान्य असल्यामुळे त्याला उद्देशून 
विघधेयन करण्यासाठी त्याच्यापेक्षाही विद्याल असे 
सामान्यपद उपल्ब्ध होणार नाही हे उघड आहे, 
ह्याच्या उळट, सत्ता ह्या पद्धंचे विघेयन अनेक गोष्टींना 
उद्देशून करता येईल. अंरिस्टोटलच्या तिसऱ्या वर्गांत 
सामावलेल्या वस्तू अशा असतात की इतर' कित्येक 
वस्तूंना-उद्देशून त्यांचे विधेयन करता येते आणि 
त्यांना उद्देशून इतर वस्तूंचे विधेयन करता येते. उ० 
मानव ?. आपण ' कालिअत मानव आहे? असे 
विधान करू शकतो आणि ' सव मानव मर्त्य आहेत 
असेही विधान करू शकतो. अरिस्टाटलच्या म्हणण्या- 
प्रमाणे सामान्यतः आपली अनुमाने, शास्त्रीय संशोधन, 
ह्यांचा विषय म्हणजे ह्या तिसऱ्या वर्गात मोडणाऱ्या, 
“ मध्यम ' स्थितीतील वस्तू, ( 8.1917109 1011019 
1 27 -439 25-48) 

अंरिस्टोटलने आपले हे म्हणणे ज्या परिभाषेत 
मांडले. आहे तिच्याविषयी जरी आक्षेप घेता येण्या- 
जोगे असले तरी त्याचे म्हणणे बरेचसे स्पष्ट आहे. 
आणि त्याच्या संविधानाची घडण जर आपण तपासून 
पाहिली तर तो असे का ग्हणतो हे आपल्या सहज 
ध्यानांत येण्यासारखे आहे. त्याच्या विवेचनाप्रमाणे 
व्यक्तिवाची पदे विधानात विघेयाचे स्थान घेऊ 
शकत नाहीत; आणि ' पर सामान्ये ? उद्देड्याचे 
स्थान स्वीकारू शकत नाहीत. उलट, जी पदें 
विधानांचे उद्देद्यपदही स्वीकारू शकतात आणि 
विधेयंपदही स्वीकारू शकतात अशीच पदे अंरिस्टॉ- 
टलच्या संविधानव्यवस्थेत अभिप्रेत आहेत. उ. (२) 
मध्ये : मानव ' हे पद एका विधानात उद्दे्यस्थानीं 
व दुसऱ्या विधानांत विघेय-स्थानी आहे. संविधा- 
नाच्या प्रत्येक आकृतीत (1120०7७) एक पद असे 
असते की ते संविधानाच्या एका विधानात उद्देश्य- 
स्थानी आणि दुसऱ्या विघानात विघेय-स्थानी असते. 


लायूसीअम्‌ ह्या ऑॅरिस्टॉटलने स्थापन केलेल्या विद्या- 


पीठाचा प्रमुख; ऑरिस्टॉटलच्या तार्किक लिखाणावरील एक प्रमुख भाष्यकार, काल: दुसरे शतक. 


न, भा. २ ९ 


नवभारत 


तेव्हा एकाद्या पदाची प्रकृति जर अशी असेलकी ते 
पद विधानात उद्देश्य आणि विधेय अशी दोन्ही 
स्थाने स्वीकारू शकत नाही तर अशा पदाला अऑरि- 
स्टोंटलच्या संविधान-व्यवस्थेत स्थान मिळू शकणार 
नाही हे उघड आहे.आता व्यक्तिवाची पद विघानात 
विघेय-स्थान स्वीकारू शकत नाही; म्हणून अँरिस्टॉ- 
टीलिअन संविधानात व्यक्तिवाची पदाला स्थान नाही, 
. (क) अर्थात्‌ आपल्याला (२) ह्या संविधानाला मुरड 
घालावी लागेल, (२ ) मध्ये ' सेंक्रिटिस ? हे व्यक्ति- 
वाची पद येते, त्याबद्दह एक सामान्यपद घालावे 
लागेळ आणि प्राप्त होणाऱ्या विधानात योग्य ते परि- 
माणचिन्ह्‌ देण्यात आले आहे ही खबरदारी-घ्यावी 
लागेल. (२) ची जागा पुढील संविधान घेऊ शकेल: 

जर सर्व मानव मर्त्य आहेत 

आणि सर्वे ग्रीक मानव आहेत 

तर सर्व ग्रीक मर्त्य आहेत (३) 
-पण अजून झोल नाही, (२) मध्ये : मानव ', ' ग्रीक' 
मर्त्य इ. मूर्त (५००७7९७ ) पदे आहेत, ह्या पदांना 
मूर्त पदें म्हणण्याचे कारण ही पदें काही विवक्षित गुण- 
धर्मांनी युक्त असलेल्या अशा विवक्षित वस्तूंचा निर्देश 
करतात. (३ ) हे विधान ह्या वस्तूंविषयी -म्ह० 
माणसाविषयी, ग्रीकांविषयी इ० -आहे. उलट, तर्क- 
शास्त्रातील नियम किंवा तार्किक सत्य हे कित्येक 
विवक्षित वस्तूविषयीचे विधान नसते. असे विधान 
कोणत्याही प्रकारच्या वस्तूंविषयी खरे असते, म्हणून 
तार्किक विधानात कोणाही विवक्षित वस्तूचा किंबा 
विवक्षित प्रकारच्या वस्तूंचा निदेश करणाऱ्या पदांना 
स्थान नसते. अँरिस्टोंटल आपल्या संविधानात .अशी 
मूर्त पदे बापरीत नाही; तर अक्षेरे वापरतो, तव्हा 
(३ ) ऐवजी खाली दिलेले संविघान अंरिस्टेंटीलि- 
अन संविधानाशी अधिक जुळणारे आहे -- 

जर सर्व ख ग आहेत. 

आणि सव क खर आहेत 

तर सवे कग आहे. (४) 
-(ड) ह्या अक्षरांचा अर्थ काय ! ही अक्षेर चरचिन्हे 
( १७५७७]९७ ) म्हणून वापरली आहेत. ह्याचा 
अर्थ असा ! 
| सर्वख ग आहेत (५) 
-हे वाक्य (४.) चा. एक: घटक आहे, त्यातील 


१० 


“ख? आणि “ग? ह्या चरचिन्हांखेवजी जर आपण 
मूत ( सामान्य ) पदांची योजना केली- समजा, “ ख? 
बद्दळ “ मानव ' आणि “ग? बद्दल 'मर्लव? ह्या 
पदांची- तर ( ५ ) पासून पुढीळ विधान प्राप्त होते. 
सव मानव मत्ये आहेत (६) 

- (५) हे विधान नाही. ते एक विधानरूप आहे. 
उलट, (६) हे एक विधान आहे, विघान-रूपातील चर- 
चिन्हांच्या जागी मूत पदांची योजना केळी की विघान 
प्रास होते, विधान खरे किंबा खोटे असते, विधान 
-,रूप खरे किंवा खोटे असू शकत नाही, विधान-खूपां- 
तील चरचिन्हांच्या जांगी मूर्त पदांची योजना केळी 
की विधान प्राप्त होते आणि ते खरे किंबा खोटे 
असते. 

आता ह्या विवेचनावरून (४ ) हे व्यंजक विधान 
नसुन व्यंजक विधान-रूप आहे हे उघड आहे. 
तेव्हा (४) हे खरे आहे की खोटे आहे हा प्रश्न 
उपस्थित होत नाही, तथापि (४) हे एक प्रमाण 
(४५8१ ) विधान-रूप आहे, तर्कशास्त्रातीठ एक 
सिद्धांत आहे, असे म्हणता येईल, ह्या म्हणण्याचा 
अर्थ असा की (४) मधीळ चरचिन्हांबद्दळ कोण- 
त्याही ( सामान्य ) मूर्त पदांची योजना केली. तर 
प्रास होणोरे विघान खरे असतेच. बिशषषतः (४) 
मधील चरचिन्हांबद्दल मूत पदांची योजना केली 
असता जे विधान प्राप्त होते, त्याचे पूर्वांग जेन्हा 
जव्हा खरे असते तेव्हा तेव्हा त्याचे उत्तरांग खरे 
असतेच, ह्या अर्थाने प्रमाण असलेल्या बिधानरूपांना 


: सावंत्रिकपणे सत्य असलेली विधान-ख्पे ? म्हणूया, 
अशी प्रमाण विधान-खूपे मांडण्यासाठी अरिस्टोंटल 
अक्षर चरचिन्हे म्हणून वापरतो, अक्षेर चरचिन्हे 
म्ह पून वापरून त्यांच्या साहाय्याने * सावत्रिकपणे सत्य' 
ठरणारी अशी प्रमाण बिघान-रूपे मांडण्याची रीत 
पथम अरिस्टॉटलने शोधून काढली, आणि वापरली. 
य गोष्ट त्याने सहजबुद्धीने केडी, आपण एक 
"मेव, कातिकारक रीत शोधून काढली आहे, 
किंबहुना, चरचिन्हांच्या उपयोगामुळे रूपात्मक तर्क 
शास्राची ( जिप] ]३्टाढ ) निर्मिति शक्य झाली 
आहे ह्याची सुस्पष्ट जाणीव अरिस्टोंटलला नव्हती. तर्क- 
शास्त्रातील आपले सिद्धांत अरिस्टेटल अक्षरांच्या साह!- 
स्याने मांडतो ह्या गोष्टीचा स्पष्ट निदेश प्रथम अलेक्झां- 


अँरिस्टॉटलचे संविधानशास्त्र 


डरने केला. “ जेव्हा एकादे अनुमान तार्किक दृष्ट्या 
प्रमाण असते तेव्हा त्याचा निष्कर्ष त्या अनुमानाच्या 
पक्षाविधानांपासून (1010611189 ) आवदयकतेने निष्पन्न 
होत असतो. पण निष्कर्षांचे हे प्रामाण्य (००11१19) 
पक्षविधानांच्या विषयावर (०0०५४७ ) अवलंबून 
नसते- म्ह० पक्षविधानातील पदांनी निर्दिष्ट होणाऱ्या 
वस्तूंच्या गुणधर्मावर अवलंबून नसते- तर पक्षाविधा- 
नांच्या रूपावर (10771 ) अबलंबून असते. अशा 
अनुमानात जी मूत परदे आढळतात त्यांच्याऐवजी 
दुसऱ्या कोणऱ्याही पदांची योजना केळी तरी असा 
निष्कष नेहमीच निष्पन्न होईल, ही वस्तुस्थिति व्यक्त 
करण्यासाठी, जी संविधान-रूपे प्रमाण असतात ती ह्या 
अर्थाने सावेत्रिकपणे खरी असतात ह्याची खूण म्हणून 
अंरिस्टोंटल, विवक्षित पदे वापरण्याऐवजी अक्षरांच्या 
साहाय्याने आपले तार्किक सिद्धांत मांडतो. ? अशा 
अर्थाचे स्पष्टीकरण अलेक्झांडरने केळे आहे. जॉन 
फिलोपोनस ह्या अंरिस्टोंटलच्या दुसऱ्या एका .भाष्य- 
कारालाही चरचिन्हांचे काये आणि महत्त्व कळले होते. 

चरचिन्हांच्या साहाय्याने मांडलेल्या विधान-रूपात 
'चरचिन्हांच्या जागी विवक्षित ( सामान्य ) पदाची 
योजंना करता येते आणि अश्यी योजना केली असता 
विघान-रूपापासून विधान प्रास्त होते, हे आपण 
पाहिले आहे. अँरिस्टोटळ चरचिन्हांबद्दल अज्ञा 
सामान्य पदांची योजना करतो आणि विधान-रूपांपासून 
विधाने प्राप्त करून घेतो. परंतु, ज्याप्रमाणे चरचिन्हाच्या 
ठिकाणी एकाद्या विवक्षित मूत पदाची योजना 
करता येते त्याप्रमाणेच एका चरचिन्हाऐबजी दुसऱ्या 
चरचिन्हाचीहि योजना कंरता येते ही गोष्ट बहुधा 
अरिस्टॉटलला _माहीत नसावी, अरिस्टोटलने एकच 
विधान- रूप, वेगवेगळ्या ठिकाणी वेगवेगळ्या चर- 
चिन्हांच्या साहाय्याने मांडले आहे. उ. दिसामिस्‌ हे 
संविधान त्याने एके ठिकाणी "२ “स? आणि "च 
( ७, 8, ?) ह्या अक्षरांच्या साहाय्याने मांडले 
आहे तर दुसऱ्या ठिकाणी 'क?, ' ब? आणि “अ? 
(6, 3, 8.) ही अक्षरे वापरून मांडले आहे. ह्याच्या- 
वरून विधान-रूपाचे तार्किक प्रामाण्य त्या विधान 
_रूपात जी अक्षरे वापरण्यात आली असतील त्यांच्या 
आकारावर अवलंबून नसते ही गोष्ट अँरिस्टोंटलला 
उमजली होती असे दिसते पण. ही गोष्ट त्याने स्पष्टपणे 


११ 


अनुक्रमणिका 


कुठेही मांडली नाही. समजा, आपण पुढील विधान- 
रूप घेतले : 

जर सर्वे ख ग आहेत 

आणि सवे क ख आहेत 

तर सर्वे क ग आहेत. (७) 
आणि समजा (७) मध्ये ' ग? ऐवजी “क? आणि 
“क2 ऐवजी “ग? ही अक्षरे योजिली, तर (७) 
पासून पुढील विधान-रूप प्राप्त होईल: 

जर सव ख क आहेत 

आणि सव ग ख आहेत 

तर सर्वी गक आहेत (८) _ 
-आता तार्किक प्रामाण्याच्या दृष्टीने (७) आणि 
आणि (८ ) ही विधान-रखूपॅ एकच होत. त्यांच्यात 
केवळ अक्षरी मेद ( 8101190060 ए७709108 ) 
आहे. एकच संविधान वेगवेगळ्या अक्षरांच्या साहा- 
य्याने मांडण्यात हेच तत्त्व अभिप्रेत आहे, पण हे तत्त्व 
ऑसिस्टॉटलने स्पष्ट केले नाही. हे तत्त्व स्पष्टपणे मांड- 
ण्याचा आणि त्याचा अनुमानात उपयोग करण्याचा 
मान अलेक्झांडरकडे जातो, 

(इ ) पारंपरिक तर्केशास्त्रामध्ये ऑरेस्टोटीलिअन 
म्हणून गणल्या गेलेल्या संविधानाला मुरड घालीत 
आपण (४) पर्यंत पोचलो. परंतु एवढ्याने 
भागत नाही. (४ ) मधील घटकविधाने सर्व ख ग 
आहेत ? अश्या स्वरूपाची आहेत. म्हणज ह्या विधा- 
नांची रचना प्रथम परिमाण चिन्ह, मग उद्देश्‍यपद, 
मग विधेयपद्‌ आणि शेवटी संयोजक ( 0०19 ) 
अद्या क्रमाने केलेली असते. अंरिस्टॉटल विघाने 
वेगळ्या स्वरूपात मांडतो. “ सर्व खग आहेत ? अस 
म्हणण्याऐवजी “ग च सर्व ख ला उद्देशून विघेयन 
करण्यात आले आहे? किंबा थोडक्यात “ग सर्वे 
खच्या अगी आहे? असे म्हणणे तो पसंत करतो. 
तेव्हा अरिस्टोंटलच्या रीतीप्रमाणे (४ ) सुधारून 
असे लिहावे लागेल, 

जर ग सर्वे खच्या अंगी आहे 
आणि ख सर्व कच्या अंगी आहे 
तर ग सर्व कच्या अंगी आहे. (९) 

(९) हे अरिस्टॉटीलिअन संविघान आहे असे 
म्हणायला हरकत नाही, तरीसुद्धा ज्या तऱ्हेने अरि- 
स्टॉटल नेहमी संविधाने मांडतो तिच्यामध्ये आणि 


नवभारत 


९ ९ ) मध्ये एक सूक्ष्म फरक उरतोच ऑरिस्टॉटलच्या 
नेहमीच्या रीतीप्रमाणे ( ९ ) अस लिहिले जाईल : 

जर ग सर्व ख च्या अंगी आहे 

आणि ख सव कच्या अंगी आहे - 

तर ग सर्व कच्या अंगी असलाच पाहिजे 

[ किंबा ग सर्वे कच्या अंगी आवश्यकतेने 

( 0९08880119 ) असतो. ] (१०) 

-(१०) च्या उत्तरांगातील “च? ह्या अव्ययाने - 
* असलाच पाहिजे? मधील * च? -- संविधानात्मक 
आव्यकता (8४7110215016 1९८०९७81७४ ) व्यक्त 
होते अक्ते म्हणता येईल, जेव्हा व्यंजक विघानरूपाने 
एकादा तार्किक नियम व्यक्त होत असतो तेव्हां त्याच्या 
उत्तरांगात अँरिस्टेटल हा “ च ! - तार्किक आवइयकता 
व्यक्त करणारा “च ?- वापरीत असतो. संविधाने 
ही तार्किक नियम व्यक्त करणारी व्यंजक विधानरूपॅ 
होत; तेव्हा त्यांच्या उत्तरांगात हा “ च? येतो, संवि- 
घाना शिवाय केवळ ( ०७४९९०॥1०॥] ) विघानांच्या 
परिवतनाचे (७००४७7४071 ) नियम हेहि तार्किक 
नियम असतात आणि तेहि अंरिस्टॉटल व्यंजक विधान- 
रूपाच्या साहाय्याने व्यक्त करतो; उदा०- 

जर ग सवे खच्या अंगी आहे तर 

ख कांही ग च्या अंगी असलाच पाहिजे, ( ११) 
ह्याच ' च औचित्य काय ह्याचा उल्गडा अरि्टॉ- 
टळच्या पुढील विवेचनावरून होऊं शकेल. अंरिस्टीटल 
म्हणतो, “ जर क कांही ख च्या अंगी असला तर ख 
कांही कच्या अंगी असणे आवश्‍यक आहे. पण जर 
क कांही ख च्या अंगी नसेळ तर, ख कांही क च्या 
अंगी नसणारच असे नाही, (म्ह० ख कांही कच्या 
अंगी नसणे आव्यक नाही, ) ( 80, 1.1, 2, 
259०-20) कारण जरक म्हणजे माणूस आणि ख म्हणजे 
प्राणी असेल तर “ काही प्राणी माणसे प्राणी नाहीत ? 
हे खरे आहे पण * काही माणसे प्राणी नाहीत ' हे खरे 
नाही. कारण सर्व माणसे प्राणी ओहत. / ह्या उदा- 
हरणावरून असे दिसते की 'जर क काही खच्या 
अंगी नाही तर ख काही क च्या अंगी नसणारच हे 
म्हणणे अस्स्टिंटल जे खोटे मानतो ह्याचे कारण असे 
की ह्या विधान-रूपातील चरचिन्हांच्या ठिकाणी ' क? 
आणि “ ख? च्या ठिकाणी- * मानव ? आणि ' प्राणी' 
ही पदें जर आपण योजिली तर प्रास्त होणारे विधान 


अनुक्रमणिका 


खोटे ठरते, तेव्हा ह्या विधान-रूपातील चरचिन्हांऐवजी 
कोणतीही मूत पदें जर आपण योजिली तर प्राप्त होणारे 
विघान नेहमी खरे असत अस आपण म्हणू शकणार 
नाही. म्हणून ह्याविधान-रूपाकडून तार्किक आवडयकतां 
(1०्टां०] 0९०९४७४४७४ ) - एकादा तार्झिक नियम 
"व्यक्त होते ही गोष्ट अँरिस्टॉटल नाकारतो; आणि 
म्हणून ह्या विधानरूपाच्या उत्तरांगात अश्या तार्किक 
आव्यकता व्यक्त करणाऱ्या “च! चा उपयोग तो 
करीत नाही. उलट, वरील (१०) ह्या विधान 
"सपाच्या उत्तरांगात हा “च? येतो ब ते योग्य आहे. 
कारण (१० ) मध्य ज्ञी चरचिन्हे आहेत त्यांच्याऐ- 
वजी कोणत्याही विवक्षित पदांची योजना केळी असता 
प्रास होणारे विधान नेहमीच खरे असते. सारांश 
व्यंजक विधान-रूपाच्या उत्तरांगातील * च? ने. ओरि- 
स्टॉटळ त्या विधान-रूपाच्या तार्किक आवइयकता व्यक्त 
करीत असतो आणि ह्या तार्किक आवदयक्तेचा अर्थ 
एवढाच की विधान-रूपातील चरचिन्हांऐेवजी कोण- 
त्याही मूत पदांची योजना केळी असता प्राप्त होणारे 
प्र्येक विधान खरे असते, *च' ने व्यक्त होणाऱ्या 
तार्किक आवद्यकतेचा हा अर्थ ध्यानी ठेवला की 
संविधानाच्या मांडणीतून * च ? गाळळा तरी चालेल 
व म्हणून (१०) ऐवजी (९) हेच ऑरल्टोटीलिअन 
संविधानाचे अधिकृत रूप असे आपण समजू, 


३ अरिस्टोटीलिअन संविधानाविषयी 
कित्येक प्रश्न 


विधानाच्या साधा- 
ण केलें तर ते उपयुक्त 
धान हे. एक व्य॑जक 
पाहिळेच आहे, ह्या 
म्हणजे ' आणि ह्या 
संयुक्त ( ९०]॥९- 
रूप असते-उ० ' ग काही खच्या 
ख काही कच्या अंगी आहे.” तेव्हां 
संविधानाचे रूप असे दाखवितां 


अंगी आहे आणि 
अरिस्टोटीलिअन 
र 


च्य 


। जर (र आणिल) तरस (१) 
संविधानातील घटक विधान-रूपे पुढील चार 
प्रकारची असू शकतात : *ख सर्व कच्या अंगी आहे? 


१२ 


-ऐञ) उ -:00::::5 पिन न 
"कोडेच िकयसजा' 
"“रढड डल तत व र 


र“ 


संगणकी कृत 


अरिस्टॉटलचे संविधानशास्त्र 


-सामान्य अस्तिवाची किंवा “आ? विघानरूप; 
( एपाएश'88)] (१२१1008७१९ 0' 8? ]०- 
४०५०1 ) “ ख काही कच्या अंगी आहे ? विशेष 
अस्तिवाचची किंवा ' इ ' विधान-र्प; ( ?81टप- 
व्यान &ष08”२१1828े?३१ि१९ए७ 0 “1? 70०00 ) 
: ख॒ कुणाहि कच्या अंगी नाही ?-सामान्य नास्तिवाची 
किंवा ' ए? विधान-रूप ( एएश'४छ) '९2०- 
एंशए९ 0५ ' 1? ७०७०५०७) आणि 'ख काही 
कच्या अंगी नाही '-विशेष नास्तिवाची किंवा 'ओ? 
विधान-रूप ( ऐकछांट्प]चा' ९४७७४९ ०१ “0? 
17००४०० ). संविधानाच्या प्रत्येक घटकविधान 
-रूपांत दोन पदे-चगचिन्हे-असतात; एक उद्देश्‍व-पद 
आणि दुसरे विधेयपद, अर्थात, सबंध संविधानांत 
सहा पदे असतात. पण ह्या पदांची रचना अशी असते 
की पूवांगाच्या दोन घटक-विधानात एक पद समान 
असते; त्याला मध्यम-पद म्हणतात, पूर्वागांतीळ एका 
घटक विधानात ह्या मध्यम पदाचा एका पदाशी 
संबंध .जोडळेला असतो; दुसऱ्या घटकविधानात 
मध्यमपदाचा दुसऱ्या एका पदाशी संजरेध जोडलेला 
असतो; आणि उत्तरांगात ह्या दोन पदांचा परस्परांशी 
संबंध जोडलेला असतो. ह्याचा अथ असा की संवि- 
'घानात तीन पदे असतात आणि त्यांतील प्रत्येक पद 
संविधानात दोनदा अवतरत असते. सविधानातील 
ह्या तीन पदांच्या रचनेवरून संविधानांचे चार वेग- 
वेगळ्या आकृतीत विभाजन करता येते. जेव्हा मध्यम- 
पद संविधानाच्या पूर्वीगातील एका घटक विधान- 
रूपांत उद्देश्य-स्थानी आगि दुसऱ्या विधान-रूपात 
विघेय-स्थांनी असते आणि उत्तरांगात उद्देश्‍य-स्थानी 
असलेले पद पूवागातील एका घटक-विधान-रूपात 
उद्देदय-स्थानी असते आणि उत्तरांगात विधेय-स्थानी 
असलेले पद पूर्वांगातील विधान-रूपांत विधेय-स्थानी 
असते तेव्हा ते संविधान पहिल्या आकृतीत मोडते. 
उ० ( २-- (९) ) पहा. जेव्हां मध्यम-पद पूरवीगा- 
तील दोन्ही विधान-रूपांत विघेयस्थानी असते तेव्हां 
त्या संविधानाची आकृति दुसरी असते, उ०-- 

जर ख कुणाहि ग च्या अंगी नाही आणि ख 

सर्व क च्या अंगी आहे तर ग कुणाहि क च्या 

अंगी नाही, (२) 


मध्यमपद जर पूवागातील दोन्ही घटक विधान-रूपात 
उद्देश्‍य-स्थानी असेल तर संविधानाची आकृति तिसरी 
ठरत उ०-- 
जर ग काही ख च्या अंगी आहे आणि क सर्व 
ख च्या अंगी आहे तर ग काही क च्या अंगी 
आहे. (३) 
जेव्हा मध्यमपद पूवीगातील एका घटक विधानरूपाच्या 
उद्देदय-स्थानी आणि दुसऱ्या विधान-रूपाच्या विघेय- 
स्थानी असते आणि'उत्तरांगात विघधय-स्थानी असलेले 
पद पूवार्गांत उद्देश्‍य-स्थानी असंते आणि उत्तरांगात 
उद्देश्‍्य- स्थानी. असळेळे पद पूर्वीगातील विघान-रूपात 
विघधेय-श्यानी असते तेव्हा ह्या संविधानाची गणना 
चवथ्या आकृतीत होते. उदा०-- 
जर ख सर्व गच्या अंगी आहे आणि क सवे खच्या 
अंगी आहे तर ग काही कच्या अंगी आहे. (४) 
संविधानातील पदांची आणखी वेगळ्या प्रक्रारे 
रचना करता येणार नाही आणि कोणतेहि संविधान 
ह्या चारांपेकी एका आकृतीत मोडले पाहिजे हे उघड 
आहे. संविधानारिवाय आणखीहि कित्येक तार्किक 
नियम ऑरिस्टोंटलच्या तर्कशास्त्रांत मोडतात. हे नियम 
म्हणजे केवळ ( ७०५९४०१1९७] ) विधानांच्या परि- 
वर्तनाचे नियम. हे नियम सुद्धां अरिस्टॉटलने व्येजक 
विधान-रूपांच्या साहाय्याने मांडळे आहेत. उदा०-- 
जर ख सर्व कच्या अगी आहे तर क काही 
ख च्या अंगी आहे. (५) 
(५) मध्ये * आ? विघानाच्या परिवर्तनाचा 
नियम मांडला आहे. याचप्रमाणे ' ए? आणि “इ? 
ह्या प्रकारच्या विधानांच्या परिवर्तनाचे नियम मांडता 
येतील, अरिस्टॉटलच्या तकंशास्त्राचे उद्दिष्ट म्हणजे 
अशी सर्व प्रमाण- सावेत्रिकपणे सत्य असलेली विघोन 
-ख्पे शोधून काढणे आणि त्यांची व्यवस्था लावणे. ही 
व्यवस्था कशी लावायची ह्याचा विचार करण्यापूरबी 
अरिस्टॉंटलच्या तकंशास्त्राविषयी रूढ असलेल्या कित्येक 
महत्त्वाच्या गैरसमजांच निराकरण करे इष्ट ठरेल 
हे कित्येक गेरसमज इतके प्राचीन आणि हढम़ल 
आहेत की पारंपारिक तर्कशास्त्रात त्यांना जबळजवळ 
सर्वमान्य सिद्धांतांचे स्थान प्रास झाळे आहे. हा विषय 
पुढील लेखांकात स्पष्ट करणार आहे, 


अनुक्रमणिका 


१३ 


डॉ. नी. र. बऱ्हाडपाण्डे 


न्यायदर्शानातील प्रमाण व प्रमेय 


महर्षि गौतमाचे न्यायदर्शन ही भारतीय. वुद्धि- 
वादाची एक विजयपताका आहे. त्याने स्वतंत्र व 
विघायक विचाराचा पायण्डा घालून दिला. तो 
इतका प्रभावी होता की इतर दर्शने मुमू्षु अवस्थेत 
आली, त्यात नवीन विचार उदय पावणे बंद झाले, 
व॒ शाब्दप्रामाण्याच्या अन्धकूपात त्यानी आत्महत्या 
केळी, तरी, न्यायद्शनात स्वतंत्र नवे विचार अवतरत 
गेळे. मध्ययुगात भारतीय विचारशक्तीला पक्षघात 
जडला तरी न्यायदशंन त्याच्या आहारी गेळे नाही व 
त्या प्रतिकूल परिस्थितीत देखील नव्यन्यायाला बहर 
आला, अशा या प्रभावशाली दर्शनातील प्रमाण व 


प्रमेय या कल्पनांची येथे चर्चा करण्याचे योजले आहे. 


प्रमाणविचार 

प्रमाण म्हणजे प्रमेचे करण, प्रमा म्हणजे यथार्थ 
ज्ञान. करण म्हणजे सर्वात कार्यक्षम असे साधन. 
अर्थात्‌ यथार्थ ज्ञान करून घेण्याचे जे सर्वात कार्यक्षम 
व उपयुक्त साधन असेल त्याला प्रमाण म्हणतात. 
प्रमाणे प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान व शब्द अश्शी चा 
प्रकारची आहेत, न 

इंंद्रेयाचा स्वतःच्या विषयाशी संबंध आल्यावर 
जे निश्चयात्मक, अव्यभिचारी, वं शब्दांनी व्यक्‍तविता 
न येण्यासारखे ज्ञान होते त्याला प्रत्यक्ष म्हणतात, 
जेव्हा योग्य प्रकाशात माझ्या दृष्टीसमोर घट असतो 
तेव्हा “ हा घट आहे ” याबद्दल मुळीच संशय राहत 
नाही. म्हणून प्रत्यक्ष ज्ञानाला निश्चयात्मक म्हटले 
आहे. घट पाहून घटाच शान झाले तरच ते प्रत्यक्ष 
शान म्हणविते, पट पाहून घटाचे शान झाले तर दोरी 
पाहून झालेल्या सापाच्या स्ञानाप्रमाणे ते प्रत्यक्ष न 
ठरता भ्रामक ठरेल, म्हणून प्रत्यक्षाला अव्यमिचारी 
म्हटले आहे, साखरेची गोडी फक्त साखर खाण्या- 
ऱ्यालाच कळू शकते. ज्याने साखर कधी खालीच नाही 
त्याळा कितीही वर्णन करून सांगितले तरी त्या गोडीचे 


% इन्द्रियाथेसन्िकर्षोत्पन्नं शानमव्यपदेश्‍्यमव्यभिचारि 


4.4 


अनुक्रमणिका 


' आहे, कारण कार्याशी 


शान होऊं शकत नाही, म्हणून प्रत्यक्ष ज्ञानाला अन्य- 
पदे्य म्हणजे अवर्णनीय म्हटले आहे. 


पाच श्ञानेन्द्रियाना होणारे शब्द, स्पशै, रूप, रस व 
गन्ध यांचे ज्ञान हे प्रतयक्ष ज्ञान होय. त्याचप्रमाणे सुख, 
इुःख, शीतोष्ण वगेरेंचे ज्ञान वरीलपैकी एखाद्या ्‌द्रि- 
याला होत नसले तरी ते निश्चयात्मक, अब्यमिचारी 
व अवणनीय असल्यामुळे प्रत्यक्षच मानले पाहिजे. 


सत्यक्ष शानात जसा इंद्रेयाचा आपल्या विषयाशी 
सम्बन्ध असतो तसाच भ्रमाच्या वेळी देखील असतो. 
दोरी दोरीसारखी दिसते तेव्हा काय किंबा सापासारखी 
दिसते तेव्हा काय, दृष्टि दोरीशीच सम्बद्ध असते असें 
वाटण्याचा संभव आहे, पण न्यायाच्या मते प्रत्यक्षा- 
तला इंड्र्याथसन्निकषे व भ्रमातला इंद्रेयार्थसन्निकर्ष 
ही एक नसतात. दोरी सापासारखी दिसते तेव्हा दृष्टि 
दोरी ब साप यांना समान असणाऱ्या गुणांशीच फक्त 
सम्बद्ध असते, असमान असणाऱ्या गुणांशी सम्बद्ध 
नसते, उलट दोरी दोरीसारखी दिसते तेव्हा दोरीच्या 
सापाशी समान व असमान अशा दोन्ही प्रकारच्या 


“शुणांशी ती सम्बद्ध असते. 


प्रमाण व प्रमेय यांचा कालिक सम्बन्ध 
समाणांनी प्रमेयाचे ज्ञान होते. हे प्रमाण प्रमेयाच्या 
पूवा असते, समकाळी असते की नन्तर असते, असा 
प्रश्न उद्भवतो, काही लोकांना हा प्रश्न बिनतोड 
वाटतो. ते म्हणतात पमाण ब प्रमेय ही समकालीन 
असू शकत नाहीत, कारण घट हे घटज्ञानाचे कारण 


व्यवसायात्मकं प्रत्यक्षम्‌र । 


न्यायद्देनातील प्रमाण ब प्रमेय 


असे मानले तर इन्द्रियार्थसन्निकर्षाची जरूस्च उरणार 
नाही. ज्ञानेन्द्रियाचा आपल्या विषयाशी सम्बन्ध आला 
म्हणजेच प्रत्यक्ष ज्ञान होते, तेव्हा प्रत्यक्ष ज्ञान त्याचा 
विषय निर्माण होण्याच्या आधीच निर्माण होते, असे 
म्हणणे सयुक्तिक नाही. 

या अडचणींचा परिहार पुढीलप्रमाणे करता येतो, 
प्रमाण, प्रमेयाच्या पूर्वी, समकाली की नंतर असावे, 
असा काहीच नियम करायची जरूरी नाही, प्रकाश 
हे घटदशशनाचे साधन आहे. रात्री दिवा लावल्यावर 

अन्धारातला घट दिसतो तेव्हा प्रकाश हे ज्ञानसाधन 
-म्हणजे प्रमाण- घट या ज्ञेयाच्या- म्हणजे प्रमेयाच्या 
-नंतर अस्तित्वात आलेळे असते. दिवसा जेव्हा नवीन 
घट बनविला जातो तेव्हा प्रमेय प्रमाणाच्या नंतर येते 
व असलेलाच घट दिसतो तेव्हा प्रमाण व प्रमेय सम- 
कालीन असतात. - 

घट हे घटज्ञानाचे कारण आहे. पण एकमेव कारण 
नाही, घट हा घट्ञानाच्या पूर्वी असतो. पण तो 
प्रकाश, त्याचा दृष्टीशी घडणारा सम्बन्ध वगेरे ज्ञान- 
साधनांनी युक्त होतो तेव्हाच दिसतो. पदार्थ प्रमाण- 
युक्त झाल्यानेच प्रमेय होतो. 

प्रमाण, प्रमेयाच्या पूर्वी, समकाली किंवा नंतर 
काहीही मानले तरी हरकत नाही. “ प्रमाण प्रमेयाच्या 
पूर्वी कसे राहू शकेल ?ज जाणलेच गेले नाही त्याला 
प्रमेय कसे म्हणता येईल १ ” अशी राया येण्याचे कारण 
नाही. जो मेळा नाही त्याला देखील आपण मर्त्य 
' म्हणतोच की नाही १ त्याचप्रमाणे प्रमाण प्रमेयाच्या 
पश्चात असले तरी प्रमेयाचे प्रमेयत्व नाहीसे होत 
नाही. सेक्रेटिस मरून शेकडो वर्षे झाली तरी अजूनही 
तो मर्त्येव म्हटला जातो ना! प्रमाण प्रमेयाच्या 
समकालीन असले तरी प्रमेय हे नांव गेरलागू 
होत नाही. भाषण सुरू असताना वक्तव्य सुरू आहे 
असे म्हणता येते. म्हणज जे बोलले जात आहें 
त्याला देखील वक्‍तव्य म्हणतात. त्याचप्रमाणे जे 
जाणले जात आहे त्याला प्रमेय म्हणण्यास कोणती 
अडचण आहे ? 
प्रमाणज्ञान 

प्रमाणांनी, प्रमेयाचे ज्ञान होते तर प्रमाणांचे ज्ञान 
कशाने होते अशी रांका येण्याचे कारण नाही. 
प्रमाण व प्रमेय हा भद आत्यन्तिक नाही. डोळ्यांनी 


मी घट पाहतो तेव्हा डोळे हे प्रमाण असते, पण 
दुसऱ्याचे डोळे पाहातो तेव्हा ते डोळे हे प्रमेय असते. 
पदार्थांचे ज्ञान इंद्रियांनी होते तेव्हा इंद्रिये प्रमाण 
असतात. पण प्रप्यक्षज्ञान इंद्रियांनी होते हे अनुमा- 
नाने कळते. योग्य परिस्थितीतही मिटलेल्या डोळ्यांना 
घट दिसत नाही व उघड्या डोळ्यांना दिसतो अद्य 
अन्बय व व्यतिरेकाने डोळे हे प्रत्यक्षज्ञानाचे साघन 
आहे असे अनुमान होते. येथे अनुमान हे प्रमाण 
आहे व डोळे हे प्रमय आहे. 

काही वादी म्हणतात की प्रलक्षज्ञान हे वस्तुतः 
अनुमानच आहे, जेव्हा आपण “ दृक्ष पाहिला ” 
असे म्हणतो तेव्हा सगळा वृक्ष आपण पाहिलेलाच 
नसतो, वृक्षाचा एखादा भागच फक्त पाहिलेला 
असतो. या भागावरून आपण पूर्ण वृक्षाचे अनुमान 
करतो व याप्रकारे वस्तुतः अनुमानाने कळलेला वृक्ष 
“ पाहिला ” असे बळेच म्हणतो, 

हे मत समथैनीय नाही. सगळा वृक्ष प्रत्यक्षाने 
कळत नसेल, पण वृक्षाचा काही भाग तर प्रत्यक्षानेच 
कळतो ना १ प्रत्यक्षज्ञान होतच नसेल तर त्याच्या 
आधारे अनुमान तरी कसे होणार १ तेव्हा अनुमान 
प्रत्यक्षाची जागा घेऊ राकणार नाही, 
अवयवी व परमाणुवाद 

प्रत्यक्ष हे वस्तुतः अनुमानच आहे असे मानणा- 
ऱ्यांना न्यायाचे दुसरे उत्तर असे को आपण वृक्ष 
पाहतो तेव्हा फक्त वृक्षाचा एखादा भाग पाहतो असे 
समजणे बरोबर नाही, वृक्ष हा केवळ अवयवांचा 
ग्हणज भागांचा समूह नाही. भागांच्या समूहाव्यति- 
रिक्त वृक्षत्व ही एक वेगळीच गोष्ट आहे. झाडाचे 
तुकडे एकत्र केल्यांने झाड होत नाही. अवयवी हा 
अवयवांचा बनलेला असला तरी त्याहून अधिक असतो. 
वृक्षाचे जेव्हा प्रत्यक्ष ज्ञान होते तेव्हा अवयबांहून 
वेगळ्या असलेल्या या अवयवबीचे अव्यबहित ज्ञान 
होत, एखाद्या अवयवाचे जान होऊन मग बाकीच्या 
अवयवांचे अनुमान होते असे म्हणणे न्यायाला संमत 
नाही. न्यायाच्या मतावर पुढीलप्रमाणे पूवौत्तरपक्ष 
करता येतील. 

पूबेपक्षी : अवयवांच्या व्यतिरिक्त अबयवी असा 
कुणी नाही, दृक्षांच्या व्यतिरिक्त वन असा एखादा 
स्वतंत्र पदार्थ नसतो. वृक्षांचा समूह म्हणजेच वन. 


१५ 


नवभारत 


नी 


न्याय : अवयवसमूह म्हणजेच अवयवी असे 
मानले तर-अवयवात नसलेले गुण अवयवीमध्ये येतात 
यांची वाट काय १ घट परमाणूंचा बनलेला असतो. 
पण परमाणु अद्य असतात व घट दृड्य असतो. 
परमाणूंचा घट झाल्याबरोबर दहृद्यत्व हा एक नवीनच 
गुण निर्माण होतो. तेव्हा अबयव व अवयवी एक 
मानता येत नाहीत. 


पूबपक्षी : तुमचे उदाहरण तुमच्याच अंगळट येणारे 
आहे. युवतीचा एखादा केस अद्य असला तरी तिची 
वेणी अहृइय नसते. त्याप्रमाणे एकटा दुकटा परमाणु 
अदृद्य असला तरो परमाणूंचा समूह अदृश्य अस- 
ण्याचे कारण नाहो, 


न्याय : एक केस दुरून पाह्यल्यासच अहड्य 
राहील, पण जवळून पाहिल्यास तो दिसेलच. तेव्हा केस 
हा पूर्णपणे अहइय नाही. पण परमाणूचे तसे नाही. 
परमाणूंना हृद्य रूपच नाही, तेव्हा अनेक शून्य 
मिळून देखील झून्यच होणार त्याचप्रमाणे एका पर- 
माणुसारखाच शांभर परमाणूंचा समूह देखील अदइ्यच 
राहणार, पाण्याच्या एकाही कणात गन्ध नसेल तर 
तलावभर पाण्यात देखील गन्ध राहू शकणार नाही, 


पूवेपक्षी : बरे दृद्याहेर्यविचार राहू द्या, पण अव- 
यव व अवयवी भिन्न आहेत तर त्यांचा सम्बन्ध काय 
आहे £ अवयवी अवयवात कसा राहतो १ एखाद्या 
अवयवात पूर्ण अवयवी राहू शकत नाही, कारण त्यात 
तो मावणार नाही. अवयव लहान व अवयवी मोठा 
असतो. अवयवीचा एखादा भाग त्या अबयवात 
राहतो असेही म्हणता येत नाही, अवयवीचा भाग 
एखाद्या अवयवाबरोबरच असणार, समजा अवयवीचा 
“क्ष” हा भाग “क?” या अवयवाएवढा आहे. 
असे असेल तर क्ष हा भाग म्हणजेच “क? हा 
अवयव असे मानावे लागेल, म्हणजे “क? हा अव- 
यव “क?” या अवयवात राहतो अन्त निरर्थक 
विधान करावे लागेल. स्वतःच्या खाऱ्यावर बसण्या- 
चाच हा प्रकार झाला, अवयवसंहति म्हणजेच अवयवी 
असे मानल्याने अश्या अडचणी उद्‌भवत नाहीत, 


न्याय : तुम्ही समजता त्याप्रमाणे अबयवीचे 
तुकडे होऊ शकत नाहीत, अवयवी एकरूप व भाग- 
रहित असतो. अर्धे घटत्व, पाऊण घटत्व वगैरे शब्द- 


प्रयोग निरथंक आहेत, घटत्व फक्त पूर्ण व एकच असू_ 


शकते, त्याचप्रमाणे अवयवी भागरहित व एकच असू. 
शकतो, 


परमाणुवादावर आक्षेप 


नेयायिकांच्या निरवयव परमाणूंच्या कल्पनेवर 
खालील आक्षेप घेतले जातात : 


(१) न्यायाच्या मते आकाश नावाचे एक सर्वर 
व्यापी तत्व आहे. आकाश जर सर्वव्यापी असेल तर ते 
परमाणूलाही व्यापून राहील, म्हणजे परमाणूच्या आत 
व बाहेर दोन्हीकडे आकाश राहील, अशी भाषा वापरा- 
यची नसेळ तर “ परमाणूला व्यापून राहणे ” हा काय 
प्रकार आहे. हे सांगता येणार नाही, उलट परमा- 
णुच्या आत व बाहेर असा शब्दप्रयोग केला तर 
परमाणूच्या आतला भाग. वेगळा व बाहेरचा भाग 
वेगळा असे ठरते, ज्याला आतला व बाहेरचा भाग 
आहे तो परमाणु निरवयव कसा १ 


यावर न्यायाचे उत्तर असे : आकाडा सवेब्यापी 
आहे याचा अर्थ त्याचा कोणत्याही मर्व द्रव्याशी 
सयोग होतो असा आहे. परमाणु हे मूर्त द्रव्य नसल्या- 
मुळे आकाश त्याला व्यापून राहत नाही. 


(२) दुसरा आक्षेप संयोगोपपत्तीचा आहे. जर 
परमाणूला अवयवच नसतील तर एका परमाणूचा 
।र नाही, जेव्हा एका 
र्थाच्या एका भागाची 


दोन परमाणंचे मि 
दोन्ही पदाये र 
एकच जागा व्यापतात, अर्थात्‌ परमाणू- 


च्या संयोगाने परमापूंहून ही णे 
ी मोठा पद होणे 
असंभव आहे. [थे तयार हं 


न्यायदशीनात “ संयोगोपपत्तेश्व १? 


या 
आक्षेपरचा निदेश वे या सूत्राने 


छा आहे, याच आक्षेपाचा उपयोग 


१६ 


"करखगघर निघा) 


का 


! -चसह४ळप्र 


न्यायदशनातीळ प्रमाण व प्रमेय 


दंकराचायांनी देखील आपल्या ब्रह्मसूत्रमाष्यात केला 
आहे. 
या आक्षेपावर न्यायसूत्राचा भाष्यकार वात्स्यायन 
यांने दिलेले उत्तर विचाराह आहे. तो म्हणतो “ स्पर्री- 
वानणुः स्पदववतोरण्बोः प्रतिघातादव्यबघायकः न 
सावयवत्वात्‌ । स्पर्शवत्वात्‌ च व्यवधाने सत्यणुसंयोगो 
नाश्रये व्याप्नोतीति भागभक्तिर्भवति भागवानिवाय- 
मिति । ”' अणूत स्पर्ष हा. गुण असतो, म्हणजे अणू 
डोळ्यांना दिसला नाही तरी स्पर्शेन्द्रियाला कळू शकतो. 
असा हा स्पांगुणयुक्त अणु दुसऱ्या अणूचा प्रतिघात 
करू शकतो म्हणजे त्याला रोखू शकतो. एक अणु 
डुसर्‍्या अणूच्या संचाराला प्रतिबंध करतो, हा प्रतिबंध 
एकाच स्थळी दोन पदार्थ राहू शकत नाहीत या 
नियमानुसार होत नाही, येथे स्थळव्यापित्वाचा काही 
संत्रंध नाही. स्थळाची कल्पना केल्याबरोबर त्याच्या 
1गांचीही कल्पना करावी लागेल, स्थल म्हटले म्हणजे 
त्याचे भाग आलेच. एक परमाणु दुसऱ्या परमाणूला 
द्ध करतो, तो एक दगड दुसऱ्या दगडाला रद्ध 
करतो त्याप्रमाणे नसून उष्णता जलबिंदूला सुद्ध करते 
त्याप्रमाणे होय. गरम तव्यावर जलबिंदु ठरू शकत 
नाही त्याचप्रमाणे एका अणूच्या जागी दुसरा अणु ठरू 
शकत नाही. तव्यावरची सर्व जागा उष्णतेने व्यापत 
असल्यामुळे जंलब्रिंदूळा. राहायला तेथ जागा नसते, 
अश्यातला भाग नाही. कारण जलबिंदूपेक्षा मोठा 
एखादा दगड तेथे सहज राहू शकतो, येथे स्थलाची 
व्यात्तता हे प्रतिरोधाचे कारण नसून जळ व अग्नि 
यांचा. स्वमावविरोध हे कारण आहे. प्रतिघाताची 
कारणे अनेकविध असू शकतात. एकाच स्थळी दोन 
पदाथ राहू हाकत नाहीत हेच फक्त प्रतिरोधाचे कारण 
नाही, जेव्हा एक अणु दुसऱ्या अणूच्या जवळ येतो 
तेव्हा ते अन्योन्यांचा प्रतिघात करू लागतात म्हणून ते 
एकमकात विलीन होऊ शकत नाहीत. एक अणू 
दुसऱ्या अणूने स्वतःचा प्रतिघात होणार नाही इतपतच 
दुसऱ्या अणूच्या जवळ येऊ शकतो. याच जवळ 
येण्याला त्यांचा .संयोग म्हणतात. या संयोगात पूर्ण 
अणु व्याप्त होत नाहीत. म्हणून गोणार्थाने एका 
अणूच्या एका भांग्राचा दुसऱ्या अणूच्या एका भागाशी 
संयोग होतो असे म्हणतात. वस्तुतः सवसाघारण 
अर्थाने अणूचा संयोग होत नाही. अणूंचा संयोग 


न, भा. ३ 


१७ 


म्हणजे त्यांचे अतिशयित सान्निध्य एवढाच अर्थ 
आहे, 

(३) तिसरा आक्षेप अनावइयकतेचा आहे. निर- 
वयव परमाणुंची अशी मुलखावेगळी कल्पना करण्याची 
जरूरच काय असे आक्षेपक विचारतात 

यावर न्यायाचे उत्तर असे को, परमाणूंची कल्पना 
केली नाही तर मेरू व मोहरी याचे परिमाण सारखेच 
मानावे ल्मगेळ, कारण मेरूचेही अनंत भाग होतात 
व मोहरीचेही अनंत भाग होतात, मेरूचा किंवा 
मोहरीचा कितीही ल्हान भाग घेतला तरी त्याहून 
ल्हान भाग असतोच. मेरूच्या अनंत भागाचे परिमाण 


व मोहरीच्या अनंत भागाचे परिमाण सारखेच असते' 


असे देखील मानले पाहिजे, कारण यापैकी एक मोठा व 
दुसरा ल्हान असे मानण्यास काहीच प्रमाण नाही. 
तेव्हा मेरूत जेवढ्या आकाराचे ब जितके परमाणु 
असतात तेवढ्याच आकाराचे व तितकेच मोहरीत 
देखीळ असल्यामुळे मेरु व मोहरी सारखीच ठरते. ही 
अडचण टाळण्यासाठी ज्यांचे भाग पडू शकत नाहीत 
असे अंतिम परमाणु मानले पाहिजेत. असे मानल्याने 
मोह्रीत जेवढे परमाणु असतात त्यापेक्षा मेरूत जास्त 
असतात म्हणून मोहरीपेक्षा मेरू मोठा असतो अदी 
सहज उपपत्ति लागते, 


शब्दप्रमाण ह 

प्रत्यक्ष प्रमाणाव्यतिरिक्त अनुमान, उपमान व शब्द 
ही प्रमाणे न्यायाने मानली आहेत. अनुमानाचा अर्थ 
स्पष्ट आहे. उपमान म्हणजे साहदयावरून झालेले ज्ञान. 
उदा० पूमा कसा असतो तर सिंहिणीसारखा., 

न्याय ब इतर भारतीय दशेनात शब्दप्रमाणाचे दोन 
अर्थ केळ जातात. (१) आप्तवाक्याचे प्रामाण्य, 
म्हणजे धमंग्रंथ वा एखादा ज्ञानी पुरुष याच्या वाक्‍्या- 
वर विश्वास ठेवणे, (२) शब्दाच्या साहाय्याने अर्थ- 
ज्ञान होते म्हणजे शब्द वापरणाऱ्याला काय सांगायचे 
आहे ते कळते, शाब्द याप्रमाणे ज्ञानाचे साधन असल्या- 
मुळे त्याला प्रमाण म्हणतात, 


पदाने काय व्यक्त होते ९ 
शब्दाचा विचार करताना दाब्दाने म्हणजे पदाने 


व्यक्ति द्योतित केळी जाते, आकृति द्योतित केळी जाते की 
जाती द्योतित केली जाते असा प्रश्न न्यायाने उपस्थित 


"कखगघरचिघजचतञ, 


सगणकाकृत 


नबभारत. 


केला आहे. व्यक्ति म्हणजे एक एथगात्मक वस्तु, 
जाति म्हणजे व्यक्तींना साघारण असलेले सामान्य व 
आकृति म्हणजे पदार्थाचा विशेष आकार, गो म्हट- 
ल्याने कपिला, नन्दिनी वेंगरे एखाद्या विशिष्ट गायीचा 
बोघ होतो, की सर्वे. गायींना समान असलेल्या गोत्वाचा 
बोध होतो, की गायीच्या आकाराचा बोध होतो ? 
एका पक्षाच्या मते पदांनी व्यक्तीचा बोध होतो, 
< ग्राय बसली ?, “ गाय उभी राहिली ? वगेरे वाक्ये 
जेव्हा आपण उच्चारतो तेव्हा एखादी विशिष्ट गायच 
डोळ्यापुढे उभी राहते, गोत्व नव्हे. गोत्व बसूही 
दकत नाही व उभेही राहू शकत नाही. त्याचप्रमाणे 
“ देवदत्ताची गाय ? या शब्दप्रयोगाने परिग्रह म्हणजे 
मालकी सम्बन्ध दाखवला जातो, ' दहा गायी? या 
शब्दप्रयोगाने गायींची संख्या निर्दिष्ट केली आहे. 
देवदत्त गायीवरच मालकी सांगू शकतो, गोत्वावर 
नाही. गायीच दहा असू शकतात, गोत्व -दहा असू 
शकत नाही. अर्थात्‌ “गो? या शब्दाने व्यक्तीचाच 
बोघ होतो. 
याविरुद्ध दुसरा पक्ष असे म्हणतो की जिच्यात 
गोत्व नाही ती गायच नव्हे, म्हणून गायीचा उललेख 
झालाच पाहिजे. म्हणून “ गाय बसळी ? या वाक्याचा 
“ गोत्वविशिष्ट अशी एखादी व्यक्ति बसली ? असाच 
अर्थ केळा पाहिज, 
- वस्तुतः पदान मुख्यतः व्यक्तीचा बोघ होतो की 
जाती>वा हे सन्दर्भावर अवलम्बून आहे, “ मानव मर्त्य 
आहे;? या वाक्यात मानव शब्दाने कोणतीही एक 
मात़व व्यक्ति द्योतित होत नाही, उलट, घोडा 
/घावतो आहे?! या वाक्यांत एखाद्या विशिष्ट घोड्या- 
चाच बोघ होतो, 


प्रमेयविचार 


प्रमाणविचारानंतर न्यायात- प्रमेयविचार केळेळा 
आहे. प्रमेय म्हणज जे प्रमाणांनी जाणले जाते ते, 

आत्मा हे पहिले प्रमेय आहे, आत्म्याचे अस्तित्व 
न्याय खालील प्रकारे सिद्ध करतो-- 

“मी लाल व सुगन्धी फूल पाहत आहे? असे 
आपण म्हणतो. लाळ रंग डोळ्यांना व सुगन्ध ना 
कळतो. रंग व गन्ध या दोन भिन्न अनुभूतीचे * 
सुगन्धी फूल ? या एका ज्ञानात अनुसन्धान 


काला 
लाल 


होते. 


शट 


निरनिराळ्य़ा अनुभूतींचे अनुसन्धान ज्याच्या साहा- 
य्याने होते तोच आत्मा होय, 

त्याचप्रमाणे मला जेव्हा म!झा मित्र दिसतो तेव्हा 
त्याल! मी पूर्वी पाहिळे आहे अशी स्मृति व हा तोच 
आहे अशी ओळख पटते म्हणजे- प्रत्यमिज्ञा होते. 
ज्याने पूर्वी मित्राला पाहिळे तो वेगळाच अस्तेळ व जो 
आज त्याला पाहतो तो वेगळाच असेल तर स्मृति व 
प्रत्यमिज्ञा दोन्ही संभवणार नाहीत, एकाने पाहिळेळे 
इुसर्‍्यालाच आठवू शकत नाही. जे फक्त ' क्ष? नेच 
पाहिळे आहे त्याची ओळख “य? ला पटू रकत 
नाही, पूर्वापर अनुभूतीत अनुत्यूत राहून स्मृति व 
प्रत्यमिज्ञा घडवून आणणारा हा जो मी आहे तोच 
आम्मा होय. 

यावर कुणी म्हणेल की स्मृति, प्रत्यमिज्ञा वगेरे 
मनाचे व्यापार आहेत, त्यांच्यासाठी मनाव्यतिरिक्त 
आत्मा नावाचा एखाद पदाथ मानायची काय जरूर 
आहे, तर त्यावर न्यायाचे उत्तर असे की रसना हे जसे 
रस जाणणार इंद्रिय आहे व घाण हे जसे गंध जाणणारे 
इंद्रेय आहे त्याचप्रमाणे मन हे सुखदुःखादि जाणणारे 
एक इंंद्रेय आहे, रस, गंघ वगेरेंचे ज्ञान ज्याप्रमाणे 
प्रत्यक्ष होते त्याप्रमाणे सुखदुःखांचेही ज्ञान प्रत्यक्ष व 
अन्यवहित अनुभवानेच होते. म्हणून त्याना जाणणारे 
एखादे इंद्रेय माने पाहिजे, हे इंद्रिय मन होय. 
तसेच रस या गुणाचा आधार म्हणून जळ हे द्रब्य 
मानळे आहे, गंघ या गुणाचा आधार म्हणून प्रथ्बी 

दन्य मानळे आहे, त्याचप्रमाणे, सुखदुःखादि 


गुणांचा आधार म्हणून आत्मा हे द्रव्य मानळे पाहिजे. 


शब्दादि गुणांचे ज्ञान बाह्य विश्‍वात होते, व 
छुलखडुःखादि गुणाचे ज्ञान अन्तर्बिश्‍वात होते. म्हणज हा 
अनुभव व्यक्तिगत स्वरूपाचा असतो. अव ब दोघेही 
एकेच घट पाहू शकतात परंतु अ च्या सुखाचा अनु- 
भव बला येऊ शकत नाही. बन्थ्येळा प्रसबवेदना कळू 
शकत नाही ब क्लीबाला दुंगार समजू शकत नाही. 
छुक, दुःख, शान इत्यादि गुण अन्तर्गत असल्यामुळे 
न्याय त्यांना आत्म्याचे गुण मानतो, किम्बहुना हे 
ज्याचे गुण आहेत तोच आत्मा असे आत्म्याचे न्याय- 


दैत लक्षण आहे असे समजणे जास्त उचित आहे. 


आत्म्याचे अस्तित्व सिद्ध केल्यावर त्याचे नित्यत्व 
सिद्ध करण्यासाठी नैयायिक पुढील युक्तिवाद करतात. 


बिडी च 
-चंफबणशमईसखरळठवश 
दा ळत 


न्यायदरीनातील 


नुकतंच जन्मलळ बालक देखील दरडावले तर रडते व 
प्रेमळपणे पाहिले तर स्मित करते. हषेशोक जन्मसिद्ध 
असतात, पण हर्षाचे कारण अमुक व शोकाचे कारण 
अमुक हे अनुभवाशिवाय कळू शकत नाही. अर्थात्‌ 
हा अनुभव बालकाला पूर्वजन्मी आला अस मानल्या- 
शिवाय त्याला हर्षशोकांचे ज्ञान जन्मसिद्ध कसे असते 
याची उपपत्ति सांगता येणार नाही. 

ज्ञान , बुद्धि वगेरे नित्य आत्म्याचे गुण असून 
देखील स्वतः नित्य नाहीत. वक्त्याच्या मुखातून 
ज्याप्रमाणे एकानंतर दुसरा शब्द निघतो त्याच प्रमाणे 
आत्म्यात एक शान नष्ट होऊन दुसरे ज्ञान उसन्न होते 

पण याप्रमाणे आत्म्याचे सगळेच गुण अनित्य 
असतील तर आत्मा नित्य आहे असे म्हणण्यात काय 
अर्थ उरला £ “नित्य आत्मा मानल्याशिवाय स्मृति कशी 
होते हे कसे सांगता येईल १* असे न्याय विचारतो, पण 
स्मृतींचे आगर असा एखादा नित्य आत्मा असेल तर 
सगळ्याच स्मृति एकदम व्हायला पाहिजेत. असे 
न होता दाढी करताना वस्तऱ्याची आठवण होते व 
कपडे करताना कपड्यांच्या अल्मारीची आठवण होते. 
कपडे करताना वस्तरा व दाढी करतांना कपड्यांची 
अलमारी ( साधारणपणे ) आठवत नाही. असे का 
होते १ 

यावर न्यायाचे उत्तर असे की स्मृति, आत्मा व 
मन यांच्या सन्निकर्घाने होते, आत्म्यातील ज्या ज्ञानाशी 
मनाचा संबंध स्थापित होतो तेच पुनरुज्जीवित होते 
मनाचा संबंध पूणे आत्म्याशी नसतो, आत्म्याच्या 
एखाद्या भागाशीच असतो. म्हणून आत्म्याचे सवच 
ज्ञान एकदम स्म्तीने पुनरुज्जीवित होत नाही. 


मन 


न्यायामध्ये मन हा शब्द सर्वसाधारण अर्थाने 
वापरळछेला नाही, न्यायाच्या दृष्टीने मन हे एक आन्त- 
रिक इंद्रिय आहे असे वर सांगितलेच आहे, मनाचे 
अस्तित्व सिद्ध करण्यासाठी “ युगपज्ज्ञानानुत्पत्तिमनसो 
लिड्ठम्‌” असे प्रमाण न्यायाने दिळे आहे. दोन्ही 
डोळे एकाच वेळी उघडे असतात तरी एका डोळ्याने 
एक व दुसऱ्या डोळ्याने दुसरे पत्न बाचता येत नाही 
यावरून असे अनुमान होते की प्रत्यक्ष ज्ञान होण्यास 
इंद्रियावाःचून आणखी कशाची तरी आवइयकता आहे. 


प्रमाण ब प्रमेय 


या आणखी कशालाच नैयायिक मन म्हणतात. केवळ 
डोळे उघडे ठेवल्याने दिसत नाही. डोळ्यांचा जेव्हा 
मनाशी सयोग होतो तेव्हाच डोळ्यांनी दिसते. 
आपला मित्र डोळ्यासमोर आला व त्याच क्षणी त्याचा 
आवाज कानी पडला तरी त्याचे रूप व त्याचा 
आवाज एकाच वळी ग्रहण करता येणार नाही 

आवाज किंवा रूप यांपैकी एक आधी व दुसरे नंतर 
असेच ज्ञान होईल, अर्थात्‌ एका क्षणी मन कानाशी 
संबद्ध राहील व दुसऱ्या क्षणी डोळ्यांशी, क्षणार्घात या 
इंद्रियापासून त्या इंद्रियाकडे जाणे अणुरूप पदार्थालाच 
शक्‍य आहे. म्हणून न्यायाने मन अणुरूप मानले 
आहे. मन जरी विचारभावनानुभव वगेरे अनक क्रिया 
करते तरी त्या क्रमाने करते म्हणून ते एक व एकरूपच 
आह, 


पंचमहाभत 

आत्म्याप्रमाणेच इंद्रिये व शरीर ही देखील प्रमेये 
आहेत. दारीर भोतिक आहे, ते पार्थिव म्हणज 
पृथ्वीचे बनलेले किंवा पांचभौतिक म्हणजे पाचही 
महाभूतांचे बनलेळे आहे असे मानावे, इंद्रिये देखील 
भोतिक आहेत. इंद्रियांनी शब्द, स्पर्श, रूप, रस व 
गंध या पाच गुणांचे ज्ञान होते. या गुणांना धारण 
करणारी एथ्वी, आप, तेज, वायु व आकाश ही पाच 
महाभूते आहेत. एथ्बीमध्ये गंघ, रस, रूप व स्पर्श हे 
गुण आहेत, आपात रस, रूप, व स्पर्श हे तीन, 
तेजात रूप व स्पर्श हे दोन, वायूत स्पशे हा एक व 
आकाशात शब्द हा एक गुण असतो, 


न्यायाच्या या व्यवस्थेवर पूर्वपक्षी म्हणतो- “ एकेका 

इंद्रियाला एकेकच गुण कळतो. घाणाला फक्त गंघ व 
डोळ्यांना फक्त रूपच कळूं शकते. म्हणून प्रत्येक 
भूताचा देखील एकेकच गुण असतो असे मानले 
पाहिजे. पदार्थांमध्ये अनेक गुण असतात, कारण 
कोणताही पदार्थ शुद्ध नाही. तो अनेक भूतांचा 
बनलेला असतो. मातीत गंघ, रूप, रस, स्पर्श वगेरे 
अनेक गुण असतात कारण ती या गुणांनी युक्त अस- 
लेल्या चार भूतांच्या संयोगाने बनते, पाण्यात रस 
रूप व स्पर्श हे गुण राहतात कारण ते या गुणांनी 
युक्त असलेल्या तीन भूतांचे बनलेले असते. ही 
प्रक्रिया जास्त तर्कसंगत आहे, 


१ 


नवभारत 


यावर न्यायाचा उत्तरपक्ष असा : रसगुण असलेले 
एकच भूत आहे व त्याच्या संसर्गानेच इतर पदार्थात 
रस उत्पन्न होतो असे मानळे तर साखरेचा रस वेगळा 
व मिठाचा वेगळा याची वाट काय ? तसेच स्पहरी- 
शुणयुक्त वायूच्या ससर्गाने तेजात स्पशंगुण येत असेल 
तर रूपगुणयुक्त तेजाच्या संसर्गाने वायूत रूपगुण का 
यत नाही ? एथ्वीमध्य गंध, रस, रूप व स्पश हे 
गुण प्रत्यक्ष आढळतात. जलाचे रूप, रस व स्पर्श 
हे गुण प्रत्यक्षसिद्ध आहेत. मग एकगुणयुक्त शुद्ध 
भूतांच्या मिश्रणाने अनेकगुणयुक्त पदार्थ होतात अशी 
द्राविडी प्राणायामाची कल्पना का करावी १ 
भूतचेतन्यवाद 

पंचमहाभूतांची कल्पना केल्यावर भोतिकापेक्षा 
वेगळे चेतन मानायची काही जरूर आहे काय ? 
भूतर्चेतन्यवादाच्या मते नाही. ज्ञान, इच्छा व द्वेष 
असे आत्म्याचे गुण मानाथचे काहीच कारण नाही. 
ही केवळ जिवंत शरीरात दिसणाऱ्या प्रदत्तींना व 
निवृत्तींना दिळेडी नावे आहेत. भर उन्हाळ्यांत म्हेस 
ऊन टाळून पाण्यात जाऊन बसते म्हणून तिला 
उन्हाचा द्वेष व पाण्याचे प्रेम वाटते असे आपण 
म्हणतो. समोर असणाऱ्या काचेवर देखील चिमणी 
उडता उडता आदळली म्हणजे तिला त्या काचेच्या 
अस्तित्वाचे ज्ञान झाले नाही अश्ी भाषा आपण 
वापरतो, इच्छा, द्वेष व ज्ञान ही याप्रमाणे विशिष्ट 
व्यवहाराची नावे असल्यामुळे त्यांना आधारभूत असे 
आत्मा नावाचे तत्त्व मानायची जरूर नाही. 

यावर न्यायाचे उत्तर अस की प्रव्चत्ती व निवृत्ती 
लोहाकडे आकर्षित होणारे लोहचुंबक व समुद्रापासून 
भूमीकडे घावणारा वारा यांच्यातही दिसतात, पण 
लोहचुंबक लोहाची' इच्छा करत व वारा समुद्राचा द्वेष 
करतो अशी भाषा वापरली जात नाही. परु शात्रवर 
प्रहार करतो, मित्रावर प्रहार करीत नाही, तरी परशूवर 
रागद्वेषाचा आरोप कुणी करीत नाही, रागद्वेष 
परशूच्या ठायी नसून त्याळा धारण करणाऱ्या परशु- 
रामाच्या ठायी असतात; त्याचप्रमाणे रागद्रेषाचे व्यव- 
हार शरीर करीत असले तरी रागद्वेष शरीराचे नसून 
शरीरधारी आत्म्याचे असतात. 

आतापर्यंत चर्चिल्या प्रमेयाब्यतिरिक्त प्रवृत्ति, दोष, 
प्रेत्यभाव, फळ, दुःख व अपवर्ग या प्रमेयांची चर्चा 


२० 


गुण उत्पन्न 


न्यायदर्गीनात आहे. प्रवृत्ती म्हणजे योग्य वा अयोग्य 
वर्तन, या वर्तनाच्या मुळाशी जी प्रेरणा असते तिलाच 
न्यायाने दोष म्हटले आहे, या प्रेरणा राग ( प्रेम ), 
द्वेष व मोह अशा तीन प्रकारच्या असतात. मोह 
म्हणज अज्ञान किंबा भ्रम हाच सर्वांत मूळभूत दोष 
आहे. प्रेत्यभाव म्हणजे पुनर्जन्म, दोषामुळे व प्रवृत्ति- 
मुळे उत्पन्न होणारी सुखदुःखे हे फट होय, 


न्याय फल्रूपाने सुख ब दुःख या दोहोंचेही 
अस्तित्व मानीत असला तरी जीवन हे मुख्यतः 
डुःखमयच आहे, विषाच्या गोळीला साखरेचे पुट 
असले तरी त्या सबे गोळीला आपण विषच म्हणतो. 
त्याप्रमाणे दुःखाला सुखाची झिलई असली तरी त्याला 
हुःखच म्हटळे पाहिजे, असा न्यायाचा सिद्धान्त 
आहे, म्हणून दुःख हे स्वतन्त्र प्रमेय मानळे आहे. 

या दुःखाचा पूर्णपणे नाश म्हणजे अपवगे हे 
शेवटचे प्रमेय आहे. 
समालोचन 


आतापर्यन्त न्यायदर्शीनातील प्रमाण व प्रमेय या 
केल्पना स्पष्टविण्याचा प्रयत्न केला, आता त्यांचे थोडे 
समालोचन केले पाहिजे, प्रत्यक्ष हा शब्द दोन अ्थीनी 
वापरला जातो. ( १ ) प्रत्यक्षशान व (२) प्रत्यक्ष- 
सानाचे साधन, प्रत्यक्ष हे प्रमाण आहे असे न्याय 
म्हणतो, तेव्हां त्याला दुसरा अर्थ विवक्षित असतो. 
कोणत्याही वस्तूला ज्ञानयोग्य बनवण्यासाठी एखाद्या 
क्रियेची आव्यकता असते, जसे कापडाने झांकलेले 
चित्र दिसण्यासाठी कापड दूर करावे लागते. चित्राला 
झाकणाऱ्या कापडाप्रमाणेच प्रत्येक अज्ञात वस्तूवर 
आवरण असते. हे आवरण दूर करण्याचे काम प्रमाण 
केरते. प्रकाश, डोळ्यांशी योग्य सम्बन्ध वगेरेंच्या 
सामर्थ्याने घटाबरील आवरणे नष्ट होऊन तो ज्ञानयोग्य 
बनतो, ज्ञानाच्या प्रक्रियेत जञेयामध्ये कोणतेही नवीन 

उत्पन्न होत नाहीत, न्यायाच्या या सिद्धान्ताळा 
ऐकान्तिक पेस्तुवाद ( १६ताळ] 1७६1180 ) असे 
क येईल, याप्रकारे प्रमाण ब प्रमेय एककालिक 
ग मिनकालिक काहीही मानता येतात. 

परन्तु वस्तुवादाच्या विरुद्ध एक मत असे आहि 
3 शानकियेने फक्त शेयाचे आवरण दूर होते नसून 
रयाचे गुणधम देखील उत्पन्न होतात, ज्ञात घट व 


2. 
दडठ०7) ५ ७-५ 


चताढभप४सिरत 


न्यायददेनातीळ प्रमाण ब प्रमेय 


अज्ञात घट यांचे गुणधम एकच नसतात, डोळे व 
घट यांचा सन्निक्षे, पाहणाऱ्याचे घटाप[सूनचे अन्तर 
च अवस्थिति घटावर पडणाऱ्या प्रकाशाची तीव्रता व 
रंग; या सर्व बाबींनी घट लहान दिसेल की मोठा, 
लांब दिसेळ की रुंद, लाळ दिसिलं की हिरवा, ह 
ठरत असते, घटाचे हे सर्व गुणघमे ज्ञानक्रियेने उत्पन्न 
होतात म्हणून ज्ञात घट व अज्ञात घट एकरूप मानता 
'येत नाहीत. 

या दृष्टिकोणानुसार ज्ञान शेयाच्या पूर्वी असते असे 
मानता येत नाही, कारणं ज्ञेयांचे काही गुण ज्ञानानेच 
निर्मिलेळे असतात, ज्ञान व ज्ञेय एककालीन देखील 
मानता येत नाहीत. कारण शय हे ज्ञानाचे कारण आहे. 
याच कारणास्तव ज्ञेय ज्ञानाच्या नंतर येते अस देखील 
मानता येत नाही. कारण कार्याच्याच काली वा कार्या- 
-नेतर असू शकत नाही. 

प्रत्यक्ष प्रमाण व प्रत्यक्ष ज्ञान यांना एकरूप मान- 
-ल्याने प्रमाण व प्रमेय यांच्या कालिक संबंधाबद्दल 
अशा अडचणी उपस्थित होतात, 


ज्ञानाचे साधन व ल्याचा प्रभाव 

प्रमाण ज्ञानाचे साधन आहे, ज्ञान नव्हे असे मानून 
न्यायाने या अडचणींचा परिहार केला आहे. ज्ञान- 
क्रियेने ज्ञेय वस्तूवरचे आवरण हटते. तीत कोणतेही नवे 
गुण यत नाहीत हे तत्त्व देखील प्रमाण व प्रमेय यांच्या 
-कालिक संबंधाची सुसंगत कल्पना करण्यासाठी आहे. 

पण या कल्पनेने एक फार मोठी समस्या उत्पन्न 
होते, कावीळ झालेल्या माणसाला घट पिवळा दिसतो 
व हिरवा चष्मा घालणाऱ्याला हिरवा दिसतो. यावरून 
दृष्टीवर सृष्टी अवलंबून आहे, .प्रमाणाच्या स्वरूपावर 
प्रमेयाचे स्वरूप अवलंबून आहे , असे स्पष्ट दिसते. 
'हे कबूल करायचे नसेल तर घटाचा खरा रंग कधी 
पिवळा व कधी हिरबा असतो असे समजावे लागेल, 
चष्म्याने दिसणारा रंग खोटा व साध्या डोळ्यांना 
दिसणारा खरा असे म्हणणे ही अरराबी होईल. असे 
म्हणायचे तर साध्या डोळ्याला दिसते तेच खरे व 
दुर्बिणीला दिसते ते खोटे अस का म्हणू नये १ तेव्हा 
प्रत्यक्ष प्रमाणाने हइय वस्तूचे फक्त आवरण दूर होते , 
तिच्यात कोणतेही नवे गुण उत्पन्न होत नाहीत या 
सिद्धान्ताबद्दल दका वाटू लागते, 


न्यायाच्या प्रमाणव्याख्येत दुसरा दोष असा आहे 
की, ज्ञानाचे सगळ्यात प्रभावी साधन कोणते समजावे 
हे ठरवता यत नाही. प्रत्यक्ष ज्ञान होण्यासाठी, 
इंद्रियाथसन्निकष, अवघान वगेरे सर्वच गोष्टी आव- 
इयक आहेत. प्रकाशात डोळे उघडे असून देखील 
चित्त ठिकाणावर नसेळ तर समोरची मोटर न दिसून 
त्याखाली जीव जाईल, अर्थात्‌ प्रत्यक्ष ज्ञान होण्यास 
सर्वच सामग्री यथास्थित पाहिजे. एखादी देखील 
नसेळ तर प्रत्यक्ष ज्ञान होणार नाही. तेव्हा यापैकी 
अमुक एक सगळ्यात आव्यक आहे असे म्हणणे 
पुत्रजन्मासाठी आईपेक्षा बापाची , किंवा बापापेक्षा 
आईची आवदयकता अधिक आहे , असे म्हणण्या- 
सारखे आहे! फडतः ज्ञानाचे सगळय़ात प्रभावी साधन 
म्हणेज प्रमाण ... साघकतमं साधनं प्रमाणम्‌। ... हे 
प्रमाणलक्षण अनिश्चित ठरते, 

यावर न्याय म्हणेळ की वाचनात गढलेल्या माण- 
साला एखाद्या बालकाचा आवाज ऐकू न आला तरी 
तोफेचा आवाज ऐकू गेल्यारिवाय राहणार नाही. 
विषय जर तीन्न व सामंय्यंशालळी असल तर नसलेले 
अवधान देखील तो खेचून आणू शंकेल.म्हणून अव- 
घानापेक्षा इंद्रेयार्थ-सन्निकर्षाची आवरयकता अधिक 
आहे असे मानणे समर्थनीय आहे. 

पण याउलट असे देखीळ म्हणता येईल की 
अवघान तीन्न असेळ तर लहानसा आवाज देखील 
एकू येईल, म्हणून विषयाच्या तीत्रतेपेक्षा अवधानाची 
तीन्रता अधिक महत्त्वाची आहे. 

तेव्हा अमुक अधिक महत्त्वाचे व तमुक कमी 
महत्त्वाचे ही भाषा सोडून देणेच इष्ट वाटते. 


अवबयवी व प्रलक्ष 

प्रत्यक्षामध्ये सगळ्या अवयबीशी इंद्रियांचा सन्निकषे 
होतो हा न्यायाचा सिद्धान्त मानणे कठिण आहे. 
समजा अने ब ला प्रत्यक्ष पाहिळे, “क? ने त्याला 
विचारले, “ ब च्या छातीवर केंस आहेत की 
नाहीत १ ? तर अ म्हणेल “ हे मला नाही सांगता 
यायचे. मी जेंव्हा ब ला पाहिले तेव्हा त्याने सदरा 
घातलेला होता. यावर कम्हणतो “मग तूं ब ला 
पाहिले हे काही खरे नाही. तूं नुसता ब चा सद्रा 
पाहिला,? क चा आरोप जरोबर आहे काय? मी 


२१ 


पस्् $ 
2 ८-2 
"करखखगघर चित? 


“प :22१/2-::7 रळनडा 
कह खंर 


नवभारत 


ब ला पाहिले हे अचे म्हणणे खोटे ठरते काय ? ज्याला 
“ब? च्या छातीवरील केस दिसले नाहीत त्यानेब ला 
पाहिलेच नाही असे मानू गेल्यास प्रत्यक्षज्ञानच 
अशक्‍य मानावे लागेळ, कारण प्रत्यक्षज्ञानात पदार्थाचे 
संपूण ज्ञान कघीच होत नाही, फूटबोंलच्या केवळ 
एका भागाला लाथ मारणारा फूटबोलला लाथ मारतो 
असे म्हटले जाते, पलंगाच्या फक्त पृष्ठभागावर पाठ 
'टेकणारा देखील पलंगाला पाठ टेकतो, असे समजले 
जाते, त्याचप्रमाणे घटाचा एक भाग पाहणारा देखील 
घट पाहतो असे म्हटले पाहिजे. प्रत्यक्षाची उपपत्ति 
याच प्रकारे लावली पाहिजे. 


अवयव व अवयवी 


अवंयबी अवयवाहून भिन्न असतो हो न्यायाची 
कल्पना देखील स्वीकाराह वाटत नाही, अवयवांचा 
समूह व अवयवी एक नाहीत, अवयवी अवयवसमूहा- 
हून अतिरिक्त आहे असे मानण्यात लाघव नाही. 
“ जो गुण अवयवात नाही तो अवयवसमूहात कसा 
येईल ? अवयवीमध्ये अवयवरुणांच्या व्वतिस्क्ति 
दुसरेही गुण असतात म्हणून अवयव ब अवयवी एक 
नाहीत, ” असा न्यायाचा युक्तिवाद आहे. परंतु ज 
गुण अवयवात नाहीत ते अवयवांच्या समूहात असणे 
काहीच कठिण नाही. निरनिराळ्या धातूंच्या पट्ट्या 
रिबिटाने जोडून विस्तवावर ठेवल्या तर काही वेळाने 
ती जोडपट्टी वाकडी होते, कारण ते निरनिराळे धातु 
निरनिराळ्या प्रमाणात प्रसरण पावतात, उलट त्याच 
दोन पट्ट्या वेगवेगळ्या तापबल्या तर वाकड्या होत 
नाहीत. अर्थात उष्णतेने वाकडे होणे हा गुण वेग- 
वेगळ्या पट्ट्यात नसून देखील जोडपट्टीत येतो. 
अवयबात नसलेळे गुण अवयवसमूहात राहू शकतात 
ही गोष्ट याप्रमाणे प्रत्यक्षसिद्ध आहे. मग केवळ नेवे 
गुण प्रास्त झाल्यामुळे अवयवी अवयवसमूहाहून वेगळा 
का मानावा १ 
अणुसंयोग 

निरवयव परमाणूंच्या संयोगाबद्दलचे वात्स्यायनाचे 
विबेचन महत्त्वपूण आहे. अणु हे प्रतिषातशक्‍तीचे केंद्र 
असते, त्याच्या जितके जवळ जावे तितकाच प्रतिघात 


जास्त प्रबळ होतो, दुसरा अणु या प्रतिघातकेंद्राजवळ 
जाऊ शकतो, कधी तो अधिक जवळ जाईळ किंबा कधी 


“4 


कमी जवळ जाईल, पण त्या केंद्रावर तो कधीच जाऊ: 
शकत नाही , . . म्हणजे दोन अणूमधळे अन्तर शून्य 
कधीच होऊ शकत नाही. ३, &, & ... आदि 
मालिकतील अपूर्णीक कमाने ल्हान होत अून्याच्या 
जवळ जातात. पण कोणताही अपूर्णांक कितीही लहान 
असला तरी त्याचे मूल्य शून्य कधीच होऊ शकत 
नाही, 

अणूची अतीन्द्रियता 


परमाणुसयोगाची उपपत्ति लावताना वात्स्यायन 
अणूंना स्पर्शवान्‌ म्हणतो, परंतु न्यायदर्शीनात अणु 
अतीन्द्रिय मानलेले आहेत, ( अतीन्द्रियत्वादणूनाम्‌ । 
न्या. सू. अ, २ प्र, ५ सू . ४) तेन्हा अणूंना स्पर्शे- 
वान्‌ म्हणणे न्यायविरुद्ध आहे, माझ्या मते अणूच्या 
प्रतिधातसामर्थ्याची उपपत्ति देण्यासाठीच वात्स्यायन 
अणुंना स्पशबान्‌ म्हणतो. पण अस करण्याची काही 
जरूरी नाही, ध्वनि स्पद्दीवान्‌ नसून देखीळ एक 
ध्वनि दुसऱ्या ध्वनीचा प्रतिघात करतो. त्याचप्रमाणे 
एक अणु दुसऱ्या अणूचा प्रतिधात करणे शक्‍य आहे. 
तसच एक अणु दुसऱ्या अणूच्या पुरेसा जवळ आला 
की त्या दोघांचे स्वातंत्रय नाहीसे होते. एक फिरल्या 
की हुसराही फिरतो, म्हणून त्यांच्या सान्रिध्यालाच 
संयोग म्हणणे अयुक्त नाही असाही पक्ष मांडता येतो. 
परमाणु ब अनंत 


परमाणूंच्या सिद्धीसाठी ' मेरुसर्षैपयोस्तुल्यपरि- 
माणत्प्रसगातू ? असा युक्तिवाद नैयायिक करतात. 
तो असंगत आहे. भरु व मोहरी यात अनंत परमाणु 
नाहीत, मेरपेक्षा मोहरीत जास्त परमाणु आहेत असे. 
मानळे तर मोहरीत “क्ष” व मेरूत (क्षस-्य) 
परमाणु आहेत असे निष्पन्न होते. पण असे असळ 
तर मोहरींचा १|क्ष वा भाग हा परमाण आहे म्हणजे 
तो निरवयव आहे, त्याचे आणखी भाग पड शकत 
नाहीत असे समजले पाहिजे, पण हे अशक्‍य आहे. 
शकष व्या भागापेक्षा १/रक्ष वा भाग अधिक लहान 
आहे. मग १/क्ष व्या भागाला अविभाज्य परमाणचा 
द्जा क्सा देता येई १ कोणत्याही सान्त संख्येला योग्य 
छेद देऊन त्यापेक्षा लहान संख्या मिळवता येते. 
म्हणून मेरू ब मोहरी या दोघांचेही अनंत भाग होऊ. 
शकतात असे समजणे जास्त उचित आहे. 


त ह 
| ट्ट 
"करखगघर चस, 


ऱ्क्ख 


न्यायद्दोनातील प्रमाण व प्रमेय 


मेरु व मोहरी या दोघांचेही अनत म्हणजे संख्येने 
सारखेच भाग पडतात तर मोहरीपेक्षा मरु मोठा कसा 
यांचे उत्तर स्पष्ट आहे. एक इंच व एकफूट या 
दोघांचेही ३, डे, द ... असे अनंत भाग पडतात 
पण ३ इंचापेक्षा ३ फूट बारा पट मोठा असतो, 
इंचाच्या प्रत्येक भागापेक्षा फुटाचा तत्सह्दा भाग 
बारापट मोठा असतो, म्हणून फूट इंचापेक्षा बारापट 
मोठा असतो. भाग संख्येने सारखे असले तरी 
आकाराने सारख असलेच पाहिजत असे नाही. 


न्यायाच्या परमाणूंची कधीकधी आधुनिक रसायन- 
शास्त्रातील परमाणूशी तुलना केळी जाते, पण या तुंल- 
नेने न्यायशास्त्राच्या कल्पना स्पष्ट होण्यास मदत होते 
अस मला वाटत नाही. रसायनशास्त्राचे परमाणु 
निरवबयव नसतात. त्यांना केंद्र असतो, त्याळा प्राणु 
म्हणतात, अह जसे सूर्याभोवती फिरतात तसेच या 
प्राणूमोबती विद्युदणु फिरतात. 


रासायनिक परमाणुंपेक्षा भूमितीच्या बिंदूंशी 
न्यायाच्या परमाणूंचे अधिक साम्य आहे. भूमि- 
तीच्या बिंदूला लांब्री, रुंदी व उंची यापैकी कोणतेच 
परिमाण नसंते. तो निरवयब असतो, एका बिंदूपेक्षा 
दुसरा बिंदू ल्हान अगर मोठा नसतो. न्यायाचा 
परमाणुवाद समजण्यासाठी आधुनिक गणितात केलेली 
अनंत, परमसूक्ष्म इत्यादिकांची चर्चा रसायनशास्त्रा- 
पेक्षा अधिक उपयुक्त ठरेल, 


शाब्दप्रमाण 

इतर अंनेक भारतीय दरीनांप्रमाणेच न्यायांनेही 
शंब्दप्रमाण मानळे आहे. दुसऱ्याला झालेले ज्ञान 
शब्दांच्या साहाय्याने आपल्याला कळू शकते व हे ज्तान 
आप्ताला म्हणजे यथाथंदुर्शी व यथार्थभाषी पुरुषाला 
झाले असेल तर ते शब्द यथार्थन्ञानांचे साधन ठरतात 
म्हणून अशा शब्दांना प्रमाण म्हणता येईल. पण ते 
प्रमाण स्वतंत्र नाही हे लक्षात ठेवळे पाहिजे, मालगाडी 
ज्याप्रमाणे माळ वाहून नेते, मालाचे उत्पादन करीत 
नाही, त्याचप्रमाणे शब्द अन्यप्रमाणांनी एकाला झालेले 
ज्ञान दुसऱ्याला करून देतात, शब्द ज्ञानाचे कारक 
नसून वाहक आहत. मी इग्लंड प्रत्यक्ष पाहून आलो 
की इंग्लंडचे शब्दानी वर्णन करून माझे प्रत्यक्षज्ञान 
दुसऱ्यांना देण्याचा प्रयत्न करतो. वर्णन ऐकणाऱ्याला 


इंग्लंडचे ज्ञान शब्दांनी होत असले तरी वर्णन कर- 
णाऱ्याला प्रत्यक्षाने झालेळे असते. अर्थात्‌ शब्द प्रमाण 
आहेत की नाहीत हे, ते दुसऱ्या एखाद्या प्रमाणावर 
आघारलेळे आहेत की नाहीत यावरून ठरते. म्हणून 
शब्द हे स्वतंत्र प्रमाण नाही. ज्या मूळ प्रमाणावर 
वर्णन आधारलेले आहे तेच जर दूषित असेळ तर 
शब्दानी केलेले वर्णन आपोआपच दूषित होईल, 
कावीळ झालेल्या माणसाने नायगारा पाहिळा तर 
नायगारा पिवळा आहे असे तो सांगेल, त्याचे वणन 
बरोबर नाही हे त्याच्या शब्दाची कितीही छाननी 
केळी तरी आपल्यास कळणार नाही. त्यासाठी कावीळ 
न झालेल्या माणसाने नायगारा पाहिल्यावर त्याची 
साक्ष घ्यावी लागेल, तेव्हा शब्द हे प्रमाण नाही, 
केवळ ज्ञानसंक्रांतीच साधन आहे. 


आत्मा 

स्मृति, प्रत्यभिज्ञा व इंद्रियज्ञानाचे अनुसन्धान 
यावरून आत्म्याचे अस्तित्व सिद्ध होत नाही. 
कागदाची नळी करून ठेवली व काही तासांनी ती 
* उकळली तर तो कागद हातातून सुटल्याबरोबर पुनः 
गोळा होऊन नळीचे रूप धारण करील, कागदावर 
झालेल्या क्रिया त्यावर संस्कार करून तो नंतर काय 
क्रिया करील हे निश्चित करतात. त्याचप्रमाणे मेन्दूवर 
झालेल्या क्रिया त्याच्या नंतरच्या क्रिया निश्चित 
करतात. स्मृति व प्रत्यमिज्ञा यांची उपपत्ति ही अशी 
आहे. 

याचप्रमाणे आपण डोळ्यांनी “अ ' ला पाहिले व 
कानांनी त्याचा आवाज ऐकला की एक विशिष्ट रूप 
व एक विशिष्ट आवाज यांचे वेगवेगळे ज्ञान न होता 
६ हा देवदत्त बोलतो आहे ? असे एकख्पाने ज्ञान होते 
याचेही कारण निरनिराळ्या इंद्रियांना होणाऱ्या ज्ञानाचे 
भेन्दूच्या साहाय्याने अनुसन्धान होते ते आहे. 

तात्पये नैयायिकांनी आत्म्यावर सोपविलेली सर्व 
कामे करण्यास मैंदू समर्थ आहे. त्यासाठी आत्म्याची 
काही जरूरी नाही, 

आत्म्याच्या अस्तित्वाप्रमाणेच त्याचे नित्यत्ब सिद्ध 
करण्यासाठी न्यायाने केलेले युक्तिवाद पटण्यासारखे 
नाहीत. जन्मसिद्ध प्रवृत्ति पूर्वजन्मींच्या अनुभवाने 
उद्‌भूत होतात असे अनुमान, सर्वच प्रचरत्ति अनुभव- 

२३ 
स्का 


नवभारत 


सिद्ध असतात असे आधी मानल्याशिबाय शक्‍य 
नाही. तसेच जन्मसिद्ध मानल्या गेलेल्या पुष्कळशा 
प्रवृत्ति जन्मसिद्ध नसतात, भूक लागली की बालक 
नुसते रडते. रडण्याची प्र्रत्ति जन्मसिद्ध आहे. पण 
भूक लागली की आईचा स्तन चोखावा ही प्रवृत्ति 
जन्मसिद्ध नाही. भुकेने रडणाऱ्या बालकाला आई 
स्तनाशी नेते. स्तन चोखल्याने भूक रामते असा 
अनुभव एक दोनदा आल्यावर मग भूक लागली 
की स्तन चोखण्याची प्रवृत्ति हढमूल होते. 


सगळ्याच प्रव्वत्तीना पूवंपीठिका असेलच अस 
नाही. प्रदृत्ति स्वयंभू असू दाकेल. लोह लोहचुंब्रका- 
कडे जाते, याच्यामागे लोहाचा पूर्वानुमब शोधू जाणे 
व्यथं आहे. त्याचप्रमाणे मानवाच्या पुष्कळशा प्रवृत्ती 
खयंसिद्ध असतील, त्यांचे मूळ शोधत बसणे व्यर्थ 
ठरेळ, शिवाय कोणत्याही प्रवृत्तीचे मूळ पूर्वेजन्मात 
शोधण्याच्या आधी ती प्रवृत्ति पूबेजापासून वंशदायाने 
आली की काय याचा शोध घेणे अधिक वाजवी आहे, 

सुख, दुःख, शान इत्यादींचे आधारभूत द्रव्य 
म्हणजेच आत्मा हे न्यायाचे मत समर्थनीय आहे, पण 
या मतानुसार नित्य आत्मा सिंद्ध होत नाही, दारीरा- 
बरोबर जन्मणारा व शरीराबरोबर मरणाराच आत्मा 
फक्त सिद्ध होतो. 


पंचमहाभूत 


न्यायाच्या अनुसार अनेक गुण धारण करणारी 


महाभूते मानण्यापेक्षा प्रत्येकी पाच गुणांची आश्रयभूत 
अक्यी पाच वेगळी महाभूते आहेत असे मानणे सरळ 
बाटते. मूळ पाचच मोतिक गुण असले तरी प्रत्येक 
गुणाचे अवान्तर भेद असू शकतात. जसे रस 
कडू, गोड, वगेरे सहा प्रकारचा आहे. हे रस 
एकमेकांपासून स्वतंत्र ब त्याची आश्रयभूत द्र्येही 


एकमेकांपासून स्वतंत्र मानण्यास कोणतीच हरकत 


नाही, 

रूपगुणयुक्त तेजाच्या संसर्गाने वायूत रूपगुण का 
येत नाही .. . म्हणजे तापलेला बायु इृद्य का होत 
नाही , .. असे न्याय विचारतो, यावर उत्तर असे की 
रूपगुणयुक्‍त भूत म्हणजेच तेज असे समजण्याचे 
कारण नाही. तेजामध्ये म्हणजे अशनि वगरे पदार्थामध्ये 


रूपाब्यतिरिक्‍्त उष्णता वगेरे गुण असतात, रूपगुणयुक्‍त 


अनुक्रमणिका 


भरूतात रूप सोडून दुसरा कोणताही गुण मानण्याचे 
कारण नाही. 


ज्या पदार्थाळा रूप असते म्हणजे जो ह्य असतो 
त्यात रूपगुणयुक्त भूत असते याचा अर्थ असा नव्हें 
की कोणत्याही अद्य पदार्थात रूपगुणयुक्त भूत 
मिसळून त्याला हृद्य करणे आपल्याला शक्‍य आहे. 
जो श्रासोच्छूवास करतो त्यात जीव आहे हे खरे. पण 
एखाद्या नि्जांव पदार्थाला इबासोच्छ्वास करायला 
लावून त्यात जीव ओतणे भपल्याळा राक्‍य नाही. 


द्रव्य गुणानुमेय आहे. गंधाचा अनुभव आल्याने 
आपण गंधवान पृथ्वीचे अस्तित्व मानतो. वायु अदृद्य 
असल्यामुळे बायूत रूपगुणयुक्त भ्ूताचे अत्तित्व 
मानता येत नाही, 


एथ्वी म्हणजे माती, अपू म्हणजे पाणी » तेज 
म्हणजे प्रकाश , वायु म्हणजे हवा व आकाड्रा म्हणजे 
पोकळी या अर्थी पृथ्वी, अप, तेज, वायु व आकाहशा 
याना पंचमहाभूत मानणे बरोबर नाही. आकादा म्हणजे 
पोकळी असा अर्थ केडाच तर आकाहाचा गुण शब्द 
हा सिद्धान्त असिद्ध होतो. कारण निर्वात प्रदेशात 
शब्द उठत नाहो, मातीला गंघवान भूत मानळे तर 
उड्ाबाच्या फुलात गंघ असल्यामुळे त्यात माती असते 
असे. मानावे हागे, स्पशवान भूत म्हणजे हवा असे 
मान तर सोन्यात हबा असते असे मानावे लागेल. 
कारण सोन्याचा स्पही होतो. अक्ष प्रस्तंग टाळायचे 
असतील तर महाभूते प्रत्यक्ष दिसत नाहीत, फक्त 
त्याच्या गुणांबरून त्यांच अनुमान होते, सर्व प्रत्यक्ष 


णि चड शि झि 
पदात अनक भूतांनी मिश्रित असतात असा सिद्धान्त 
कॅढा पाहिजे, ी 


यावर नैयायिक म्हणतील- “न्यायाने मातीला प्रथ्वरी 
म्हर्ले नाही, ज्या पदार्थात गंघ , रस रूपव स्प 
हे चारी गुण आहेत त्याहा प्रथ्वी म्हटळे आहे. या! 
व्याख्येप्रमाणे गुलाबाचे फूळ देखीळ त्यात हे गुण 
असल्यामुळे परथ्वीमय ठरले तर बिघडले कुठे ? न्याया- 
तले अपू म्हणजे पाणी नव्हे तर ज्यात रस, रूप व 
स्प्श हे तीन गुग असतात ते द्रव्य असे मानल्याने 
हे तिन्ही युण धारण करणारे मीठ हे अप्‌ ठरते. 
ठरेना ! 7 


२४ 


न्यायदशेनातील प्रमाण व प्रमेय 


महाभूतांची जरूर नाही 

ही परिभाषा न्यायसूत्रांशी सुसंगत आहे की नाही 
हे सांगणे कठिण आहे. एथ्वीत, गंध, रस, खूप व स्पश हे 
गुण असतात हे एथ्वीचे लक्षण आहे की वणेन १ (१) 
लक्षण आहे म्हटले तर ते प्रत्यक्षाने सिद्ध वा असिद्ध 
होण्याचा प्रश्नच उद्‌भवत नाही. लक्षण प्रत्यक्षाने सेद्ध 
वा असिद्ध होऊ शकत नाही. जो माणूस सहा फूट 
आहे त्याला उंच म्हणावे असे उंचपणाचे लक्षण केले 
तर ते सहाफुटाची माणसे दाखवून सेद्ध होत नाही 
वा सहा फुटाच्या खालची माणसे दाखवून असिद्ध 
होत नाही. याचप्रमाणे जिच्यात गंधादि गुण आहेत 
ती परथ्वी हे लक्षण माती व फूल यांच्या गुणधर्माचे 
अवळोकन करून सिद्ध वा अतिद्ध होऊ शकणार नाही. 
मातीत व फुलात हे गुण सापडले तर त्याना पृथ्वी 
म्हणावे व न सापडल्यास म्हणू नये. माती वा फूल 
ही प्रथ्वी आहे हे अन्य लक्षणाने आधीच निश्चित 
केळे असेल तर प्रथ्वीत अमुक गुण आहे की नाही हे 
मातऱ्चि वा फुलाचे परीक्षण करून ठरवता येईल. लक्षण 
याप्रमाणे प्रत्यक्षनिरपेक्ष असल्यामुळे जिच्यात फक्त गंध 
हा गुण आहे ती पृथ्वी असे एकगुणात्मक लक्षण कर- 
ण्यास काहीच हरकत नाही. मग ज्यात गंध सोडून 
दुसरा गुणच नाही असा पदाथ कुठे प्रत्यक्ष दिसो वा 
न दिसो. 

(२) चतुरुणात्मकत्व हे प्रथ्वीचे फक्त वर्णनच 
असेल तर ते मातीप्रमाणे अत्तराळा देखील लागू पडते. 

महाभूतांचे एकगुणक लक्षण केल्याने निर्वात प्रदे- 
शात शब्द उठत नाही. म्हणून शब्द हा आकाशाचा 
गुण नाही हा आक्षेप गेरलागू होतो, कारण निर्वात 
प्रदेशात शब्द उठत नसेल तर निर्वात प्रदेशात आकाश 
नसते अश्शी सरळ सुटका करून घेता येते. ज्याचा 
गुण शब्द आहे ते आकाश, आकाश म्हणज निर्वात 
प्रदेश वा पोकळी नव्हे. 

ज्यात शब्द, स्पर्श, रूप, रस व गंध यांपैकी एकच 
गुण आहे तो सोडून दुसरा कोणताही गुण नाही असा 
पदार्थ सापडणार नाही. कोणत्याही पदार्थावर अनेक 
गण असतात. प्रत्यक्ष सृष्टीत एकगुणात्मक शुद्ध भूते 
नाहीत असे या प्रक्रियेनुसार ठरते. 

यावरून या प्रक्रियेची अनावर्यकता शाबित होते. 
एकगुणात्मक शुद्ध महाभूते जर प्रत्यक्षात दिसतच 


न, भा, ४ 


२८ 


नाहीत तर ती आहेत असे का समजावे ? पाच युण 
व त्यांपैकी काही वा सर्व गुणांनी युक्‍त पदार्थ फक्त 
आहेत असे मानल्याने काम भागते. 
भूतचेतन्यबाद 

इच्छा, द्वेष, ज्ञान इत्यादिकांचा अनुभव शब्द व 
रूप यांच्या अनुभवाप्रमाणे अव्यवहित रूपाने होतो की 
विशिष्ट प्रकारच्या वतैनावरून आपण त्यांचे अनुमान 
करतो हा प्रश्न मोठा महत्त्वपूणे आहे. आधुनिक मनो- 
विज्ञानात वतेनवादाचा ( 3९॥७ए०ण्पांशा) चा) 
संस्थापक जो वॉटसन्‌ त्याने हा प्रश्न उपस्थित केला 
आहे. वॉटसन्‌चे म्हणणे असे की आपल्याला फक्त 
बाह्य जगाचे ज्ञान प्रत्यक्षाने होऊ शकते. मनाचे ज्ञान 
प्रत्यक्ष म्हणजे अव्यवहितरूपाने होऊ शकत नाहो 
“: पराव्वि खानि व्यतृणत्स्वयंभस्तस्मात्पराड्परयति 
नान्तरात्मन्‌ । ”, इंद्रेयें बहिमुख आहेत, म्हणून आप- 
ल्याला बाहेरचेच फक्त दिसते, अंतरात्मा दिसत नाही 
असे उपनिषदांत म्हटले आहे. उपनिषदे “ आध्या- 
तरिमिक ? आहेत व वोंटसनूचा वर्तनवाद हे त्याचे दुसरे 
टेक आहे अशी विचारांची मनःपूत वर्गवारी करणा- 
ऱ्यांनी अशा तऱ्हेच्या साम्याकडे काळजीपूर्वक लक्ष देणे 
आवश्यक आहे. 


जिवंत शरीर निर्जीव शरीरात न दिसणारे विशिष्ट 
वर्तन करते. यावरून निर्जीव शरीरात नसलेले मन 
नावाचे एक तत्त्व जिवंत शरीरात असते असे अनुमान 
केळे जाते. ज्याला फार वेळ पाणी मिळाळे नाही असा 
प्राणी पाण्यासाठी धडपड करतो. यावरून त्याला 
पाणी पिण्याची इच्छा आहे असे आपण म्हणतो. दुस- 
ऱ्यांच्या इच्छांचे ज्याप्रमाणे त्याच्या वर्तनावरून आप- 
ल्याला ज्ञान होते, त्याचप्रमाणे स्वतःच्या इच्छांचेही 
स्वतःच्या बर्तनावरूनच ज्ञान होते, आत्मनिरीक्षणाने 
साक्षात्‌ होत नाही, असे वोंटसन्‌चे म्हणणे आहे. 


वॉटसनच्या विरुद्ध आत्मनिरीक्षणवाद्याचे असे 
म्हणणे आहे की, शब्द व रूप यांचे जसे अव्यवहित 
ज्ञान होते तसे सुखदुःखादिकांचे होते. माझे सुखदुःख 
मलाच साक्षात्‌ कळू शकते. इतरांना नाही, स्वत:- 
बद्दलच्या या साक्षातू ज्ञानाला मानसप्रत्यक्ष असे 
म्हटले आहे. माझ्या मतें या मानसप्रत्यक्षाचे अतित्व 
नाकबूल करणे हा दराग्रह आहे. 


नवभारत 


मानसप्रत्यक्ष मानळे नाही तर नुसत्या वतनावरून 
मनाचे अस्तित्व सिद्ध होत नाही हे वर्तनवाद्यांचे 
म्हणणे बरोबर आहे. आपल्याला दुःखाचा अनुभव 
येतो तेव्हा आपण विदिष्ट प्रकारे ओरडतो, म्हणून 
त्याच प्रकारे ओरडणाऱ्याला दुःख होत आहे असे 
अनुमान करता येते. पण दुःखानुभवच मानला नाही 
तर ओरडणेच फक्त उरेल, दुःख अनुभवणाऱ्या 
मनाची काहीच जरूर उरणार नाही. 


मन 

येथ मन शब्दाचा प्रयोग इंग्रजीतल्या 10110 या 
शब्दाशी समानार्थाने केला आहे, पण न्यायात या 
शब्दाला एक वेगळाच पारिभाषिक अर्थ आहे, हे 
मागे सांगितलेच आहे. न्यायाची मनाची कल्पना अव- 
घानासारखी आहे. अवधान म्हणजे एखाद्या गोष्टीकडे 
लक्ष देणे. एकाच वेळी दोन पदार्थ दिसत नाहीत. कारण 
एकाच वेळी दोन वस्तूकडे लक्ष देता येत नाही. अव- 
घान!ची व्यासि मर्यादित असते. अवघान एका क्षणी 
एकाच विषयावर व क्षणापेक्षा जास्त स्थिर राहू हाकत 
नाही. एखाद्या व्यक्तीकडे आपण क्षणापेक्षा जास्त वेळ 
पाहतो तेव्हा तिचे नाक , डोळे , वेगेरे अगप्रत्यंगा- 
कडे पाहू लागतो. म्हणजे प्रत्येक क्षणीचा अवघानाचा 
विषय एकच असतो , असे म्हणता येत नाही. अव- 
घान या प्रकारे क्षणिक व त्याचा विषय एक असल्या- 
मुळे ते अणूसारखे सूक्ष्म व अबयबहीन आहे. मनाला 
अणुरूप मानण्यात न्यायाचा हाच भाव असावा. 


मनाला अवधान मानल्याने मन हे सुखदुःखादि 
जाणणार इंद्रे आहे या विधानाचीही फोड होते. 
सुख, दुःख, हे स्वतः अनुभव आहेत, शब्द, गन्ध 
यांच्याप्रमाणे अनुभूतिहीन गुण नाहीत, तरीपण सुख 
अनुभवणे वेगळे ब आपल्याला सुखानुभव येत आहे 
याची जाणीव असणे वेगळे, सुखानुभवांत सुखाकडे 
अवघान नसते, पण “ मला सुख होत आहे ऱ्या 
जाणवेत सुखाकेड अवधान असते. म्हणून मनाला 
- म्हणज अवघानाढा-- सुखदुःखादि जाणणारे इंद्रेय 
मानणे रास्त आहे. 


२६ 


सुखदु:ख 

जीवनांत फक्त दुःखच आहे. सुख हे केवळ अप- 
वादभूत आहे हे न्यायाचे मत टिकण्यासारखे नाही, 
पूर्वी इच्छा नसताना अनपेक्षितपणे चन्दनाचा स्प 
झाला तरी आनन्द होतो. हा आनन्द पूर्वीच्या दुःखा- 
वर अवलम्वून नसतो. अर्थात्‌ सुख हे स्वतन्त्र आहे. 
दुःखाचे आनुषद्रिक नाही. ( जयन्ताच्या न्यायमंज- 
रीत “' निरमिळाषस्याप्यतर्कितोपनतसुखसाघनविष्रय- 
सम्पर्के सति सुखसंबेदनदर्शनादभिलाषात्मकदुःखाभावः 
सुखमित्यपि न मनोज्ञमू ? या शब्दांनी हाच माव 
व्यक्तविला आहे, ) शिवाय आपल्या आयुष्यांत सुखा- 


पेक्षां दुःखच जास्त होते अश्शी साक्ष. सर्वच देतील 
असे नाही, 


सारांश 

(१) न्यायाच्या वस्तुवादाने यथार्थ व अयथार्थ 
यात प्रत्यक्ष भेद करणे कठिण जाते, 

(२) अवयवी अवयवसमूहाहून स्वतंत्र मानता 
येत नाही. 

(३) न्यायाच्या परमाणुवादावरील आक्षेप भूमिती- 
तील बिन्दूबरील आक्षेपाप्रमाणे दूर करता येतात. 

(४ ) शब्दाला प्रमाण मानता येत नाही. 

(५) मेन्दूच्या अस्तित्वामुळे न्यायाची आत्म्याची 
कल्पना अनावश्यक ठरते, 

(६ ) पंचमहाभूतांची कल्पना अनाबइयक आहे. 

(७) सुखदुःखांचे ज्ञान हे प्रत्यक्ष ज्ञान आहे. 
सुख केवळ दुःखाभावरूप ब अपवादभूत आहे, हें 


खरे नाहो, 
(८) न्यायदशेनातळे मनाचे वर्णन अवघानाला 
लागू होते. 
आधार 
(१) केशवमिश्र  ... तर्कभाषा 
(२) गोतम ...  न्यायदहीन 
(३) जयन्त न न्यायमंजरी 
(४) वात्स्यायन मटर न्यायभाष्य 
(५) विश्वनाथ पवा न्यायसूत्रवत्ति 
(६) देकराचाये  ...  बह्मसूतभाष्य 


डॉ. सौ. इंदुमती पारीख 


4 


कन्सर 


[ प्रो. काले हेन्री बॉडर, हेडेलबर्ग युनिव्हासिंटी यांच्या लेखाचा संक्षिप्त अनुवाद ] 


उच्च दर्जाचे विशेषीकरण झालेला अनेक राला- 
कांचा गोळा असे कॅन्सरचे वर्णन करण्यात येते. 
प्राण्याच्या एका विदिष्ट भागातील शलाकांनी किंवा 
टिशूंनी ताळतंत्र सोडून पुकारलेळे बंड म्हणजे कॅन्सर, 
किंवा व्यवस्थितपणे रचलेल्या व कार्य करणाऱ्या शला- 
कांत उडालेला गोंधळ म्हणजेच कॅन्सर ! हा गोंधळ 
सुरुवातीस स्थानिक स्वरूपाचा, एखाद्या विशिष्ट 
भागापुरता मर्यादित असतो. पण लवकरच तो बऱ्याच 
मोठ्या भागात पसरून सर्व शरीरांत बेबंदद्याही माज- 
वतो ब शेवटी शरीराचा अन्त करतो ! शास्त्रीयदृष्ट्या 
कॅन्सर ही एक झपाट्याने वाढणारी नवी वाढ असून 
ती सामान्यपणे दुखावलेल्या शलाकांच्या टिशूची बन- 
लेली असते. ती स्वतःच्या अन्तर्गत नियमांनी झपा- 
ट्यांने वाहून आजूबाजूचे सर्वे टिश्यू ब अवयव 
( 012५18 ) यांचा नाश करते. या सर्व वाढीचा 
रोग्यावर विपरीत परिणाम होऊन त्याची प्रकृति वेगाने 
ढासळू लागते. 

कॅन्सर हा निसर्गाविरुद्ध वागणारा रोग आहे. 
यावर उपाययोजना न केल्यास रोग्याचा तो नक्कीच 
अन्त करतो, हा रोग प्रत्येक रोग्यांत नव्याने जन्मास 
येतो; व शास्त्रक्रियेने किंवा इतर काही उपायाने त्याचे 
निर्मूलन न केल्यास रोग्याबरोबरच स्वतःचा तो अन्त 
करतो. 

कॅन्सर हा नवीन रोग नसून माणसास त्याची खूप 
दिवसापासून माहिती आहे. तो क्कचित्‌ जनावरात 
सुद्धा सापडतो. परंतु वॅन्सस्चे वाढते प्रमाण, मृत्यु- 
संख्येतील कॅन्सरच्या मृत्यूंचे वाढते प्रमाण, कॅन्सर 
होण्याचे बाबतीत फुप्फुसे किंवा पोट या विदिष्ट अव- 
यंवांचे प्राधान्य, व दोवटी कॅन्सरजनक द्रव्यांचा माण- 
साच्या शरीरात लागलेला शोध, या सवे गोष्टी माण- 
सात - विशेषतः आधुनिक माणसातच - सापडतात 
हे विशेष होय. 


कॅन्सरच्या अनेक जाती आहेत. दारीरातील सर्व टिशू 
व अवयव त्याच्या तडाख्यात सापडू शकतात. या 
टिश्रूंचा अनित्रेधपणे नाश करीत असतानाच रक्तवाहि- 
न्यांचे व लिम्फ वाहिन्यांचे द्वारा लांब लांबच्या अव- 
यवात पसरून आपले बालबचे ( ००९७५७६७७४) तेथे 
निर्माण करून हा दुःसाघ्य रोग सर्वत्र आपले बस्तान 
बसवतो, त्यांतही कोठल्याही तऱ्हेची उपाययोजना कर- 
ताना सूक्ष्म प्रमाणात सुद्धा रिळुक राहिलेल्या बीजा- 
पासून कॅन्सरचा पुन्हा प्रादुर्भाव होऊ शकतो, 


कॅन्सरभोवती अजूनही गूढतेचे आवरण आहे; व 
त्यात आश्चर्य मुळीच नाही. * जीव? (1४०) व 
त्याची स्चना हे अत्यंत गुप्त राहिळेळे निसर्गाचे गुपित 
आहे. स्वतःच स्वतःस उत्पन्न करण्याची यंत्रणा, पूर्ण 
व्यक्तीच्या शरीराची एकाच बीजापासून होणारी वाढ, 
या गोष्टीसुद्धा अजून अनाकलनीय नाहीत काय ? 


छ्ज्या वेळी एखाद्या अवयवातील शलाकां आपल्या 
वयक्तिक व सामुदायिक जीवनावर ताबा ठेवू शकत 
नाहीत किंवा सुद्दढ व प्रमाणशीर शलाकांच्या वाढ 
होण्याच्या कार्यक्रमात काही तरी न सुधारता येणारी 
भयंकर 'चूक होते, त्याच वेळी त्या अवयवात कॅन्सरचा 
प्रादुर्भाव होण्यास सुरुवात होते. या रोगातील सर्वात 
मोठा विरोधामास म्हणजे रोग्याच्या मृत्यूस कारणीभूत 
होणारा प्रत्येक घटकावयव ( 19७0४01 ) “ जीवा 'च्या 
(1४९ ) मूलभूत तत्त्वाशी निगडित झालेला आहे, 


कॅन्सरबद्दळ समाधान मानण्यासारखी एकच गोष्ट 
आतापर्यंत सिद्ध झाली आहे, ती म्हणजे कॅन्सर होण्याची 
कारणे अंतर्गत नसून शारीराच्या बाहेर, माणसाच्या 
सभोवतालच्या वातावरणात असलेल्या कॅन्सरजनक पदा- 
थांत आहेत. यामुळे कॅन्सर होण्याची शक्‍यता जरी 
वाढली तरी अमुक पदार्थामुळे कॅन्सर होतो असे 
म्हणणे शक्‍य झाले आहे, 


२७ 


नवभारत 


कन्सर संवंधी काही आकडे 

सुसंस्कृत देशांपुढे कॅन्सर हा एक अत्यंत महत्त्वाचा 
प्रभ असून आधुनिक वैद्यकाला तोंड द्यावे लागणाऱ्या 
काही कूट प्रश्नांपेकी तो पहिल्या दर्जाचा होऊन बसला 
आहे. ज्या जमन प्रजासत्ताकात हा मूळ लेख लिहिला 
गेला त्यात दर पांच मिनिटांनी कोणीतरी कॅन्सरने 
मरण पावत आहे ! कॅन्सरच्या मृत्यूचे दरावाषिक प्रमाण 
दाखविणारे जर्मनीतील पुढील आंकडे बोलके आहेत--- 
- १८९०-प्रत्येक २८ वा माणूस, 

१९००-प्रत्येक २० वा माणूस, 

१९१०-प्रत्येक १८ वा माणूस, 

१९२०-प्रत्येक १७ वा माणूस. 

१९३०-प्रत्येक ८ वा माणूस, 

१९५०-प्रत्येक ६ वा माणूस, 

१९६ १-प्रत्येक ५ वा माणूस, 
पंचेचाळीस वर्षावरील तर प्रत्येक तिसरा माणूस या 
नाही त्या कॅन्सरने मरतो. म्हणूनच कॅन्सर हा आपला 
सर्वांचा प्रश्न होऊन बसला आहे, 


क्षयरोगावर ताण 


एवढ्याच कालांत क्षयरोगाने आपली मृत्यूच्या 
कारणपरंपरेतीळ १९०० साली मिळालेली दुसरी जागा 
सोडून पहिल्या सात नंबरातून सुद्धा पलायन केलेले 
दिसून येते ! उलट कॅन्सरने आपली सातवी जागा सोडून 
दुसरी पटकावलेली दिसते ! । 

कॅन्सरने या परंपरेत अजून पहिली जागा पटकाव- 
छेली नाही व म्हणून तो वैद्यकशासत्रास भेडसावणारा 
पहिल्या प्रतीचा प्र्न नाही असे आपण मानणार 
असलो तर आपण आपली फसवणूक करीत आहोत. 
मृत्यूचे पहिल्यानंजरचे कारण हृदयविकार व रक्तामिस-- 
रणाचे रोग हे असून दोकडा २३.८ मृत्यू या रोगामुळे 
होतात. परंतु ही आकडेवारी दिशाभूल करणारी आहे. 
कारण त्या दोन कारणात अनेक रोग समावेळे आहेत. 
उदाहरणाथ, रक्तवाहिन्यांचे रोग, शरीरातील शलाकांची 


झीज सोसण्याच्या व भरणपोषणाच्या शक्तींचे रोग 


( १589868 0 ॥४७९६७७०॥8ा ), मूत्रपिंडाचे 
(510107 ) काही रोग, रक्तदाबाचे व मेंदूत रक्त- 
खाव होण्याचे रोग, हृदय किंवा फुप्फुस यास रक्त न 
पोचल्यामुळे होणारे रोग, रक्तवाहिन्या जाड होऊन 


8. 


त्याचा लवचिकपणा कमी झाल्यामुळे उत्पन्न होणारे 
रोग, हे सवेच “ हृदयविकारा*त समाविष्ट केळे जातात. 
यातील शेकडा ८३.१ रोगी वयाच्या ६० व्या वर्षाच्या 
पलीकडे गेलेले असतात तर बरेचसे ७५ ते ८० च्या 
घरातील असतात. म्हातारपणामुळे आलेला मृत्यु सुद्धा 
हृदयविकाराने आला असे म्हणण्याची प्रथा आहे. 

याउलट कॅन्सर सवच वयाच्या विशेषतः तीस वर्षा- 
वरील लोकांना उचलणारा रोग आहे. ४५ ते ६० वष 
वयात हा जास्तीत जास्त सापडतो, म्हणजे ज्या वेळी 
माणूस आपल्या कतंबगार्रीच्या शिखरावर असतो 
त्यावेळी कॅन्सर हेच मृत्यूचे अग्रगण्य कारण असते. 
कॅन्सरने मरणाऱ्या लोकांचे वय ५४ आहे. म्हणजेच 
शांततेच्या काळात कॅन्सर हा जनतेचा पहिल्या नंबरचा 
शत्रू होय. 


संसगेजन्य रोग व क्षयरोग यांची तीब्रता कमी 
झाल्यामुळे कॅन्सरचा नवर कदाचित्‌ वर सरकला असल; 
पण कॅन्सर हा प्रमाणाबाहेर वाढत आहे याबद्दळ रांका 
नाही. कॅन्सरच्या मृत्यूचे वाढते प्रमाण हे आकडे- 


वारीवरून दिसते तसे वास्तविक सत्य आहे. किंवा 


नाही हे मात्र अजूनही ठरावयाचे आहे, 
कॅन्सर होण्याचे सामान्यत: बय 


कॅन्सरच्या मृत्यूची संख्या वाढण्याची अनेक कारणे 
आहेत. सतत होणारी लोकसंख्येतील वाढ हे त्यांतीळ 
एक होय. ही वाढ, बालपृत्यूंच्या संख्येतील घट, 
पिकांची चांगली पैदास, नेसगिक व मनुष्यानिर्मित 
सामर्थ्यामुळे जीवनोपयोगी वस्तु निर्माण करण्याची 
वाढलेली शक्ति, इ० अनेक कारणे दाखविण्यात येतात. 

दुसरे महत्त्वाचे कारण म्हणजे माणसाची वाढलेली 
आयुमर्यादा, १८७१ ते १९४० साल्पर्यंत ३७.९ वर 
असलेली ही मर्यादा १९४८ साळी ६४.१ झाली व 
आज तर ती ७० च्या जवळ आलेली आहे. त्यामुळे 
ज्या वयांत कॅन्सर होण्याची शक्यता जास्त असते 
अशा लोकांचे लोकसंख्येतील प्रमाण खूपच वाढलेठे 
दिसून येते. ६५ वेष वयाच्या वरीळ लोकांची वाढ 
हा वरील कारणांपैकी एक महत्त्वाचा घटक आहे. हा 
आंकडा १९२१ पासून सारखा वाढत असून १९६५५ 


व १९७५ सालीसुद्धा वाढतच राहील याबद्दळ शंका 
नाही, 


पेन्स 4-1 
“-ऐञरयओ अया, 
"करडगघर 


संडी 


कॅन्सर 


१९१० ते १९५० सालपर्यंत निरनिराळ्या वयो- 
मर्यादात कॅन्सर होण्याचे प्रमाण पाहू लागलो तर 
खालील गोष्टी नजरेत भरतात -- 

(अ) ज्या वयोमानात कॅन्सर होत नाही अशी 
मर्यादा सापेक्षतेने कमी झालेली आढळून येते 
(०-२०). न 

( ब ) ज्या वयात कॅन्सर होण्याचे प्रमाण कमीच 
असे ती तशीच कायम राहिली ( २०-४५ ), 

(क) ज्या वयांत कॅन्सर मुख्यत्वेकरून होतो 
त्यातील प्रमाण १९१० पासून जवळ जवळ ६० 
टक्क्यापर्यंत वाढले ! 

( ड ) ६५ वषे वयावरील लोकात कॅन्सरचे प्रमाण 
खपच असे; ते या थोड्या वर्षात दुप्पट झालेले दिसून 
येते. १ 
म्हणजे ३० वष्रे बयाच्या वरीळ माणसात कॅन्सरचे 
प्रमाण विशषष वाढलेले आहे. ६५ ते ७० वर्षे वयात 
ही संख्या ४० ते ४५ वर्ष वयाच्या माणसांच्या ९ पट 
आढळते. वृद्ध होत चाललेले टिश्यु कॅन्सरच्या आहारी 
'पटकन पडतात. कोवळ्या टिह्वूंचे तसे नसते. म्हातारपणी 
केन्सर होण्याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे कॅन्सरजनक 
पदार्थांशी दीधं कालपयत आलेला संबंध होय. सभो- 
वतालच्या वातावरणातील कॅन्सरजनक पदार्थांचे थोडे- 
थोडे कण दिवसानुदिवस; महिनेन्‌ महिने, किंबहुना 
वर्षानुवर्षे, माणसाच्या शरीरात घुसून संचित होतात 
शेवटी त्यांचा परिणाम म्हणजे बयाबरोबर कॅन्सर 
होण्याची दाक्यता वाढत जाऊन म्हातारपणी ती अतो- 
नात वाढते. लहान वयातील मृत्यू दुसऱ्याच कारणांनी 
येतात. कॅन्सर होण्याची परिस्थिती शरीरात निर्माण 
होण्यापर्वांच ही कारणे घडतात म्हणूनच लहान वयात 
कॅन्सर विशोष संभवत नाही. म्हणजे वाढते वय हे 
काही कॅन्सर होण्याचे अंतगत कारण नाही. बाह्य घट- 
कांचा शरीरावर दुष्परिणाम होण्यास संधी मिळवून 
देण्याचे काम मात्र वय करीत असते, 

रोगाचे निदान करण्याची माणसाची शक्ती वाढल्या- 
मुळेसुद्धा कॅन्सरच्या रोग्यांची संख्या वाढलेली आहे. 
विसाव्या शतकाच्या सुरवातीपासून कॅन्सरच्या मृत्यूची 
संख्या सतत वाढत आहे, सध्या तरी ती सारखी 
वाढत जाणार असे दिसते. ही वाढ तात्पुरतीच असेल 
काव ? 


२९ 


माहितीचा अपुरेपणा 

कॅन्सरसंबंधी सव उपलब्ध आणि प्रकाशित आकडे- 
वारी फारशी समाधानकारक नाही. शिवाय ही माहिती 
अचूक असणे फार जरूर आहे. कॅन्सर निरनिराळ्या 
उद्योगधंद्यातील माणसात व निरनिराळ्या भोगोलिक 
प्रदेशात कसा पसरला आहे, ग्रामीण व शहरी वस्त्यात 
त्याचेसंवंधी काही फरक आढळतो काय, विवक्षित 
संवयींचा व व्यसनांचा कॅन्सरशी संबंध आहे का, 
यासंत्रंधी माहिती गोळा होणे जरूर आहे. कॅन्सरविरुद्ध 
संघटित मोहीम सुरू करावयाची असल्यास त्यासंत्रंधी 
सर्वे बारीकसारीक माहिती गोळा करण्याकरिता व 
त्याचा योग्य उपयोग करण्याकरिता एक मध्यवर्ती 
कार्यालय असणे अत्यंत आवश्‍यक आहे. 

१९६० साली जन्माला आलेली सव माणसे साघा- 
रणपणे २०३५ साली जीवनमर्यादेची सीमा गांठतील 
ही मर्यादा तोपर्यत ७५ वर गेलेली असेल. मग त्या 
वेळी प्रत्येक तिसरा माणूस कॅन्सरने मरणार काय; 
असा प्रश्न साहजिकच उद्‌भवतो. म्हणजे दैवाच्या 
तडाख्यातून ज्याप्रमाणे माणूस निसटू शकत नाही तसेच 
कॅन्सरच्या बाबतीत म्हणावे लागेळ काय ? शास्त्रांनी 
केलेल्या कॅन्सरविरोधी प्रयत्नांनी पुष्कळ प्रगति केलेली 
असली तरी कॅन्सर व कॅन्सरप्रतिबंधक उपाय यांचे शये- 
तीत कॅन्सस्च आघाडीवर आहे हे कडु सत्य आहे ! 
त्याचे एक महत्त्वाचे कारण म्हणजे कॅन्सरजनक पदा- 
थीचा दारीराशी संजंध येण्यास सुरबात होऊन प्रत्यक्ष 
कॅन्सर होईपर्यंत जवळजवळ पंचर्वीस वषीचा आपणाला 
भासमान न होणारा ( 18९01 ) काल जातो. म्हणजे 
आता जे कॅन्सरचे रोगी आपण पहातो त्यांचेवर कॅन्सर- 
जनक पदार्थांचा परिणाम पंचवीस किंवा त्याहूनही 
अधिक वषेपर्यंत होत राहिलेला होता. 


कॅन्सरचे शास्त्र- 

कॅन्सरच्या ज्ञानाचा पाया म्हणजे त्याच्या पॅ्थलाजीचे 
ज्ञान. कॅन्सरची टिश्यू झाळेली सुरवात. त्याची स्वना, 
त्याचा प्रसार व त्याच्या टयूमरचा आकार ही सव 
आपणास कॅन्सरच्या रचनाशास्त्रावरून (0०॥७11०- 
10४7 ) समजू दकत व त्यावरून त्याचे वगीकरण 
करून ट्यूमसेची नावे नक्की करणा येतात. टिझूंची 
परीक्षा साध्या सूक्ष्मदशाक यंत्रापासून ते इलेक्टॉनिक 


नवभारत 


सूक्ष्मदर्राक यंत्रापर्यंत अनेक प्रकारच्या यंत्रातून करता 
येते. किंबा प्रयोगांच्या पद्धतीने प्रयोगशाळेतील 
प्राण्यांना ट्यूमरशळाकांची इंजेक्शन्स देऊन प्रलयक्ष 
ट्यूमस निर्माण करूनही करता येते. 

ज्याप्रमाणे जिवंत प्राण्याची सुरवात रालाकेपासून 
होते त्याचप्रमाणे कॅन्सस्ची सुरवात पण शलाकेपासूनच 
होते. शलाका हेच त्याचे युनिट (०४५) असते. 
शरीरातील चांगल्या सुद्दढ शलाकेचे कॅन्सरशलाकेत कसे 
रूपातर होते हाच शास्त्रज्ञापुढील मूलगामी प्रश्न आहे. 

प्रत्यक्ष रोगी तपासताना, त्याचप्रमाणे पॅथलाजिकळ 
परीक्षा करताना, कॅन्सर होण्याच्या व न होण्याच्या 
स्थितीत एक प्रकारचा संघिकाळ असू शकतो हे 
लक्षात आलेले आहे. काही वेळा शरीरातील एखाद्या 
विशिष्ट भागाची अशी काही नाजूक परिस्थिती झालेली 
आढळते की, त्यात कॅन्सर केव्हा उद्‌भवेल त्याचा 
नियम नसतो. प्रत्येक ट्यूमर्ची योग्य व बरोबर चिकित्सा 
करावयाची असल्यास त्यातील शलाकांच्या आतील 
स्चनेची तपासणी करणे जरूर आहे. त्याचप्रमाणे या 
शलाकांचे रासायन व त्यातील द्रव्यांची तपासणी पण 


अपरिहार्य आहे. ही तपासणी इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शक , 


यंत्रामुळे दाक्य झाली असून यामुळे कॅन्सरची परीक्षा 
| य > 
करणे सुलम व सोईंचे झाळे आठे. 


कॅन्सरची बायोकेमिस्टी 

ज्याप्रमाणे कॅन्सरटिशूंची परीक्षा करण्याकरिता त्यांची 
सुक्ष्मदरीक यंत्रातून परीक्षा करणे जरूर आहे त्याच- 
प्रमाणे मानवी दृष्टीस न दिसणाऱ्या त्याच्या कणांची 
( ४1०160५181 105101007०" ) तपासणी करणेही 
आवद्यक आहे. साध्या नैसर्गिक शलाकेचे कॅन्सरशला- 
केत रूपांतर होत असता त्यात काय काय बदळ होत 
जातात व या बदललेल्या शलाकांचे रासायनिक जीवन 
कसे चालते, हे आपण बायोकेमिस्ट्रीच्या साहाय्याने 
पाहू शकतो. या ज्ञानाचा उपयोग कॅन्सरशलाकेचे विव- 
क्षित लक्षण ठरविण्यापुरताच न होता कॅन्सरप्रतिबंधक 
उपाययोजनेतील हा एक महत्त्वाचा टप्पा म्हणून व 
कॅन्सरवरील औषधयोजना करण्यास पण उपयुक्त होऊ 
डंकेल. कॅन्सरदालाकेच्या अंतरंगात होणारा बदल थांबवू 
शकेल अश्या एखाद्या पदार्थाच्या संशोधनांत सध्या 
सेशोधक गढलेले दिसतात. व बायोकेमिस्ट्रीच्या साहा- 


२० 


य्याने एनझाइम्सचा अभ्यास करून त्यात त्याना यश 
येण्याची बरीच शक्‍यता आहे असे वाटते. 


नैसर्गिक जीवन जगण्यासाठी लागणारे व्हिटॅमिन्स व 
हमौन्स यासारखे अत्यंत जरूरीचे पदाथ किंबा जीवास 
मूल्भूत वाटणोरे स्टिरिन्स, लिपॉइडस, प्रथिने किंवा 
पिठूळ पदार्थ या शरीरातील सर्वेच बायोकेंमिकळ पदा- 
थौचा कसून अभ्यास करून त्यांची गुपिते उलगड- 


ण्याचा प्रयत्न कसोशीने करण्यानेच कॅन्सखर प्रकाश 
पडणार आहे. 
मर्सच्य ययोके प 1] 
टयूमसेच्या बायोकेमिस्ट्रीसंबघी संशोधन करीत 
असताना आयसोटोप पद्धती वापरून कॅन्सरशलाकांच्या 
प्रथीन चयापचय ( 1५९७७७०515 ) मध्ये होणारे 
विवक्षित बदल आजही शास्त्रज्ञांच्या लक्षात आलेले 
आहेत. हा शोध कॅन्सरशलाकांची वाढ थांबविण्याच्या 
प्रयत्नाचा पाया होण्याची शक्‍यता आहे असे वाटते 
ग वो वर्षात न्युकिलक अँसिडच्या चयापचयाचा 
(प 9०0150५ ) सुक्ष्म अभ्यास होऊन रिबोन्यु- 
आसड हे प्रथिनांच्या संयोगीकरणाकरता 
ववश्यक आहे हे सिद्ध 


आढळते. त्यामुळेच शलाकेच्या चि कोमोसोम्स्‌मध्ये 
णाऱ्या लक्षणांशी त्याचा संबंध महे अग र 
2 हृ 


सूक्ष्मात्‌ सूक्ष्म फरक लक्षात 

भिन्नत्व ओळखणे शक्य कहो त साव इुसऱ्याचे 
आपण कॅन्सरचा नाश करू शकू. हे योजनांनी 
टेस्ट ट्यूज्रमध्ये तरी काही पगरगी प्रयत्न निदान 
आहेत ही समाधानाची गोष्ट ५ स्वी होत. 
दिवस शरीरातही कॅन्सरचा नाश ८ यातूनच एक. 
यश येईल अशी आशा निर्माण शाळे आगे आपणास 


कॅन्सर होण्याची कारणे 


कॅन्सरची काणी फक्त ती 
क न असू शक्रतात 
परपरागत, (२) कॅन्सरजनक पदार्थाचा (१ जद वैश- 
शरीराशी 


हि 2 2.2 अडी | उऊ 
"करखगघर[चिछजसज, 
"टढडठच्य यल, 


कॅन्सर 


येणाऱ्या संबैधामुळे होणारा किंवा (२) सभोवतालच्या 
वातावरणातीळ घटकामुळे परंतु अन्तर्गत पूर्वानुकूलते- 
मुळे होणारा. 


कॅन्सर ब वंशिकता 

जनावरात व माणसात कुठल्याही तऱ्हेची कॅन्सर 
होण्याची वंदिकता किंवा पूर्वानुकूलता आढळत नाही. 
प्रयोगशाळेतील प्राण्यांची काटेकोरपणे निवड करून 
पिढ्यान्‌पिढ्या सख्या बहीणभावंडात खडतर शिस्तीच्या 
वातावरणात जर प्रजोत्पादन केळे तरच ही अनुवंशि- 
कता सिद्ध होते. पण मनुष्याचे प्रजोत्पादन या परि- 
स्थितीहून अत्यंत मित्न अशा परिस्थितीत होत असते 
व म्हणूनच माणसात कॅन्सर वंशपरंपरागत असणे संभ- 
वत नाही. याला पुरावा म्हणजे -- 


(१) या शतकाच्या सुरुवातीपासून भरमसाट 
वाढलेल्या छोट्याछोट्या श्रासनलिकांचा कॅन्सर किंवा 
त्याच काळात दसपट वाढलेला फुप्फुसांचा कॅन्सर 
अनुवंदिकतेचे द्योतक आहे काय ? 

(२) स्त्री-पुरुषांतीठ एकाच स्चनेच्या व एकच 
काम करणाऱ्या अवयवांच्या कॅन्सरच्या भिन्न प्रमाणाचे 
कारण अनुवंशिकताच काय १ अन्ननलिकेचा कॅन्सर 
'पुरुषांत स्त्रियांचे सातपट, फुप्फुसाचा दसपट, तर 
श्वासनलिकचा वीसपट असे का? 

(३ ) दोन्ही बाजूस सारखेच असणाऱ्या अवयवात 
( स्तन, मूत्रपिंड ) शेकडा ९९ वेळां कॅन्सर एकाच 
बाजूस होतो. दोन्ही अवयवांची वंशिकता भिन्न आहे 
'का? 

(४) एकाच बीजापासून होणारी जुळी भावंडे 
एकच अनुर्वशिकता घेऊन येतात तर दोन बीजांच्या 
जुळ्यांची अनुवंशिकता मिन्न असू दाकते, पण टद्यूम- 
सची शेकडेवारी दोन्हीतही सारखीच सापडते. 

(५) कॅन्सर झालेल्या आईंबापांची मुळे व न 
झालेल्यांची मळे यांच्या कॅन्सरसंजंधी आंकडेवारीत 
'फरक पडत नाही. या दोन्हींच्या मुलांना कॅन्सर सार- 
ख्याच प्रमाणांत होऊ शकतो. 

कॅन्सरच्या मृत्युसंख्येचे प्रमाण शहोकडा २१.७ 
आहे. म्हणजे प्रत्येक कुटुंबात कोणाला ना कोणाला तरी 
कॅन्सर होणारच व काही कुटुंबात तो ४-५, माणसांना 


अ. 


सुद्धा होईल. यावरून अनुवेशिकतेसंबंधी निष्कषै 
काढणे बरोबर होणार नाही. 
(ब) जन्मजात व ल्हानपणी होणारी टचमसे 

३० वर्षाखालील माणसांच्या मृत्यूत कॅन्सरचे मृत्यु 
फक्त २ टक्केच आहेत. परंतु ०९-२० या वयगटांतील 
ट्यूमसची संख्या वाढत आहे हे सवाच्या लक्षात 
आलेले आहे. त्यात विशेषतः रक्त-कॅन्सरचे (1.९0]८७- 
९0019 ) प्रमाण जास्तच वाढत आहे. फिजिऑ्लॉ- 

जीच्या दृष्टीने झपाट्याने वाढणाऱ्या लिम्फ टिशूंची, 
रक्त तयार होणाऱ्या टिश्रूंची किंबा लहान मुलांच्या 
वाढीत प्रामुख्याने भाग घेणाऱ्या हाडांच्या टिझूंची 
ट्यूमस लहान वयात जास्तीत जास्त होतात व त्यानंतर 
मेंदूच्या ट्यूमर्सचा नंबर लागतो. याशिवाय इतरही 
अनेक जातींची टयूमस लहान वयात उत्पन्न होऊ 
शकतात. 

जन्मजात ट्यूमस हा एक उत्स्फूत नैसर्गिक प्रयोग 
आहे. मानवाच्या गर्भाशयाच्या आत, कल्पनातीत 
संरक्षित अश्या वातावरणात, वाढणाऱ्या गर्भातसुद्धा 
टय़ूमर उत्पन्न व्हावे ही गोष्ट मनःक्षोमक तर आहेच 
पण त्याहीपेक्षा मातेच्या रक्तप्रवाहातून गर्भाकडे 
कॅन्सरजनक दूषित पदार्थ पोचून त्यातून ट्यूमर निर्माण 
व्हावे याचा जो विवक्षित अथ आहे तो जास्त चित्त- 
क्षोमक आहे. 

(क) कॅन्सरच्या रासायनिक व भौतिक कारणांचा 
शोध- विवक्षित धंद्यामुळे होणाऱ्या कॅन्सरचे मार्ग- 
ददीन- 

दैनंदिन जगण्यासाठी कराव्या लागणाऱ्या कामामुळेच 
कॅन्सरसारखा रोग होण्याची राक्‍यता निर्माण व्हावी 
हा केवढा दैवदुर्विलास आहे ! १७५" साली पॉटने 
धुराडी साफ करणारातील विवक्षित कॅन्सर ओळखला. 
१८८५ साली व्होकमनला डांबरकॅन्सर सापडला तर 
१८९५ साली र्‍्हेनच्या अनलिन वब बेन्झिन कॅन्सर 
लक्षात आला. या पदार्थाच्या सुक्ष्मकणामुळेच विशिष्ट 
कॅन्सस होतात हे सिद्ध करून कॅन्सरच्या कारणांचा 
किल्ला शास्त्रज्ञांनी हस्तगत केला व कन्सरजनक पदार्थ 
म्हणजे काय हे सर्वांच्या नजरेस आणले, 

कोळसा, धूर, काजळी, डांबर, आसफाल्ट, खनिज 
तेळे, पॅरकोन अन्थार्सीन हे कारखान्यातून बाहेर 


डड डणव ट्उ$ 
वना, “ऐञोञा (आड पाडी 
"करडगधरचिघयपना, 
'रव्डटणतथदधत, 
७. रळुठ 
1: €:..'.* 


नवभारत 


पडणारे पदार्थ कारखान्यातील हवा दूषित करून काम- 
गारात विवक्षित तऱ्हेचे कॅन्सर निर्माण करतात. 
असेनिकच्या धंद्यातील ब्रॉन्किअळ कॅन्सर, क्रोमेंट 
कारखान्यातील फुप्फुसांचा कॅन्सर ही अश्या कॅन्सरची 
उदाहरणे होत. 

अँनलिन व बेन्झिन या धंद्यातील लोकाना होणार्‍या 
मूत्राशयाच्या कॅन्सरने बाहेरील रासायनिक द्रव्यांचा 
परिणाम मनुष्याच्या अंतर्गत अवयवावर होऊ शकतो 
हे सिद्ध केले. बेन्झॉलळ पासून तयार होणारे दूषित धूर 
फक्त कारखान्याच्या वातावरणातच सापडतात असे 
नसून मोठमोठे उद्योगधंदे असलेल्या सवे शहरात, 
कोळसा व काजळीच्या कणात, सिगारेटच्या धुरात, 
निरनिराळ्या यंत्रातून निघणाऱ्या धुरातही सापडतात. 
या निरुपयोगी पण दूषित धुरामुळेच फुप्फुसाचा कॅन्सर 
सर्वत्र झपाट्याने वाढताना दिसतो. $ 

हायड्रोकार्बन व त्रेन्झिपायरीन हे दोन घातुक पदाथ 
जर उंद्राच्या चामडीस लावले तर त्यास निरनिराळे 
त्वचेचे कॅन्सर होतात. हे पदार्थ कारखान्यात वापरल्या 
जाणाऱ्या पदार्थात व त्यातून निघणाऱ्या निरुपयोगी 
धुरात भरपूर असतात. मोठमोठ्या शहरातील वाता- 
वरणात व तंबाखूच्या धुरात पण हे भरपूर असतात. 

परंतु कॅन्सर हा फक्त रासायनिक दूषित पदार्थानीच 
होतो असे नाही. काही जड पदार्थांचा शरीरावर 
होणाऱ्या परिणामाने सुद्धा कॅन्सर होतो. प्रवर उजेडाने, 
एक्स रे किंबा रोडियम यांच्यामुळे, युरेनियमशी संब्रेध 
आल्यामुळे, घड्याळांचे आकडे थेरिअम सारख्या 
पदार्थाने रंगविल्यामुळे, कॅन्सर होऊ शकतो हे सर्वास 
माहीत झाले आहे. ह्या कॅन्सरजनक पदार्थांचा 
एक वेगळाच वर्ग आहे. हे पदार्थ वातावरणात 
दृष्टीस पडणाऱ्या उजेडापेक्षा सुद्धा कमी लांब्री अस- 
ळेळी एक प्रकास्ची किरण फेकीत असतात. या 
किरणांशी सारखा संब्रंध आल्यास कॅन्सर उद्‌भवतो. 
काही विशिष्ट टिघु ब अवयव रेडिओत्सर्गी पदार्थ 
आत्मसात्‌ करून संचित करीत असतात ही एक मह- 
तत्वाची गोष्ट आहे. 

अणुबॉम्बच्या स्फोटामुळे अनेक प्राणी व वनस्पती 
यांचेत रेडिओत्सर्गी पदार्थांचे केंद्रीकरण होणे शक्‍य 
आहे. त्यांच्या सेवनाने किंवा रेडिओत्सर्गी वातावरणात 
सापडल्याने सरळ सरळ माणसाचे शरीरात मुद्धा हे 


केंद्रीक?ण होऊ शकेल, “ स्ट्रोमिमझम ९०” हा 
या रेडिओत्सगी पदाथोतील विशेष्र धोकेबाज पदार्थ 
आहे. १९५८. सालापासून ब्रिटिश अटोमिक एनर्जी 
कमिशनच्या सिपोर्टाप्रमाणे एकंदर अंटम बॉम्बचे ३० 
स्फोट झाले. त्यानंतर कॅन्सरखरीज इतर रोगांनी मेलेल्या 
बालकांच्या हाडांची तपासणी करता त्यात “ स्ट्रोमि- 
अम ९० ” चे प्रमाण दुप्पट झालेळे आढळले ! हे 
विधान फार गंभीर आहे. कारण स्ट्रोमिअमचा अर्ध- 
नाश होण्याचा काल ३० वर्षे हा आहे. हा पदार्थ 
विशेष्र करून हाडांच्या गाभ्यात व लहान मुलांच्या 
वाढणाऱ्या हाडात साठवला जातो. त्यामुळे रक्तकॅन्सर 
व हाडांचा साकोमा यांचे प्रमाण वाढत आहे असा 
इषारा कमिशनने दिला आहे. 


रासायनिक व इतर कॅन्सरजनक पदार्थाची यादी 
केल्यास त्याचा आंकडा जवळ जवळ ४०० होईल. हे 
सवे पदाथ यन्त्रयुगाने निर्माण केळेळे आहेत. ते 
नेसर्गिक जगात अस्तित्वात नव्हते, पण माणसाने ते 
नेसागक वातावरण बदलून टाकळे आहे. हे कण 
माणसाच्या शरीरात बाहेरून गेलेल्या पदार्थाप्रमाणे 
( िभंटण 0०१५ ) सल्तात, त्यापासून बचाव 
करण्याची शरीरात उत्स्फूते भावना किंवा यन्व्रणा 
अस्तित्वात नाही, त्याविरुद्ध झगडण्याची शक्ति पण 
माणूस शरीरात निर्माण करूं शकत नाही 


निसर्गाला कावूत आणून त्याला राबविण्याकरता 
कोळसा, तेल, रासायनिक द्रव्ये ब अँटम यापासून प्रचंड 


शक्ति माणूस तयार करीत आहे. या प्रच 
स तयार करीत आहे. या प्रचंड विजयाची 


कॅन्सरच्या स्पाने आपण प्रचंड किमतही देत आहोत 
माणसाने मोठेमोठे उद्योगधंदे निर्माण करून आपल्या 
रहाणीची परिस्थिती पार बदळून टाकली आहे 
त्याचाच परिणाम म्हणून सभोवतालचे वातावरण 
कैन्सरजनक पदार्थीनी दूषित करून टाकळे आहे. केन्सर 
होण्याचे हेच एक महत्त्वाचे कारण आहे, हे त्य 

लक्षात आठेळे आहे! पभणमाय 


ज्या अलौकिक शास्त्रीय शोधामुळे कॅन्सरजनक 
घातुक पदाथ हवेत सोडले त्याच शोधामुळे आपण 
लक्षावधी लोकांना रोगमुक्त 
मर्यादा ७० वर नेली ! औद्योगे हीने 


डली ब समृद्ध जनविळे आहे, त्यामुळेच रोगांच्या 


३९. 


अनुक्रमणिका वव रा 


कॅन्सर . 


कारणांचा शोध लागला आहे. कारण सांपडणे ही 
रोगनिवारणातीळ व रोगप्रतिबंधनातीळ महत्वाची 
पायरी आहे. हे खमरंजन नाही, तर निरनिराळ्या 
कारखान्यातून कॅन्सर प्रतिबंधक सावधगिरीचे उपाय 
योजण्यास सुरवातही झालेली आहे. 

कॅन्सरविरुद्ध लढा ब कॅन्सर प्रतिवंधक मोहीम 


कॅन्सर हाच असा एक रोग आहे की, त्याविरुद्ध 
शरीरांत प्रतिकारशक्ती निर्माण होऊ शकत नाही. 
त्यावरील उपाययोजना शास्त्रक्रिया असो. रेडिअमची 
असो वा रासायनिक असो, ती आक्रमकच असावी 
लागते. या उपाययोजनेचा परिणाम सवे शारीरावरही 
होतो. त्यासाठी मोठी किंमत द्यावी लागते. एखादा 
अवयव काहून टाकावा लागतो, एखादा वेडावाकडा 
होतो तर एखाद्याचे कामच तिरपगडे होऊन बसते ! 

या रोगाला सुरुवातीस जवळजवळ काहीच चिन्हे 
नसतात ही सर्वात मोठी अडचण आहे. त्याची सर्वे 
चिन्हे त्यांन निर्माण केलेल्या दुर्दरोची चिन्हे होत 
ब हेच केन्सखरील उपाय फलदायी न होण्याचे मुख्य 
कारण आहे. 

के*्सरवरील उपाययोजना अनेक व गुंतागुंतीच्या 
आहेत. या योजना अवयवागणिक, रोगाच्या अवस्थे- 
नुसार, त्याच्या जातीप्रमाणे, त्याने व्यापलेल्या जागे- 
प्रमाणे, व निर्माण केलेल्या बालबच्च्यांवरून ( 1१९६॥- 
8698), व सर्वात म्हणजे रोगाने निर्माण केलेल्या 
इतर गुंतागुंतीच्या दुश्रक्रावर ( ७०11091018 ) 
अवलंबून असतात; व या खालील तीन पैकी कुठच्या 
तरी एका प्रकारात बसतात. 

(१) शस्त्रक्रिया - कॅन्सर झालेला सर्वे भाग, 
त्या पसरवणाऱ्या रक्तवाहिन्या व लिम्फ वाहिन्या व 
आजूब्राजूचा खराब झालेला भाग कापून काढणे. 

(२) रोडिअम, खोलवर जाणारे एक्स-रे, सुपर 
व्होल्ट मशिन्स, रोडेओत्सर्गी आयसोटोप यांच्या 
मदतीने जाळणे, 

(३ ) रासायनिक औषधांनी (00९0001९7९०- 
17 ) उपाय करणे. 

आधुनिक कॅन्सरउपायांचे वैशिष्ट्य म्हणजे या तीनही 
योजना एकदम, एकामागून एक, किंवा एक सोडून 
एक वापरणे हे होय. याचे उत्कृष्ट उदाहरण म्हणजे 


न, भा, ५ 


शस्त्रक्रियनेतर एडोक्राइन हामौन्सच्या दुय्यम लेंगिक. 
अवयवाचा ( स्तन व प्रोस्ट्रेर ) कॅन्सरवर करण्यात 
येणारा वापर होय, एंडोक्राइन हार्मोन्सचे प्रभुत्व या 
अबयबावर खूप असते. त्यांचा परिणाम या अवयवांचे 
टूमर्सवर पण होऊ शकतो. क्वचित्‌ प्रसंगी शस्त्रक्रिया 
करून नंतर हार्मोन्सचा वापर करून रोडेओत्सर्गी 
किरणांनी पिचुट्रिगाठींचा नारा करणे हे पण शक्‍य 
असते. प्रत्यक्षात या पद्धतीने कॅन्सरवर बराच ताबा 
मिळविता येतो असा अनुभव आहे. 


कॅन्सर बरा होण्याच्या परिस्थितीबद्दल निराश 
होण्याचे कारण नाही. स्त्रियातील गर्भाशयाचा कॅन्सर 
व पुरुषातील श्वासनालिका व पोट यांचे केन्सर यांची 
बरे होण्याकडील प्रगती खूपच समाधानकारक आहे. 
एकदर सवे जातीच्या कॅन्सस्चा विचार करता १९३५ 
ते ४५ च्या काळात ५ वर्षे किंवा त्याहून अधिक 
जगणाऱ्या रोग्यांची संख्या शेकडा २५ होती ती 
१९४७ ते ५१ च्या कामात शेकडा ३२ झाली आहे. 
त्याच दोन्ही कालातील प्राथमिक अवस्थेंत लक्षात 
आलेल्या कॅन्सर रोग्यांची शेकडेवारी २९ वरून ५१ वर 
गेळेली दिसून येते. यावरून कॅन्सर बरा होणाऱ्या 
रोग्यांची संख्या हळूहळू का होईना वाढत आहे ही 
समाधानाची गोष्ट आहे. 


परंतु कॅन्सर बरा न होणारांची संख्या अजूनही 
६८ टक्के आहे हे विसरून चालणार नाही, त्यासाठी नवे 


मार्ग शोधण्याची गरज आहे. 


कालपरवापर्यंत कॅन्सरप्रतिबंधक योजना काल्पनिक 
शेखमहंमदी वाटत होत्या. आज त्या प्रश्न म्हणून 
आपल्या पुढे उभ्या आहेत. रोगचिकित्सेच्या वेळी किंवा 
उपचार करताना केन्सरजनक पदार्थ माणसाच्या शारी- 
रात जास्त प्रमाणात जाणार नाहीत याची काळजी 
घेण्यास सुरुवात झाली आहे. शलाकांची वाढ थांबवि- 
णारे पदार्थ फक्त घातुक वाढी ( 0॥1७९08 
7०७%॥]३ ) थांबविण्याकरताच उपयोगात आणावे 
रोडेओत्सर्गीं पदार्थांचा वापर जरूर तेथे व जरूर सक 
ढाच करावा, ही तत्त्वे कसोशीने पाळण्यास पण सुरुवात 
झाली आहे. आयोडिन व तत्सम क्षार गोंयटरप्रति- 
बंधक आहेत हे लक्षात आल्यावरून स्वित्सर्लंडसारख्या 
देशांत सव पाणीपुरवख्यात त्यांचा समावेश करण्यात 


२२ 


नवभारत 


आला हे कॅन्सरप्रतिबंघक उपायांचे एक उत्कृष्ट उदाहरण 


आहे. 


त्वचेच्या जुनाट रोगांवर इलाज करणे, ( ए७॥- 
९०५९ ४शं७8) किंवा एक्स-रेने भाजल्यामुळे झालेले 
त्रण ताबडतोब बोरे करणे, पॉलिपसारख्ी बाढ काहून 
टाकणे, निरनिराळे लहानसहान व वखर साघे वाटणारे 
मांसाचे गोळे, चामखीळ किंवा वाढणारे तीळ यांचेवर 
इलाज करणे, बायकांचे गर्भाशयाचे रोग बरे करणे, हे 
सव कॅन्सर प्रतिबंधक योजनेत मोडतात हे लक्षात ठेवले 


पाहिज. पूर्वीपार चाळत आलेल्या काही शस्त्रक्रिया 


कॅन्सरप्रतिबंधक आहेत असे दिसून आले आहे. ज्या 
धर्मात सुंता करणे हा धर्मविधी समजतात त्या लोकात 
पोनिसचा व गर्भाशयाचा कॅन्सर आढळत नाही. 


याखेरीज वातावरणाची स्वच्छता वाढविण्याची व 
टिकविण्याची फार मोठी मोहीम सुरू करण आवद्यक 
आहे. कॅन्सरजनक पदार्थ शरीरात पाच प्रकारे प्रवेश 
करू शकतात- (१) बाह्य रेडिएशन, (२) त्वचेशी 
संबंध येऊन, ( ३ ) टिथूंनी आत्मसात्‌ करून, (४) 
श्वासमार्गाने, ( ५ ) अन्ननलिका व पोट यांचेतून, या 
पाच पेक्षा वेगळा माग फक्त गर्भात होणारा कॅन्सर 
अवलंबितो व तो म्हणजे वारीतून (1900015 ), 


कॅन्सरजनक हायडोकावेन्स शहरी वातावरणातील 
धूळ. धूर, काजळी, इत्यादीत फार मोठ्या प्रमाणात 
सापडतात. लिव्हरपूलसारख्या असंख्य कारखाने अस- 
लेल्या शहरात प्रत्येक माणशी ४५० इतके बेन्झिपाय- 
रीन शरीरात जाते, तर त्याचेच बाजूच्या खेड्यातून 
हे प्रमाण ४१ आहे. याचा परिणाम साहजिकच मृत्यु- 
संख्येवर होतो. सिगारेटच्या घुरात बेन्झिपायरीन भरपूर 
प्रमाणात असते व म्हणूनच फुप्फुसांचा कॅन्सर व 
सिगारेट यांचा अविभाज्यसंजंध आहे हे सर्वास मान्य 
आहे, 


माणसाच्या सभोवतालच्या वातावरणातील हवा हा 
फार महत्त्वाचा घटक आहे. आपण दुसऱ्या कोठल्याही 
गोष्टी साठवून ठेवू शकलो तरी जीवनास आवदयक 
असलेला ऑक्सिजन प्रत्येक क्षणास हवेतून घ्यावा 
छागतो, व हवा जशी असेल तशीच्या तशीच ती वापरावी 
लागते, यावरून हवा स्वच्छ राखण्यासाठी भगीरथ प्रयत्न 
करणे जरूर आहे. सध्या पिट्सबर्ग, लॉसएंजल्स व लंडन 
या तीन शहरात हवा श्रुद्धीच कायंदे लागू केलेले 
आहेत. कारखान्यात, घरात व सस्त्यावर निर्माण 
होणाऱ्या धूर, धूळ, काजळी वंगेरेती दूषित पदार्थांचा 
नाश करूनच नंतर हे पदाथ हवेत सोडण्यात यावेत 
असा कायदा या शहरात आहे. त्यांचे अनुकरण इतर 
सवे मोठमोठ्या शहरांनी करणे अत्यंत जरूरीचे आहे. 


खाण्याच्या पदार्थांतून अनेक कॅन्सरजनक पदार्थ 
पोटात जातात, खालेला प्रत्येक पदार्थ पोटात प्रथम 
जातो व जास्तीत जास्त काल तेथ रहातो, म्हणून 
पोटांच्या कॅन्सरचे प्रमाण सर्वांत जास्त म्हणज 
शेकडा ३० टक्के आहे. जमीन 


कसताना, खत- 
पाणी वापरताना, अन्न साफ करताना, फार काय ते 


श्िजविताना, त्यात मालमसाला घाळून चविष्ट बन- 
विताना सुद्धा, कॅन्सरजनक पदाथ त्यात मिसळत अस- 
तात. या सर्वाकरता जवळजवळ १०० तऱ्हेची रासायने 


वापरली जातात व त्यातील बहुसंख्य अपायकारक 
आहेत. 


अन्नात जाणाऱ्या या सवे पदार्थावर कायद्याने 
निर्बन्ध घालावेत अशी मागणी जर्मन शास्त्रज्ञांच्या 
परिषदेने दहा वषांपूर्वीच केली असून 

नसणाऱ्या वीस पदार्थाची यादी पण त्यांनी तयार केली 
आहे. इकडे सर्वाचे लक्ष वेधण जरूर आहे. 


या सव प्रतिबंधक मोहिमेचे सर्वांत मोठे शस्त्र 
म्हणजे लोकजागृति होय, 


३४ 


आ या ८:03 ट्र 
्ददनिि फपे४सिरळवश्य 
नॅफनु ठा 


ळ्ण 


ज्र >> >> >>> >>> > क त्य 


ऱ्य 


पोस्टमन कट 
हा काही प्त 
एखादा हरताक्षरतज्ञ . 
नव्हे! ; 
पत्रांची '» 
र्॒रानगी व बटवक्डा 
खळुदीने व्हरण्यासाठी' 
लां दुवाच्य प 
पोस्ट ऑफिसच्या न 
ठिण्योगी पघतो 


६७% |. आपली जास्त सेवा करण्यासाठी आम्हांला सहाच्य करा 


ळव तार लार्ते. नले 
कत 09१.6३७0 


शं 


यसय या स का ताळ 
1४१ 
| 
(१ 
९1) 
व्रत रर वरदा र 260260:260:3602602260:2260:260:366:2602280:366:2<6: ऱ्श्््< 


कव्् 


पतयकात रे ऱ्य 


अनुक्रमणिका 


श्री. तर्कतीर्थ लक्ष्मणश्यास्री जोशी 


गोमांतकाचे संदायग्रस्त भवितव्य 


गोमांतक खतंत्र भारतात सामीळ होऊन अजून वषे 
झाले नाही. सध्या गोमांतक केंद्रशासित प्रदेश बनला 
आहे. भारतीय लोकशाहीच्या संस्था तेथे अजून 
निर्माण व्हावयाच्या आहेत. तेथील जुनी आर्थिक 
व्यवस्था कोलमडून पडली आहे. २०-२५ हजारांच्या 
वस्तीच्या पणजी, म्हापसे, मडगाव इत्यादि शहरात 
दिली व मुंबई यापेक्षाही जीवनोपयुक्त वस्तूंची महगता 
दुप्पट झाली आहे. पोतुंगीज अमलाखाली असतानाही 
महगेता इतकीच असावी, अद्यी दांका येते. परंतु 
आतापर्यंत पाश्चात्य देशातीळ छानछोकीच्या व चैनीच्या 
वस्तूंची प्रचंड चोरटी व्यापारपेठ गोमांतक बनल्यामुळे 
तेथीळ आर्थिक स्थितीचा तोल सुटला नव्हता. प्रचंड 
चोरट्या व्यापाराच्या द्वाराने चलन अधिक प्रमाणात 
तेथे खेळत होते. म्हापसे, मडगाव, पणजी, मुरगाव, 
कॉलेम इत्यादि छोट्या नगरातील बाजारपेठातील 
गाळ्यांची भाडी मुंबडे-दिछीपेक्षा दुपटीने किंवा 
तिपटीने अधिक होती. आता हा चोरटा व्यापार 
डबघाईस पडला आहे. त्याचा परिणाम जुन्या ग्रामीण 
अर्थव्यवस्थेवर अत्यंत प्रतिकूल असाच होऊ लागला 
आहे. त्याचेच प्रत्यंतर तेथील श्रमजीवी शेतकऱ्यांच्या 
प्रचंड आंदोलनाच्या रूपाने आता प्रकट होऊ लागले 
'आहे. 
शेतकरी परिषद 

मी गेल्या महिन्यात ऑगस्ट दिनांक १८ रोजी 
पणजी येथे भरलेल्या शेतकरी परिषदेच्या अधिवेशनाचे 
उद्‌घाटन करण्याकरिता गेलो होतो. मळा फार आग्र- 
हाचे आमंत्रण होते. गोमांतक स्वतंत्र झाल्यापासून 
तेथील अनेक संस्थांनी व सार्वजनिक कार्यकर्त्यांनी 
मला गोमांतक भेटीचे अनेकवार आमंत्रण पाठविले, 
' मला फुरसत मिळेना. तेथील कार्यकते व माझे मित्र 
शेतकरी परिषदेचे खागताध्यक्ष श्री. विश्रनाथ लवंदे 
व श्री. र्थुनाथ देरापांडे यांनी फार आग्रह केला 
म्हणून मी तेथे गेलो. ऐन पावसाळ्यात शेतकरी 


३६ 


: सोय या सुंदर नगरातील 


परिषद भरवू नका असे मी निक्षून बजावले 
तरी .शेतकरी परिषदेच्या कार्यकर्त्यांनी हड्टाने 
ही परिषद ऑगस्टमध्येच भरविली. माझी अशी 
समजूत होती की, या पावसाळी अधिवेशनात कार्यकर्ते 
तेवढे जमा होतील; परंतु सामान्य कसणारा 
शेतकरी वर्ग लांववरून खेड्या-पाड्यातून नदी, नाले 
व डोंगर ओलांडीत पावसात भिजत येणार नाही. 
ही माझी समजूत गोमांतकातील कॉलेम या पहिल्या 
रेल्वे स्टेशनवर गाडी आल्याबरोबर निरस्त झाली. 
शेकडो शेतकऱ्यांच्या जमावाने गाडी ,स्टेशनमध्ये 
शिरताच “' कसेल त्याची जमीन झालीच पाहिजे हर, 
“ पिळवणूक थांबलीच पाहिजे ” व “ सहकारी शेती 
यशस्वी केलीच पाहिजे ” अश्या मराठी व कोकणी 
ललकाऱ्या देत माझे स्वागत केले, या परिषदेच्या 
यक्याची खात्री या खागताने झाली. मी येथील जमा- 
वाचा निरोप घेऊन मडगांवच्या स्टेशनवर उतरलो. 
कोळेमहून माझ्याबरोबर झोटिका डिसोझा हा 
खिश्चन गोमतकी स्वाकःयवीर आला, तो माझ्याशी 
इंग्रजीत बोलत होता. त्याची बोली कोकणी होती. 
त्याला मराठी बोलता येत नव्हते. 


मडगावहून पणजी येथे तारीख १७ 


ऑगस्टच्या 
दुपारी तीन वाजता मी 


पोचलो. माझी उतरण्याची 


"सर्वोच्च डोंगरशिखरावरील 
एका छानदार व श्रीमंती वेभवाने भरलेल्या बंगल्यात 


करण्यात आली, बंगल्याचे मालक तेथील खाणीचा 
धंदा करणारे लक्ष्मीपुत्र श्री, दयानंद बांदोडकर हे होत 


, या बंगल्यातून गोमांतकाच्या चिरंतन निसगसोंदर्याचे 


व सुरेख पणजी नगरीचे सुभग दर्शन होत होते. 
दिनांक १८ ऑगस्टला सकाळी ९]| वाजता शेत- 
कऱ्यांची मिरवणूक पणजी शहरातून निघाली, मधून 
मधून पावसाची झिम झिम सुरू होती. ही मिरवणूक 
शहरभर फिरली, यात कांवळी पांघरलेले हिंदू व खिश्चन 
शेतकरी हजारो एकत्र जमले होते. एवढा विराट 


व 
-रढडटप्ण 
"“-चफनन 


गोमांतकाचे संशयग्रस्त भवितव्य 


स्वयंस्फूते मळावा गोव्यात पूर्वी कधी जमला नव्हता 
असे म्हणत पांढरपेशे नागरिक या मिरवणुकीच्या 
दुतर्फा उभे राहूनःविस्मित होऊन पाहात होते. ही 
मिरवणूक सुमारे दोन तासांनी पणजीतील नॅशनल 
थिएटरकडे आली व त्यातील गावोगावचे प्रमुख 
शेतकरी थिएटरमध्ये अधिवेशनाकरिता शिरले. 
थिएटरमध्ये कतेत्रसे बाराशे प्रतिनिधी मावू शकले. 

नियोजित अध्यक्ष श्री. मोहन धारिया वेळेवर येऊ 
दाकले नाहीत. ते नंतर संध्याकाळच्या उघड्या अधि- 
'वेशनास उपस्थित होते. मोहन धारिया वेळेवर न 
आल्यामुळे तथीळ एक स्वातंत्र्यवीर श्री. दत्तात्रय 
देवापांडे यांनी अध्यक्षपद स्वीकारले, श्री. दत्तात्रय 
देशपांडे हे पोलुंगीजांच्या कारागृहात अकरा वर्षे डांबले 
गळे होते. त्यांपैकी सात वष अंगोला व लिजत्रन येथील 
वेड्यांच्या इस्पितळात एक वेडा म्हणून पोठुंगीज 
सरकारने त्यांना डांबळे होते. त्यांना एकच वेड लागले 
होते ते म्हणजे, ' गोमांतक बंधमुक्तीच . 

या परिषदेत सकाळ व संध्याकाळ मिळून जे ठराव 
मांडण्यात आले, त्यावर मराठी व कोकणी या दोन्हो 
भाषांमधून भाषणे झाली. मराठी. बोलता न येणारे 
ब॒ केवळ कोकणीच बोलू शकणारे अनेक खिश्चन 
वक्ते या परिषदेमध्ये बोलले. पुणे, मुंबईकडच्या 
मराठीत जी भाषणे झाली ती कोकणीतल्या भाषणा- 
इतकीच शांतपणे व मन लावून खेडूत दोतकऱ्यांनी 
ऐकली. कोकणीतील काही भाषणे पुण्याकडच्या 
माणसांनासुद्धा समजतील अशी झाली व काही 
भाषणे पुण्याकडील माणसांना मुळीच समजणार 
-नाहीत अशी झाली. खिश्चन वक्त्यांची भाषणे 
पुण्याकडील माणसास न समजण्यासारखी होती. 


शेतीच्या पद्धतीत क्रांति आवश्‍यक 
गोमान्तकात नारळ, सुपारी, काजू , आंब्रे इत्यादि 
बागायत व पावसावर अवलंवून असलेली भातशेती 
.ही ग्रामीण आर्थिक उत्पादनाची मुख्य बाजू आहि, 
अलीकडे खाणींचा धंदा तेथे भरभराटीस आला 
आहे. गोमांतकातील दोकडा ७० प्रजा दोतीवर्च 
व बागायतीवरच उपजीविका करते. शेतीवर उपजीविका 
करण्याचे दोन वर्ग आहेत. होती न कसणारा मालक 
वर्ग व द्ोती कसणारा मालक नसंलला रातमजूर 


वर्ग. शेतमजूर वर्गाला कसलेही कुळाचे हक्क नाहीत. 
त्याची स्वतःच्या झोपडीवर मालकी असते; परंतु 
झोपडी अथवा घर ज्या जमिनीवर असते त्या जमिनी- 
वर त्याची मालकी बहुधा नसते. हेत कसणाऱ्या 
कुळाची हकालपट्टी केव्हाही करता येते. जमीनदार 
वर्ग ६० ते ७० टक्के पर्वत खंड वसूल करीत असतो. 
७० टवक्क्रे वसूली करण्यास आजपर्यंतचा कायदा अड- 
थळा करू शकत नाही, कारण कुळाना जमिनी लिला- 
वाने दिल्या जातात. जास्तीतजास्त खंड देणाऱ्या 
'कुळाकडे प्रतिवर्षी जमीन जाते त्यामुळे शेत कसणारी 
कुळे लिलावाच्या स्पर्धेत पडून आपसात एकमेकाशी 
घेरे निर्माण करीत असतात. स्वभावाने गरीब असल्या- 
मुळे मारामाऱ्या होत नाहीत. सर्वात गरोब दोतकरीवर्ग 
म्हणज गावडा. या गावड्यामधील बरीचशी संख्या धर्माने 
खिश्चन आहे. जमीनदार वर्गात खिश्चन व हिंदू असे 
दोन्ही धर्माचे लोक आहेत तसे शेत कसणाऱ्या कुळा- 
मध्येहि दोन्ही धर्माचे लोक आहेत. खिश्चन जमाती- 
वर पाद्री धर्माधिकाऱ्याचा चांगला दाब आहे. चचे 
या संस्थचे वर्चस्व तेथील खिश्चन जमातीच्या मनात 


,खोलवर रुजळे आहे. तेथीळ खिश्चन धर्म रोमन 


कॅथॉलिक संप्रदायाचा आहे. हिंदू व खिश्नन जमाती 
दीधैकाळपर्यत गुण्यागोविंदाने नांदत आहेत. पोतुगी- 
जांच्या विरुद्ध झालेल्या स्वातंत्र्य संग्रामांत खिश्चन 
स्वातंत्रयवीरांनीहि भाग घेतला आहे, व 

जमीनदारीच्या बंधनातून मुक्त झालेला रोतकरी 
समाजच लोकशाहीचा पुरस्कर्ता बनू शकतो. राजकीय 
लोकशाहीला जमीनदार शाहीतून मुक्त असलेली दोती- 
चीच पद्धती बळकट करू शकते. भारतातील विशाल 
लोकशाही टिकाव धरून आहे याचे कारण जमीनदार 
शाहीच्या नाज्याचा कार्यक्रम या लोकशाहीने स्वीकारला 
आहे हे होय. भारतीय कॉंग्रेस पक्षाचे नेतृत्व अजून 


-टिकाव धरून आहे याचेही कारण ग्रामीण जनतेच्या 


आर्थिक स्वातंत्र्याचा व समतेचा कार्यक्रम कॉग्रस 
सरकारंने स्वीकारा आहे हे होय. गोमांतकातील 
हिंदू व खिश्चन जनतेला भारतीय लोकशाहीचे आक- 
धैण वाटावयास पाहिजे, ही गोष्ट तेथील शोतीच्या 
पद्धतीत आमूलाग्र बदल केल्यानेच शक्‍य़ आहे. 
पोुंगीज भाष्रेत जिला कोमुनदाद म्हणतात अशी 
सामुदायिक जमीनदारी गोमतकात अस्तित्वात आहे. 


३७ 


नवभारत 


या संस्थेच्या मालकीच्या जमिनी बऱ्याच आहेत. 
सदर संस्था एखाद्या जाईंट-स्टॉक केपनीसारखी आहे. 
जमीन कसण्याचे हक्क काही मुदतीकरिता ही सस्था 
लिलाव करते. हे लिलाव पाहिजे तसे वाढवून कोणीहि 
घेऊ शकतो. लिलाव वाढवून घेणारा स्वतः जमीन 
कसतोच असे नाही तो ती जमीन इतरांकडून 
कसून घेतो व मध्येच नफाही मिळवितो. जमीन 
कसणाऱ्याला जमीन ताब्यात राहण्याची शाश्वती 
नसते. दुसरा जमीनदारीचा प्रकार म्हणजे बेकायदा 
मालकी स्थापित केलल्या जमीनदारवर्गाचा होय, 
जुन्या सरकार दरबारात अशी पद्धत होती की, अधिक 
जमीन लागवडीला आणण्याकरिता व लागवडीस अस- 
लेली जमीन सुधारण्याकरिता सरकार योजना आखीत 
असे; व त्या योजना पार पाडण्याकरिता व्यवस्थापक 
नेमीत असे. हे व्यवस्थापक स्वतःस जमिनीचे मालक 
म्हणवू लागले. हा उपटसुंभ जमीनदारीचा प्रकार होय. 

सांगे भागात आणखी एक जमीनदारीचा प्रकार 
आढळतो. *“ सोसोयदादी ? नावाची कंपनी स्थापन 
करून काही पेसेवाल्यांनी सरकारी मालकीच्या मोठ- 
मोठ्या जमिनी आपल्या ताब्यात घेतल्या आहेत. 
यातील बऱ्याच जमिनी पडीक झाल्या आहेत. या 
सोसोयदादीचे प्रतिनिधी गरीब. कुळांकडून उत्पन्न 
लाटत असतात. याशिवाय हिंदु देवस्थान व खिश्चन 
देवस्थान यांच्या ताब्यातल्या जमिनी. त्याही 
जमिनीवर्राल कुळांकडून भरमसाट खड आकारला 
जातो. भाटकरनामक वैयक्तिक जमीनदारांचाहि 
वर्ग तेथे आहे. एकंदरीत गोमांतकार्ताल जमीनदारी 
पद्धतीचे अध्ययन करून असा निष्कषे निघतो 
की, गोमांतकात जेव्हा मानवी समाजाची स्थिर- 
वस्ती ग्रामसंस्थेच्या रूपाने नांदू लागली तेव्हा 
गावची व गावालळगतची सत्रंध जमीन गावाच्या संपूर्ण 
मालकीची होती. जमीनदार वर्गाची निर्मिती मध्य- 
युगात झाली असावी, ही सुद्धा जमीनदारी सामुदायिक 
किंवा सामयिक स्वरूपाची होती. तीच कोमुनदाद या 
नावाने अद्यापपर्यंत चाळू आहे. खाजगी वैयाक्तिक 
मालकीवर आधारलेली जमीनदारी एकतृतीयांशापेक्षा 
जास्त नसावी. | 

तात्यय, यापुढे मूळ्यूत सुधारणा करावयाची झाल्यास 
सामुदायिक सहकारी शोतीचा प्रयोग करण्यास अनुकूळ 


अशी ऐतिहासिक पूवपीठिका गोमांतकास लाभली 
आहे. आज अस्तित्वात असलेल्या खाजगी जमीन 
मालकांची उपासमार होणार नाही अक्शा पद्धतीने 
शेतीचा सुधारणा कायदा अस्तित्वात आणावा. निरा- 
धार बिधवा, निराधार वृद्ध, निराधार दुर्बळ ब निराधार 
वालक यांच्या किमान पोषणाची तरतूद करून “ कसेल 
त्याची जमीन ? या तत्त्वाच्या आधारे सामुदायिक सह- 
कारी शेतीची संस्था नव्या कायद्याच्या आधारे गोमां- 
'तकात निर्माण कली तर त्या संस्थेस चांगळे यश येऊ 
शकेल, असा विचार या शेतकरी परिष्रदेच्या वातावरणा- 
वर प्रभाब गाजवीत होता. 


मराठीबाद ब कोकणीबाद 


श्री. दयानंद बांदोडकर यांनी श्री. मोहन धारिया 
यांची व माझी ७५ दिवस चांगली बडदास्त ठेवली 
होती. त्यांच्या स्वतःच्या मालकीच्या कोऱ्या करकरीत 
दिसणाऱ्या आठ दहा तरी मोटारी असाव्यात असे 
दिसले, त्यांनी स्वतः आपल्या मोटारमधून आम्हास 
गोमांतकाची यात्रा घडविली, तेथील अनेक शहरे व 
मंदिरे दाखविली, रोज रात्री ११ वाजेपर्यंत हिंडवून रोज 
नवीन नवीन स्थळांचे दर्शन घडविले, गाडी स्वतःच 
हाकीत असत, त्यांनी शांभरापेक्षां अधिक मराठी 
प्राथमिक शाळा चालविल्या आहेत. मराठीचा उदात्त 
अभिमान त्यांच्या हृदयात आहे. अनेक पुरातन 
मंदिरांची डागडुजी, अुनरुद्धार व  पूजाव्यवस्था 
करण्याकरितां स्वतःच्या पदरचे लाखो रुपये बोलबाला 
न करता त्यांनी खर्च केळे आहेत. मंगेश, शांतादुर्गा, 
महालक्ष्मी, रामनाथ, फोंडा इत्यादि निसर्गरम्य व 
भव्य स्थाने त्यांनी आम्हाला दाखविली, माझ्या 
व्याख्यानांचे पांच दिवसात आठ कार्यक्रम झाले. 
तीनरोपासून तीन हजारांपर्यंत श्रोतृवगी मला लाभला. 
या सवे ठिकाणी श्री. दयानंद बांदोडकर हे मला घेऊन 


गेठे, माझी भाषणे लोकशाहीची तात्त्विक भूमिका 


असलेल्या हिंदु व खिश्चन तरुणवर्गाठा माझी 
समजली आणि उपयुक्त वाटली, 
मडगाव येथील सारस्वत 


गाव गरि प्राह्मण समाजाच्या सभा- 
ग्हात [दिनांक १९ आगस्ट 


( १९६२) रोजी माझा 


र 


न 'चंछरजचज, 


निर्जन, 
व ॥तथदधन बेत - 
र्‍पैकयम जरलत 
"चाहता 


गोमांतका'चे संशयसम्रस्त भवितव्य 


व श्री. मोहन धारिया यांचा गोमांतक साहित्य 
सेवक मंडळातर्फे सत्कार झाला, या, सत्काराचे 
प्रसंगी मडगाव येथीळ निवडक सुशिक्षितांचा 
समाज उपस्थित होता. मराठी व कोकणी यांच्या 
संत्रेंधाचा प्रश्न सत्कार करणाऱ्या संस्थाचालकांनी उप- 
स्थित केला, सत्काराचे भाषण करताना संस्था-चाल- 
कांनी गोमतकाची भाषा मराठीच आहे व कोकणी ही 
मराठीची उपभाषा आहे या सुद्याचे हिरीरीने प्रति- 
पादन केले, सत्कारास उत्तरादाखल भाषण करतांना मी 
पुढील सुद्यांची मांडणी केली :-- 

( १ ) गोमांतकीव जनतेची बोळी कोकणी आहे 
याचा अर्थ येथील कोकणी बोलणारे लोक महाराष्ट्रीय 
आहेत हे आपोआप सिद्ध होते. कारण कोकण हा 
महाराष्ट्राचा अभेद्य भाग आहे. कोकणचाच गोमांतक 
हा भाग आहे म्हणून गोमांतक महाराष्ट्राचा माग आहे. 

(२ ) गोमंतकात पोठुंगीजांचे आगमन होण्या- 
पूर्वीपासून सांस्कृतिक भाषा म्हणून व विद्येची, 
वाचनाची व साहित्याची भाषा म्हणून मराठीची 
उपासना शिक्षित व अशिक्षित समाज अखंडपणे करीत 
आला आहे. उत्सव ब सण याप्रसंगी भनन, कीतन 
व॒नाटके यात मराठीलाच प्राधान्य दिळे गेले आहे. 

(३) अहिराणी, वऱ्हाडी, खानदेशी या मराठीच्या 
उपभाषा व आजची वृत्तपत्रातठी, नियतकालिकातली 
आणि साहित्यातली मराठी यांच्यात जे अंतर दिसते 
त्यापेक्षा कोकणी व मराठी मधील अंतर अधिक नाही. 

(४) गोमांतकाचा प्रदेश चार तालक्यापेक्षा 
अधिक नाही; हा अर्ध्या जिल्ह्यापेक्षा अधिक मोठा 
प्रदेश नाही. अश्या स्थितीत केन्द्रीय नेत्यांच्या मनात 
.हा भाग महाराष्ट्रापासून अलग ठेवावा असे जे आले 
आहे त्यात त्यांचा झुद्ध हेठु दिसत नाही, इतक्या 
ल्हान राज्यांचा हा काळ नाही. महाराष्ट्रात सामील 
झाल्यानेच या प्रदेशातील सामान्य जनतेचा आर्थिक, 
सांस्कृतिक, सामाजिक व राजकीय उत्क्ष होऊ शकेल, 
केन्द्रीय राजकारणी नेते महाराष्ट्राकडे नेल्सनच्या 
आंधळ्या डोळ्यांने पाहतात हे फार अमंगलकारक आहे. 

गोमांतकाचे स्वतंत्र व्यक्तिमत्व आह असेही आमचे 
नेते म्हणतात म्हणून ते मराठी भाषिकातून गोमांत- 
काला अलग ठेवू इच्छितात. लखंनो, अयोध्या, 
अलाहाबाद व काशी यांचीही व्यक्तिमस्चे अलग 


आहेत. मग त्यांची प्रादेशिक निराळी राज्ये का करू 
नये ? या व्यक्तिमत्वावर भर दिला तर या देशांत 
तालुकयाएवढी हजारो राज्ये होतील. 

राजस्थान व ब्रिहारमध्ये साहित्यिक हिंदी बोलणा- 
ऱ्यांची संख्या शेकडा पाच आहे. राजस्थानी, भोज- 
पुरी, मैथिली, मघड बोलणारे एकेक कोटी संख्येचे लोक 
हिंदी भाषिक म्हणून आमच्या केन्द्रीय नेत्यांनी मान्य 
केले आहेत. तरीदेखील पाच लाख वस्तीचा गोमांतक 
मुळूख मराठी नव्हे असे आमचे केन्द्रीय राजकते म्हण- 
तात यातली विसंगति ध्यानात भरण्यासारखी आहे 
व लक्षात ठेवण्यासारखी आहे. 

वरील सत्कारसमारेभ संपल्यानंतर मला खाजगी 
रीतीने अनेक गोमांतकीय मराठीवादी ब कोकणीवादी 
लोकांच्या मध्ये चर्चा करण्याचे प्रसंग आले. त्या सर्व 
प्रसंगी गोमांतक म्हैस्र राज्यात किंवा कर्नाटकात 
सामील करण्याच्या बाजूने बोलणारा एकही हरीचा 
लाल हिंदू किंवा खिश्चन मंडळीत आढळला नाही. 
किंबहुना गोमांतक कर्नाटकात सामील करण्याच्या 
कल्पनेंबद्दल,स्वेत्र तिरस्कास्च दिसून आला. गोमांतक 
स्वतंत्र प्रांत राहावा असे म्हणणारे आढळले. त्यांच्या- 
मध्ये दोन पक्ष दिसले. एक पक्ष कोकणीवाद्यांचा आहे, 
त्यांचे म्हणणे असे की, गोमांतकातील ५२ टक्के 
हिंदूमधील बहुमताला मराठीतून शिक्षण पाहिज आहे 
व महाराष्ट्र राज्यात सामील व्हावयास पाहिजे आहे. 
हे जरी खरे असले तरी ४२ टक्के खिश्चनांना स्वतंत्र 
गोमांतकच पसंत पडेल. कारण साहित्याची व धर्माची 
भाषा म्हणून खिश्चन लोक कोकणीचाच वापर करतात. 
मराठी त्यांना मुळीच येत नाही. त्यांची कोकणी बोली 
मराठी भाषेपासून अधिक दूर गेली आहे. गोमांतक 
स्वतंत्र राहिल्याने कोकणीचे संरक्षण व संवधेन होईल असे 
त्यांना वाटते. यावर त्यांना मी सांगितले की दहापाच लाख 
लोकांची भाषा संपन्न होण्याचा हा काळ नाही. मोठ्या 
प्रदेशाची भाषाच समृद्ध होण्याचा हा काळ आहे, 
कोकणीबद्दल विशष आस्था नसलेला परतु सवतंत्र-गोमां- 
तकवादी दुसरा पक्ष अशी आज्ञा बाळगतो की गोमांतक 
स्वतंत्र प्रांत राहिल्यास त्याच्या विकासाकरिता केंद्र 
सरकार कहून मुब्रलक आर्थिक साहाय्य मिळेल म्हणून 
स्वतंत्र राहण्यात गोमांतकाचा अधिक फायदा आहे. 
या राजकारणी लोकांना मी असे सांगितले की, असा 


३९ 


नवभारत 


छोटासा खार्चेक प्रांत बनविण्यास सरळ व अुद्ध 
विचाराचे लोकसभेचे व राज्यसभेचे सद्स्य संमति देणार 
नाहीत. त्यानी संमति दिलीच तर ती केवळ वरिष्ठ 
नेत्याची पजी राखण्याकरिताच त्यांच्याकडून दिली 
जाईल. शि 
मराठी विद्याल्यांचा प्रसार करणाऱ्या कार्यकत्यांपाशी 
संपूण चवकशी केली असता अशी माहिती मिळाली 
की गोमांतकातील हिंदू किंबा खिश्चन सामान्य जनता 
मराठी शिक्षणाची मागणी करण्याकडे झुकली आहे. ज्या 
खेडेगावात खिश्चन लोकसंख्या अधिक आहे तेथेही मराठी 
प्राथामिक विद्यालयांचीही. मागणी जोरात सुरू झाली 
आहे असे आज दिसून येत आहे. याचे एक महत्त्वाचे 
कारण असे आहे की गोमांतकातील हिंदू ब खिश्चन 
कुटुंबातील सुमारे दोन लाख लोक मुंबईत व्यवसाया- 
निमित्त राहतात, महाराष्ट्र राज्यामध्ये मराठीच्या 
दाराच उत्क्ष होण्यास अधिक अवसर प्राप्त होणार आहे 
याचे सुखस्बम़ गोमांतकातील सामान्य जनतेस पटू लागले 
आहे. गोमांतकीय सामान्य जनतेचा मराठीकडे कोकणी- 
पेक्षा अधिक कल आहे याची आणखी काही महत्त्वाची 
उदाहरणे सांगता येतात. नुकतेच “गोमंतक? दैनिक श्री. 
बा. द. सातोस्कर यांच्या संपादकत्वाखाली निघू लागले 
आहे. त्याचा खप थोड्या अवधीत ८००० पर्यंत 
गेळा आहे. कोकणी भाषेतील वृत्तपत्रे घेणारे गिऱ्हाईक 
त्या मानाने अत्यंत अल्प आहे. एका सुप्रसिद्ध 
कोकणी वृत्तपत्राची कर्मकथा अशी सांगतात की, ते 
अनेक वर्षे प्रसिद्ध होत असूनहि त्याच्या खऱ्याखुऱ्या 
वर्गणीदारांची सख्या २५ पेक्षा अधिक कधी झाली नाही. 
मराठीवाद व कोकणीवाद याला आता यापुढे 
अधिक तीव्रता येणार नाही याची मात्र महाराष्ट्रातील 
विचाखंतानी काळजी घेतली पाहिजे. कोकणी ज्याची 
मायबोली आहे त्याला दुखवून व सतावून, त्याला 
दूर लोटण्याचा उद्योग दुष्टावाच निर्माण करील, हे कडू- 
वृंदावन पेरणारे दोतकरी द्राक्षाचे पीक कसे काढणार ? 
कोकणी ही मराठीची उपभाषा आहे, की बोली आहे, 
की मराठीस संनिधतम असलेली स्वतंत्र भाषा आहे या 
वादांत पडूं नये. तो वाद भाषा-शास्त्रशञांच्या क्षेत्रातच 
मर्यादित करून ठेवावा. कोकणी माणूस मराठी माणूस 
आहे. त्याला दुखविण्याने संग्रामच कायम राहील ! 


कोकणी . ही शिक्षणाची व साहित्याची भाषा 
म्हणून आवद्यक वाटते त्यांना विरोध करू 
नये. कोकणी यापुढे नागरीत लिहिली गेली व 
साहित्य म्हणून वाढीस लागली तर तिला मराठीपासू- 
नच जास्तीत जास्त साहाय्य घ्यावे लांगेळ, कोकणीचे 
रोमन व कानडी लिपीमथ्ये गेल्या शतकात निर्माण 
झालेले साहित्य व पुस्तके आज उपल्ब्ध आहेत. 
कोकणी साहित्याचा जितका विकास होईल तितके 
त्याला साहित्यिक मराठीचे रूप येत जाईळ, कोकणीचा 
आग्रह हा भावनामूलक आहे, विचारमूलक नाही. 
अहिराणी, खानदेशी किंवा वऱ्हाडी या उपभाषांनाही 
मराठीचे उच्च व अभिजात रूप का आले नाही; 
सातारा व पुणे येथीळ लहानशा लोकसंख्येच्या मराठी 
बोलीलाच साहित्याचे उच्च व अभिजात रूप का 
आले; व ती तीन कोटी महाराष्ट्रीयांची भाषा का मानली 
जाते; याचे उत्तर शोधल्यास असे दिसून येईल की 
सरस्वतीचे तपस्वीच अत्यंत अल्प संख्याकांच्या 
बोलीला उच्च सारस्वत पदवीस नेऊन पोचवितात. 
भावनात्मक अभिनिवेश अक्या तपश्चर्येस उपयोगी 
पडत नाही. अगदी थोड्या प्रतिभासंपन्नांची व विचार- 
संपन्नांची तपश्चर्याच बोलीला सरस्वतीचे रूप प्राप्त 
करून देते. इंग्लशला शोक्सपियरने, इटालियनला 
डान्टेने, जमनला गटेने आणि मराठीला ज्ञानंदेवाने 
एकदम उच्चतम सारस्वताची महती प्राप्त करून 
द्लिः नंतर या महतीच्या आश्रयानेच 
तपशीलवार विस्ताराची भर मध्यम व 
छसकाकडून पडत जाते; असे साहित्यसं 
तीच्या इतिहासाचे आधुनिक पंडित सांगत आहेत 
चार पाचांची अद्वितीय प्रतिमा वा अलौकिक पतीत 
पाच दहा लाखांच्या बोलीला अनेक कोटी प्रजेच्या 
संध राष्ट्राची शेक्षणिक व साहित्यिक भाषा बनवतात.. 
क) बोलणाऱ्यांची शैक्षणिक ब साहित्यिक भाषा 
कोकणी आहे की मराठी आहे. हे च्याय 

विवेकास आवाहन देऊन टण क व 
यी टा * है ठरविण्याचा 
1 'गेकेषर अभिमान नव्हे, बा आपण घरादा 

काय समजतो व बोलतो हे नळे ् मळा 

क ता हे नव्हे, तर अद्वितीय प्रतिभ 

व अलाकिक प्रज्ञा असरे हात्म्यां नह 
नसि ऱ्ा असलेल्या महात्म्यांची साहित्य- 
मिंतिच होय | , 


पुढील. 
कनिष्ठ 
ंस्कु- 


४000100002...“ 


० 


अनुक्रमणिका 


खन जा 2] उक 
-करखगघन चिन? 
टक इटण णवधान 
द न्धत पेरलवय 


श्री, व. मं. सिरसीकर 


राजकीय नेतृत्व आणि परंपरानिष्ठ समाज 


८ समाज व्यक्तींचा बनलेला असतो ? असे म्हटले 
जाते. पण प्रत्यक्षात तसे दिसून येत नाही. समाज 
व्यक्तींचा बनलेला असतो हे विधान इतक्या पुरतेच 
सत्य असते की व्यक्तींगिवाय समाज असू राकत नाही, 
समाजाची स्चना विलग व परस्परांपासून तुटक अस- 
लेल्या व्यक्तींवर करता येणे शक्‍य नसते. दुसऱ्या 
शब्दात असे म्हणता येईल की समाज हा अनेक व्यक्ति- 
गटांचा ( 97०0] ) बनलेला असतो. उदाहरणार्थ, 
कुटुंब या प्राथमिक स्वरूपाच्या गटापासून तो मजूर- 
संघटना वा राजकीय पक्ष यासारख्या अनेक व्यक्ति- 
गटांचा अंतर्भाव विशिष्ट मानवी समाजात होतो. हा 
विशिष्ट मानवी समाज राजकीय दृष्ट्या स्वतंत्र असला 
म्हणजे त्याला राष्ट्र म्हणण्यात येते. आज भारतीय 


राष्ट्र म्हणून ओळखल्या जाणाऱया समाजातील एका 


समस्थेचा विचार करावयाचा आहे. 

एका अमेरिकन राज्यशास्त्रज्ञाने-गॅब्रियळ आमंड- 
मानवी समाजाची विभागणी तीन गटात केली आहे. 
आधुनिक समाज, पारंपरिक समाज व मिश्र समाज. 
पहिल्या प्रकारात अर्थातच पाश्चात्य राष्ट्रांचा अंतर्भाव 
होतो. दुसऱ्या गटात सौदी अरेनियासारख्या देशांची 
गणना करता येईल. भारताची-गणना मिश्र समाजात 
करावी लागेल. प्रा. गॅब्रियल आमंड यांच्या वर्गीकरणा- 
बर आक्षेप घेता येतीळ, पण सामान्यपणे ही विभागणी 
मान्य करावयास हरकत नसावी. आधुनिक समाजातील 
सव सावेजनिक व्यवहार- राजकीय, आर्थिक व सामा- 
जिक- हे आधुनिक मूल्यांवर आधारलेले असतात तर 
पारंपरिक समाजातील व्यवहार परंपरेनुसार व प्राचीन 
काळापासून चालत आलेल्या मूल्यांवर अधिष्ठित 
असतात. मिश्र समाजात मात्र परिस्थिती जरा बिकट 
असते. विशिष्ट ऐतिहासिक परिस्थितिमुळे अशा 
समाजात आधुनिक व पारंपरिक यांचा संबंध आलेला 
असतो. उदाहरणाथ, भारतावरील ब्रिटिशांचे वचेस्व. 
या संबंधामुळे अशा समाजात मूल्यांचा संघषे निर्माण 


न. भा. ६ 


होतो. कारण आधुनिक व पारंपरिक मूल्ये काही 
अंशी तरी परस्पर विरोधी असतात. एकच उदाहरण 
दाखल्यासाठी पुरेसे आहे. आधुनिक समाजात समतेचे 
मूल्य शिरोधार्य मानण्यात येते. पारंपरिक समाज 
विषमतेच्या संस्थीकरणावर (1801:७1189109 ) 
आधारित असतो. अशा परिस्थितीत संघर्ष अटळ 
ठरतो. 


भारतीय समाजाची गणना मिश्र समाजात केली 
तरी आपल्या समाजाचे पारंपरिक स्वरूप विशेष 
प्रमाणात टिकून आहे. पाश्चात्यांची विद्या, त्यांची मृल्ये, 
त्यांची उत्पादनव्यवस्था व शासनयंत्रणा, यांचा स्वीकार 
भारताने केलेला असला तरी या स्वीकाराची व्याप्ती 
शहरातील अल्पसंख्य आंग्लविद्या विभूषितांपुरतीच 
आहे हे विसरता येत नाही. सुशिक्षित वर्गात देखील 
पाश्चात्य मूल्यांचा स्वीकार अर्धवटपणे व बव्हंशी 
सोयिस्कररीत्या केलेला आढळून येतो. ग्रामीण 
भागातील अशिक्षित जनतेला पाश्चात्यांच्या आधुनिक 
मूल्यांची जाणीव झालेली नाही. याचे चांगले 
उदाहरण म्हणून अस्पृरयता नष्ट करण्याविषयीच्या 
घटनेतील कलमाचा उल्लेख करता येईल. सुशिक्षितानी 
समतेचे मूल्य स्वीकारले आहे. पण तो स्वीकार 
फक्त स्वतःच्या फायद्याकरिता असतो असे अनेकदा 
दिसून येते. अत्यंत सुघारकी राहणी असलेल्या 
घरातंदेखीळ पूर्वास्पृरय वा नवबोद्ध याना प्रवेशा नसतो, 
मग त्याना समतेची वागणूक मिळणे बाजूलाच राहिले ! 
खेड्यातील जनतेचा अजूनही पारंपारेक मूल्यांवर 
विश्वास असल्याने त्याना अस्पृरयता नष्ट करण्याविष- 
यीचे कलम धर्मविरोधी वा स्वहितविरोधी वाटावे, यात 
फारसे नवल वाटण्याचे कारण नाही, 


परंपरानिष्ठ संस्थांचा प्रभाव 
भारतीय समाजातील परंपरानिष्ठ संस्थांचे स्थान 
आजही अनन्य साधारण आहे, याचे उत्तम उदाहरण 


४१९ 


नवभारत 


म्हणून जातिव्यवस्थेचा उलेख करता येईल, खेड्या- 
पासून राहरापर्यत समाजरचनेचा मुख्य आधार जात 
असतो. त्यामुळे विशिष्ट जातीत जन्मलेल्या व्यक्तीचा 
संबंध अन्य जातीशी वा धर्मीयांशी फास्च क्वचित येतो. 
जात पंचायती .फक्त खेड्यातच असतात असे मान- 


ण्याचे कारण नाही. शहरातून पंचायतीचे नामकरण 


£ सभा ?, “ साहाय्यक समाज ? अशा प्रकारांनी केलेले 
दिसून येते. पण त्याचा अथ परंपरानिष्ठ संस्थांचे महत्त्व 
कमी होत आहे असा करणे म्हणजे स्वतःची अजाणता 
वा जाणून बुजून फसवणूक करणे होय. थोडक्यात असे 
म्हणता येईल की आजही भारतीय समाजातील परंपरा- 
निष्ठ संस्था बऱ्याच अंशी टिकून आहेत आणि 
त्यामुळे त्यांची व्यक्तीवर असलेली पकड फारशी ढिली 
झालेली नाही. ज्या संस्थेच्या आश्रयाखाली वा 
प्रभावाखाली व्यक्तीचे संपूर्ण जीवन व्यतीत होते, त्या 
संस्थेचा प्रभाव व्यक्तीच्या राजकीय, सामाजिक, व 
आर्थिक व्यवहारावर पडणे स्वाभाविकच मानले पाहिज. 


आपल्या समाजातील या परिस्थितीमुळे भारतीय 
राजकारणात वापरल्या जाणाऱ्या भाषादेखील तीन 
प्रकारच्या असतात असे भारतीय राजकारणाचे एक 
अभ्यासक डब्ल्यु. एच्‌ . मॉरिस जोन्स यांचे म्हणणे 
आहे. 


- “केन्द्र सत्ता आणि घटकराज्ये , ' विधिमंडळाचे 
कार्यकारी मंडळावरील नियंत्रण २, “ न्यायमंडळाचे 
ख्वातंत्र्य' आणि “ लोकशाही ? ' शासकवर्ग व राजकीय 
नेते यांचे संबंध ' अद्या स्वरूपाची विधाने व चर्चा 
भारतीय राजकारणाच्या संदर्भात करण्यात येते, तेव्हा 
वापरलेली ही भाषा पाश्चात्यांना सहज समज 
शकते. कारण ती त्यांचीच भाषा आहे. आपण फक्त 
त्या भाषेची उसनवारी केलेली आहे. पण ज्यावेळी 
भारतीय राजकारणात पारंपरिक भाष्रा वापरली जाते 
तेव्हा ती इतराना कळू शकत नाही. उदाहरणाथ, 
विशिष्ट जातीचे प्राबल्य असलेल्या मतदारसंघात त्या 
जातीचा उमेदवार उभा करणे, मंत्रिमंडळात जागा 
देताना जातीचा अथवा धर्माचा विचार करणे, निवड- 
णुकीत प्रचार करताना पक्षाच्या कार्यक्रमाऐवजी प्रति- 
पक्षीय उमेदवाराच्या जातीचा उल्लेख करणे इत्यादि 
अनेक प्रकारे पारंपरिक भाषा बोलली जाते, इतकेच 


४२ 


नव्हे तर मतदाराना व लोकाना ती चटकन समजते. 
स्वजातीय उमेदवार हा ' आपला माणूस ? वाटतो. 
या दोन प्रकारांवरोबर्च भारतीय राजकारणातील 
तिसरी भाषा म्हणज संतांची भाषा होय, विनोबाजी 
वा जयप्रकाश नारायण या सारखे सर्वोदयी नेते या 
भाषप्रेचा वापर करतात. सामान्य जनतेला व विशेषतः 
बुद्धिजीवी मध्यम वर्गाला ही भाषा. फार पसंत पडते. 
त्यागाची, निःश्रेयसाची, सर्वोदयाची, कल्पना त्याना 
रुचते. स्पर्धायुक्त राजकारणाऐवजी संधषैरहित सर्वो- 
दयाचे आकर्षण त्याना वाटते. 


भारतीय राजकारणात या तीनही भाषा कधी 
एकाच वेळीं तर कधी एका पाठोपाठ वापरण्यात 
येतात. त्यांचा परिणाम सर्वसामान्य व्यक्तींना गोंधळात 
टाकणारा होतो. 


समाजातील चार स्थूळ गट 


समाजातील व्यक्तीचे स्थूळ मानाने चार , गट 
कल्पिता येतात. सामान्य नागरिकांचा गट सर्वांत मोठा 
असतो. या व्यक्ती बव्हंशी आपल्या स्वतःच्या वैयक्तिक 
जीवनाच्या दैनंदिन धकाधकीत पूर्ण गुरफटून गेलेल्या 
असतात. त्याना साबेजनिक जीवन, समाजकारण, वा 
राजकारण यात भाग घेण्याची इच्छा नसते, वेळ नसतो 
व कुबत देखील नसते. ते या सथ गोष्टींविषयी अलिप्त 
असतात, या गटानंतर येणारा दुसरा गट म्हणजे राज- 
कीय व्यक्तींचा होय. राजकीय व्यक्ती आपापले देनं- 
दिन जीवन व निर्वाहाचे उद्योग सांभाळून राजकारणा- 
विषयी आणि सावैजनिक जी जाणत अस- 
तात. त्याना राजकारणाची चर्चा आवडते, ते हिरीरीने 
अशा समस्यांची चर्चा आपल्या मित्रमंडळ 
त्यांना राजकीय पक्षांच्या ध्येय 
मते असतात. अनेकदा राजकीय व्यक्ती अशा एखाद्या 
पक्षाचे सदस्यत्व स्वीकारतात अथवा पक्षाला द्रव्य- 
साहाय्य करतात. पक्षाच्या जाहीर सभांना हूजर 
राहणे त्यांना आवश्यक वाटते. राज- 
कारण, नेते, त्यांची धोरणे, व त्यांचे परिणाम या 
सर्वांबद्दळ अशा व्यक्ती अतिशय जिव्हाळ्याने विवार र 
करतात व मतप्रद्शीन करतात, ग 

वरील दोन प्रकारात समाजातील ९५ 
समावेश कराबा लागतो, उरलेल्या पांच 


हीत करतात. 


धोरणाविषयी निश्चित 


टक्के व्यक्तींचा 
चे टक्के व्यक्तीं- 


उ ल,” रडऊएऊ” 


"कखगघरचि्ज-चञ, 
"रढडटणा[तथदधन ” 


राजकीय नेतृत्व आणि परंपरानिष्ठ समाज 


मधून प्रत्येक समाजात ध्येयवादी कार्यकते व नेते 
यांचा उदय होत असतो. ध्येयवादी कार्यकत्यांच्या 
त्यागावर, कार्यावर, निष्ठिवर, राजर्कीय पक्ष उभे अस- 
तात. ध्येयवादी कार्यकर्ते नसतीळ तर राजकीय पक्ष 
एक दिवस चाळू शकणार नाहीत. केवळ नेते व 
व अनुयायी यांच्या एकत्र येण्याने पक्ष निर्माण होईल; 
पण पक्षाचे बळ, त्याची वाढ व त्याची प्रगती ही 
व्येयवेड्या कायेकर्त्यांवर अवलंबून असते. 
समाजातील सर्वांत अल्पसंख्य गट नेत्यांचा असतो. 
समाजाला मार्गदर्शन करण्याचे कार्य या व्यक्तींनी 
स्वतःवर लादून घेतलेले असंते अर्थातच यासाठी 
त्यांना सत्तेची जरूर असते. सत्तासंपादन हे त्यांचे 
ध्येय असते. यासाठी त्याना पक्षाची, कार्यकत्यांची, 


अनुयायांची व जनतेची, जरूरी असते. नेत्यांच्या या 


वर्गाचे एक प्रमुख लक्षण म्हणजे त्यांचे खयंभूपण ! 
पक्षाच्या अगदी कनिष्ठ पातळीवर स्वतःच्या कार्याचा 
प्रारंभ करून पक्षाचे नेतृत्व मिळविणाऱ्या व्यक्ती या 
अपवादात्मक असतात. बहुसंख्य नेतें हे जणू नेतृत्व 
करण्यासाठीच जन्माला आलेले असतात ! नेत्यांचे 
नेतेपण थ्येयवादी कार्यकर्त्यांच्या त्यागाचे कुरालतेने 
भांडवल करून जनतेचा पाठिंत्रा मिळविण्यावर अव- 
लवून असते. निवडणुकीच्या मोसमात नेत्यांच्या अंगी 
अमर्याद सौहार्द व कार्यकर्त्याविषयी ओसंडून वाह- 
णारा स्नेह दिसून येतो! सामान्य कार्यकर्त्याला नेत्याच्या 
जवळ जाणे देखील शक्‍य होते. नेत्याचा हात प्रेमभराने 
त्याच्या पाठीवरून फिरतो. मुद्दाम मार्दव आणलल्या 
जवळिकीच्या भाषेत त्याचे व त्याच्या कुडेंबियांचे क्षेम- 
कुदाल विचारले जाते. काही तात्कालिक आर्थक अड- 
चण असल्यास तिचे तत्परतेने निवारण केळे जाते. पण 
ही परिस्थिती अधिक काळ टिकणारी नसते. निवडणूक 
आटोपली की पुनः एकदा नेते, कार्यकत॑ व अनुयायी 
यांच्यांतील अंतर वाढते. अनेकदा असे अंतर कायम 
ठेवण्याचा प्रयत्न बुद्धयाच केला जातो. याचा अर्थ 
कार्यकर्त्याला हे सर्व कळत नाही असा नसून तो हे सव 
समजून उमजून आपले काम करीत असतो, 


तत्त्व ब व्यवहार यातील अंतर 
लोकदाही समाजात नागरिकाचे व राजकीय 
व्यक्तीचे स्थान काय असावे याविषयी तात्विक विचा- 


रात व प्रत्यक्ष व्यवहारात मोठे अंतर पडलेले दिसून 
येते. लोकशाहीच्या मूलभूत सिद्धांतानुसार समाजार्ताल 
प्रत्येक व्यक्तीने राजकारणात रस (1171९1९91) घेतला 
पाहिजे त्यार्ताळ समस्यांचा आपल्या बुद्धीप्रमाणे विचार 
केला पाहिजे. त्या सोडविण्यासाठी प्रयत्न केळे पाहि- 
जेत. त्यासाठी आवश्‍यक ल्यां संस्था-संघटना निर्माण 
केल्या पाहिजेत. जरूर पडेल तेव्हा झीज सोसून सार्वे- 
जनिक कार्य केले पाहिजे. निवडणुकीच्या वेळी मिन्न 
राजकीय पक्षांच्या कार्यक्रमांचा तोळनिक विचार करून 
डोळसपणे मतदान केले पाहिजे. आपल्या संत्रंधार्ताल 
अन्य नागरिकांशी राजकीय चर्चा केली पाहिजे- 
इत्यादि अपेक्षा गृहीत धरल्या जातात. प्रत्यक्षात मात्र 
घडते निराळेच ! 

लोकशाहीचे तत्त्व आणि तिचा व्यवहार यात फार 
मोठा फरक दिसतो. सामान्य नागरिक राजकारणाविषयी 
उदासीनच काय, बेपर्वा ( ७४०1० ) बनलेला असतो. 
अशी द्वात्ते निर्माण होण्यास काही विश्षेष कारणे 
घडलेली असतात अंस नाही. जीवनकलहाच्या 
तीव्रतने सामान्य माणसे होरपळलेली असतात. त्याना 
राजकारण हे श्रीमंताचे फुरसतीचे वेळी केळे जाणोरे 
एक काम वाटते. राजकारणातील आजच्या समस्यां 
व त्याची उकल या दोनही गोष्टी सामान्य नागरिकाच्या 
बुद्धीला न झेपणार्‍्या आहेत. उदाहरणाथ, मिग विमाने 
विकत ध्याबी की लाइटनिंग घ्यावीत, या सध्या विवाद्य 
ठरलेल्या समस्येविषयी भारतातील सामान्य नागरिक 
कोणते मतप्रदशीन करणार १ या परिस्थितीमुळे उदासी- 
नता व तजञञन्य बेफिकीरी वाढण्यास मदत होते. अश्या 
नागरिकाकडून नव्या संस्था व संघटना निर्माण 
होणे कसे शक्‍य आहे १ लोकशाही स्थिर होण्यासाठीं 
अनेक संस्थांची व संघटनांची गरज असते. कारण 
अद्या संस्था-संघटनांमुळेच सत्तेचे केन्द्रीकरण आपो- 
आपच टाळले जाते, व नागरिकांचे जीवन सुद्ढ व 
संपन्न होत असते, ' 

निवडणुकीच्या वेळी नागरिकाने भिन्न राजकीय 
पक्षांच्या कार्यक्रमाचा विचार करून स्वतःचे मत बुद्धि- 
निठ्ठेच्या कसोटीवर पारखले पाहिजे असा लोकशाहीचा 
सिद्धान्त आहे. प्रत्यक्ष व्यवहारात व्यक्ती तयार 
कपड्याप्रमाणे वर्तमानपत्रांनी वा नेत्यांनी तयार केलेली 
मंते आपली बुद्धिनिष्ठ मते आहेत म्हणून स्वीकारते व 


४२ 


नवभारत 


तदनुसार वतन करते. डोळसपणे मतदान करणार्‍यांची 
संख्या अत्यल्प असते. जात, धभ; मजूरसंघटना, 
शेजार, किंवा नेत्याचे अल्ल्लोकिकत्व या घटकांचा 
प्रभाव नागरिकाच्या मनावर पडतो. भावनोद्दीपक 
भाषणे वा दइृद्ये यांचा परिणाम सामान्य नागरिकावर 
मोठ्या प्रमाणात दिसून येतो. या सवाचा एकत्रित 
परिणाम म्हणजे अनेकदा आंधळेपणाने झालेले मतदान, 
सर्वच देशात कमीअधिक प्रमाणात आढळून येणाऱ्या 
या परिस्थितीत भारतीय संदर्भात अज्ञान व अशिक्षि- 
तता यांची भर पडते. थोडक्यात म्हणज तत्त्व 
पुस्तकात राहते व मते जा या लोकशाहीला 
मार ठरणारे मार्ग राजरोसपणे चोखाळले जातात ! 


लोकशाहीच्या ।सद्धान्ताप्रमाणे प्रत्येक व्यक्ती स्वतंत्र 
असते. तिला तिचे नेतिक जीवन असते; सामाजिक 
प्रतिष्ठा असते; स्वतत्र व्यक्तिमत्व असते; पण प्रत्यक्षात 
अशा स्वतंत्र व्यक्ती अभावानेच आढळून येतात. 
समाजातील अनेक गटांशी व्यक्ती या ना त्या कारणाने 
संबंधित असते. त्या गटांच्या बंधनांचा व्यक्तीला 
स्वीकार करावा लागतो. कारण त्या गटांच्या आधा- 
रानेच व्यक्तीला आपले जीवन कंठावयाचे असते, 
कुटुंबप्रमुखाच्या मताप्रमाणे ( अज्ञिनुसार म्हणणे अधिक 
सयुक्तिक ठरेल ! ) मतदान करणाऱ्यात केवळ अशिक्षित 
स्त्रियाच असतात असे समजण्याचे कारण नाही. उच्च 
विद्याविभूषित स्त्रियादेखील / तसेच वतन करतात, 
अनेकदा तरुण पदवीधर मुलांनी पित्याच्या मतानुसार 
मतदान केळे आहे. या उदाहरणावरून अजूनही 
व्यक्तिस्वातंत्र्याची कल्पना कोणत्या स्वरूपात भार- 
तीय समाजाने स्वीकारली आहे हे जस लक्षात येते 
तसेच गटाचा प्रमाबदेर्खाल लक्षात येतो. कुटुंबा- 
प्रमाणेच संघटित अशा मिन्न मंडळांचा, ( उदा० 
तालीम, संध, सेवादल, रा, स्व, संघ), मजूरसंघ- 
टनांचा प्रभाव त्यांच्या सदस्यांवर पडतो. अनेकदा 
या बाबतीत निश्चित धोरण ठरवून दिले जाते, व्यक्तीचे 
स्वतंत्र अस्तित्व फक्त कल्पनेत बा पुस्तकात गिलछक 
राहते ! 


भारतीय समाजात वर उल्लेखिलेल्या मंडळाखेरीज 


लागते. या संस्थांची बंधने अधिक तौत्र खरूपाची 
असतात. त्यामुळे व्यक्तीचे स्वातंत्रय अधिक संकुचित 
होते. गेल्या निवडणुकीत वैमानपत्रात येणाऱ्या 
भातम्या वाचल्या -- “ डोळसपणे ' वाचल्या-म्हणजे 
वरील विधानाची सत्यता पट्टू शकेल, जातींचा किंवा 
जातीय संस्थांचा उघड किंवा प्रच्छन्नपणे फायदा घेण्यात 
यतो. निवडणुका जिंकावयाच्या तर या सवे लटपटी 
करणे भाग पडते, असा समर्थकांचा दावा असतो. 

कित्येकदा प्रचारतंत्राचा पगडा -मतदारांवर बसतो. 
कित्येक सुशिक्षित नागरिकांना असा अहंगंड असतो 
की ते प्रचाराचे वेगडी स्वरूप सहज ओळखू शकतात. 
त्यांच्या या आत्मगौरवाळा धक्का न देता आधुनिक 
प्रचारतंत्र अत्यंत सूक्ष्ममण आपले कार्य तडीस नेत 
असते, सामान्यतः कोणत्याही समाजात विचार करणा- 
र्‍यांची संख्या अत्यल्पच असते, पण आपण विचार- 
पू वंक आपली मते बनवितो असे इतराना भासविणे 
मनाला संतोषदायक असते, त्यामुळे अनक व्यक्ती 
या खटाटोपात असतात, पण प्रचारक नेमक होच गोष्ट 
हेरून आपले कार्य करीत असतात. आधुनिक प्रचार- 
तंत्राला वळी न पडता आपली विचारशक्ति शाबूत 
ठेवून स्वतंत्रपणे मतदान करणे कठीण असते. सभा, 
मिरवणुकी , कलापथक ) व लोकनाट्ये , पोघोड व 
कवाल्या, भित्तिपत्रके, प्रचारपत्रके, पद्याचा व घरोघरी 
भेटी, खरी फुगे, रस्त्यावरीळ ठिखाणे अशी ही यादी 
कितीतरी लांजविता येईल, या सर्वाचा संग्रहित परिणाम 
व्यक्तीवर होणे अपरिहार्य असते. झंझावाती प्रचारापुढे 
एकाकी व्यक्तीच्या दुर्बळ मनाचा पाडाव लागणे संभव- 
नीय नसते. 


अशा परिस्थतीत भारतीय राजकारण चाळू आहे, 
समाजजीवन विशिष्ट 


ष्ट रूप घेत आहे. पाश्चात्य वैचारिक. 
परंपरेत निर्माण झालेली राजकीय मुल्ये ब आपली 
पारंपरिक समाजरचना यांचा संघ सुरू आहे. 
पाआत्य राजकीय मूल्यांना भारताच्या 
आपण स्थान दिले असल्यामुळे आत 


आहेत असा निर्णय घेऊन त्याना शिरोधार्य मानठे 
७ > 1. - येतो ४ 
परंपरानिष्ठ संस्थांचा मभाव व्यक्तीवर दिसून येतो. आहे. हा सघषे आता समाजाचे विशिष्ट पद्धतीने 
जातिसंस्थांचे अप्रिय पण सत्य अस्तित्व मान्य करावे परिवतन करूनच थांबविता येईल, परिवर्तनाचा विचार 
४४ 


राजकीय नेतृत्व आणि परंपरानिष्ट समाज 


का आवड्यक आहे यासाठी काही मृल्यांचा विचार 
करता येईल, न 


परिबतेनाचे माग 

मानवी समतेचे मूल्य लोकशाहीला अभिप्रेत असते. 
त्या दृष्टीने भारतीय घटनेने या देशात अनेक शतके 
दृढमूल झालेली अस्पृश्यता नष्ट केली. ती पाळणे हा 
गुन्हा ठरविला आहे. केवळ तास्विकदृष्ट्या पाहिल्यास 
अस्पृह्यता नष्ट करणे ही अत्यंत क्रान्तिकारी गोष्ट 
आहे. पण प्रत्यक्ष व्यवहारात ती नष्ट झालेली नाही 
असे दिसून येते ! अनुसूचित जाती ब जमाती यासाठी 
नियुक्त केलेल्या अधिकाऱ्यांच्या नव्या इतिवृत्तात 
याविषयी दिलेली माहिती अत्येत खदकारक व निराशा- 
जनक आहे. याचे दोन अर्थ होतात. एकतर सत्ताधारी 
पक्ष व शासनयंत्रणा या प्रश्नाबाबत ज्या प्रमाणात 
कार्यक्षम हव्या तितक्‍या त्या नाहीत. पण केवळ शासन- 
यंत्रणेला दोष देऊन भागत नाही. घटनेंने मान्य 
केलेल्या व स्पष्ट निदश केलेल्या नियमांचे उछेधन या 
देशातील बहुसंख्य जनता बिनदिक्कतपणे अस्पृदुयता 
पाळून करीत आहे. अश्या परिस्थितीत घटनेचे 
पावित्र्य, तिचे अत्युच्च स्थान; कसे टिकावयाचे १ 
ज्या देशातील समाज व राज्यघटना यांतील अंतर 


स्पष्ट दिसते तेथे घटना निरुपयोगी ठरून उपहासाला 


“पात्र ठरते | 

सामाजिक विषमतेइतकाच किंब्रहुना अधिक 
महत्वाचा प्रश्न आर्थिक समतेचा' आर्थिक 
' सुरक्षिततेचा -आहे. भारताने यासाठी नियोजनाचा 
स्वीकार केला आहे. नियोजनाच्या एका दराकानंतर 
देखीळ या देशातील बहुसंख्य जनतेच्या दारिब्यात 
फरक पडलेला दिसून येत नाही. कदाचित शहरी 
कामगार, वरचा मध्यमवर्ग, सधन शेतकरी, या 
सारख्या अल्पसंख्य गटांचे उत्पन्न वाढले असेल. पण 
ज्यांना निर्धन म्हणण्यात येते अशा देतमजुराला 
आजही एकवेळ अन्न कसेब्रसे मिळू शकते. याविषयी 
ठोकसमेत उत्तरप्रदेशातील एका खासदाराने वर्णन 
केळेली तीन जिल्ह्यातील परिस्थिती- तेथील ८० 
टक्के जनतेला एकभुक्त राहावे लागते | -अपवा- 
दात्मक नसून सामान्यतः सतत दिसणारी 
आहे. याच्या जोडीला मूठभर श्रीमत व त्यांचे 


आश्रित यांच्या नेत्रदीपक सुखोपभोगासाठी नवीन 
सुखसोयी मोठ्या शहरातून निर्माण झाल्या आहेत. 
मोठ्या लांबीच्या नव्या मोटारी - कारण मोटारीच्या 
लांबीवर तिच्या मालकाच्या प्रतिष्ठेची उंची अवलंबून 
असते ? वातानुकूल आरामगृहे, पाश्चात्य धर्तीच्या 
ठृत्यश्षाळा, यासारख्या अनेक गोष्टींचा उल्लेव करता 
येईल. साऱ्या जगात गरीब मानल्या गेलेल्या, स्वतःच्या 
नियोजनासाठी पाश्चात्य राष्ट्रें व सोव्हिएट रश्ियादि 
राष्ट्रें यांच्याकडे सतत मिक्षांदेहि करावी लागणार्‍या 
या राष्ट्राला वरील किती गोष्टी निकडीच्या आहेत १ 

पाश्चात्य मूल्यांप्रमाणेच भारताने तिकडील राज- 


: क्लीय संस्था-संघटनांची उसनवारी केली आहे. पण 


येथील परिस्थितीत त्यांचे स्वरूप कसे विकृत होते 
त्याचे चांगळे उदाहरण म्हणून राजकीय पक्षांचा उछेल 
करता येईल. राजकीय पक्षांखेरीज संसदीय लोक- 
शाहीचा कारभार सुरळीतपणे चालविणे शक्‍य नाही. 
पण आपल्या दद्याताळ राजकीय पक्षांची रचना अने- 
कदा जातिनिष्ठेवर आधारलेली असते. आर्थिक वा 
राजकीय कार्यक्रमावर आधारलेल्या राजकोय संघटना 
रेबजी विशिष्ट जातींच्या प्रभुत्वाखाली असलेल्या संघ- 
टनांचे स्वरूप भारतीय राजकीय पक्षांना कळत 
नकळत येते. याहा परिस्थितीला वर उछेखिलेला संघ- 
घैच कारणीभूत आहे. आर्थिक संघटनात देखील 
विशिष्ट जातीचे वा जमातीचे प्रभुत्व आढळन येते. 
म्हणजे वगीय संघटनांचे रूप त्यांना येत नाही. 


बरीळ विवेचनावरून भारतीय समाज परिवतनाची, 
व प्रबोधनाची निकड किती आहे हे लक्षात येईल. 
प्रचंड लोकसंख्या, अनेक भाषाभेद, अनेक धर्मभेद 
व प्रादेशिक अभिमान, यांचा वारसा असलेल्या 
समाजाचे परिवतन सोपे व त्वरित होणारे नाही हे स्पष्ट 
आहे. पण त्यासाठी सातत्याने प्रयत्न करणे जरूर आहे. 
हे प्रयत्न पुढील दिशांनी एकसमयावच्छेंदे केल्यास 
काही प्रमाणात तरी यश मिळण्याचा संभव आहे. 


सावैत्रिक शिक्षणाबर अधिक जोर 

कोणत्याही समाजाचे परिवर्तन करण्यासाठी रिक्ष- 
णाची जरूरी आहे. सखातंत्र्यानंतरच्या गेल्या १५ 
वर्षात या देशातील निरक्षरांचे प्रमाण फारसे घटलेले 
नाही. याचा अथ शिक्षणप्रसाराची निकड आमच्या 


४५ 


नवभारत 


नेत्यांना वाटत नसावी वा दिक्षणप्रसाराचे प्रयत्न 
अपुरे ब अशास्त्रीय असावेत. आधुनिक साधन- 
साम्रगीच्या साहाय्याने ब योग्य धोरणाने शिक्षणप्रसार 
करणे अशक्य नाही. कष्टसाध्य आहे. पण तिसर्‍या 
पंचवारष्रिक योजनेत देखील शिक्षणासाठी केलेली तरतूद 
तुटपुंजी आहे. मिलाई, रुरकेला व दुर्गापूर येथील 
लोखंडाच्या कारखान्या इतकेच, किंबहुना अधिक, 
महत्त्व शिक्षणप्रसाराला द्यायला हवे. महाराष्ट्रातील एक 
शिक्षणतज्ज्ञ श्री. जे. पी, नाईक यांनी रशियाच्या 
दौऱ्यावरून परत आल्यानंतर दिलेल्या एका ब्याख्या- 
नात त्या देशात शिक्षणाला दुसरा क्रम ( 971०1४४) 
आहे असे रशियाचे शात्रूदेखील कबूल करतात असे 
सांगितले होते. त्याच संदर्भात त्यांनी भारतात मात्र 
शिक्षणाला २२ वा क्रम आहे असे म्हटले होते. 
थोडक्यात म्हणजे शिक्षणाचा विचार सामाजिक 
परिवर्तनाचा सर्वात महत्त्वाचा घटक म्हणून झाला 
पाहिजे. या देशातील लोकशाही टिकवण्यासाठी पोलाद, 
सिमेंट, धरणे आणि विद्युतूशक्ति या बरोबरच सुशिक्षित, 
सुसंस्कृत व्यक्तींची गरज आहे हे विसरता येणार 
नाही. 


शिक्षणाचा प्रसार म्हणजे केवळ साक्षरता वा प्रोढ- 
शिक्षण यांचा प्रसार असा अर्थ इथे अभिप्रेत नाही. 
सर्वसामान्य शिक्षणाबरोबरच जनतेला सामाजिक व 
राजकीय शिक्षण मिळणे लोकशाहीसाठी आवद्यक 
'आहे. लोकशाहीच्या मूल्यांची जपणूक अश्या शिक्षणा- 
खेरीज होणार नाही. अश्या व्यापक शिक्षणाची जबाब- 
दारी केवळ शासनसंस्था पार पाडू शकणार नाही. तर 
राजकीय पक्ष, मजूर संघटना, सामाजिक संघटना व 
अभ्यास मंडळे अश्या सव प्रकारच्या संस्थांचा हात- 
भार या कामाला लागला पाहिजे. 


याच दृष्टीने अधिक विचार करता भारतीय विद्या- 
पीठांचे उत्तरदायित्व लक्षात येते. खातंत््यपूव काळातील 
परीक्षा घेणारी यंत्रणा हे विद्यापाठांचे स्वरूप आज 
बदळत आहे. ' संशोधन व ज्ञानवर्धन यांचे केन्ध ? 
असे नेवे रूप हळूहळू का होईना भारतीय विद्या- 
पीठांना येत आहे. पण एवढ्याने भागणार नाही. 
सामाजिक उत्तरदायित्वाच्या दृष्टीने या देशातील 
विद्यापीठांना अधिक कार्य करगे भाग आहे. ज्याप्रमाणे 


४६ 


अप्रगत देशातील शासनसंस्थेला आर्थिक प्रगतीसाठी 
स्वतःवर अनेक नव्या उद्योगांची जबाबदारी स्वीका- 
रावी लागते त्याप्रमाणे सांस्कृतिक व वैचारिक प्रगती- 
साठी विद्यापीठांनी अधिक जबाबदारी स्वीकारली 
पाहिजे. विदोषतः सामाजिक व राजकीय व्यवहार 
व समस्याविषयी सतत विचारमंथन, संशोधन व 
तदनुसार समाजाला मार्गद्रीन, असे त्रिविध कार्य 
अंगिकारले पाहिजे. त्यासाठी नवे प्रयोग केळे पाहिजेत, 
आवद्यक तर समाजविषयक संशोधनासाठी खास 
विभाग निर्माण केळे पाहिजेत, केवळ ज्ञानार्जन व 
संशोधन यावर लक्ष केंद्रित करून भागणार नाही. 


नव्या निष्टठांची निर्मिती 


राजकीय पक्षांचे परिवर्तन घडून येणे हे अतिशय 
महच्वाचे आहे. कारण पारंपरिक समाजातील निष्ठांना 
धक्का देण्याचे व त्यांचे उच्चाटन करून नव्या निष्ठा 
निर्माण करण्याची ताकद व उमेद ही फक्त राजकीय 
पक्षांनाच शक्‍य आहे. समाजपरिव्तनात निष्ठांचे परि- 
वतन मूळ्भूत आहे. हे क्रान्तिकारी कार्य केवळ राजकीय 
पक्षच करू शकतात, त्यासाठी आर्थिक ब राजकीय 
कार्यक्रमावर आधारलेले व कोणत्याही कारणाने जातीलां 
वा जाताय निष्ठांना थारा न देणारे पक्ष हवे आहेत. ही 
देखील गोष्ट त्वरित साव्य होणारी नाही. आचार- 
संहिता पाळण्याचे बंधन अधिकाधिक प्रमाणात पक्षां- 
वर जनतेने आणले पाहिजे, नेत्यांनी या बाबतीत 
आपल्या उक्तीत व कृतीत मेळ ठेवला पाहिजे. 

समाजजीवनात राजकारणाला महत्त्व असले तरी 
राजकारण म्हणजे संपूण समाजजीवन नव्हे. राजकारणा- 
व्यतिरिक्त अशा अनेक क्षेत्रात भिन्न अशा संस्था 
व संघटना कार्य करीत असतात. शासनसंस्थेच्या कृपा- 
कटाक्षावर त्यांचे अस्तित्व, व प्रगती अवलंबून नसते, 
अशा संस्था स्वायत्त व खतंत्र असतात, समाजाच्या 
अनेकविध गरजा भागविण्यासाठी त्यांचा जन्म झालेला 
असतो. अश्या संस्था-संघटनांचे जाळे अधिकाधिक 
वाढले पाहिजे. कारण आधुनिक जीवनात व्यक्तीला 
अशा संस्थांमुळेच समृद्ध जीवनाचा लाभ होतो, उदा ० 
साहित्य सस्था, अभ्यास मंडळे, व्यायाम मंडळे, क्रीडा 
मंडळे इत्यादि, पण आज दुर्दैवाने अशा संस्थांचे लक्ष 
शासनसंस्थेच्या ठेपाकटाक्षाकडे, त्यामुळे मिळणाऱ्या 


राजकीय नेतृत्व आणि परंपरानिष्ठ समाज 


द्रव्य साहाय्याकडे, लागलेले असते. ही प्रवृत्ति शासन- 
संस्थेला सर्वकषतेकडे नेणारी आहे. अक्या संस्थांचे 
'पालनपोषण व वर्धन समाजाकडून होणे इष्ट व आव- 
अइयक आहे. 


वृत्तपत्रांची शक्ती 

वर्तमानपत्रे ही आधुनिक काळातील एक प्रभावी 
शक्ती आहे. प्रचंड अश्या समाजजीवनाला योग्य ते 
वळण देण्याचे कार्य बतमानपत्रानी केळे पाहिजे. कारण 
अधेशिक्षित, अल्पशिक्षित व सुशिक्षित अशा सवे नाग- 
रिकांना ग्रेथ वाचण्याची आर्थिक ताकद वा फुरसत नसते. 
पण वतेमानपत्र वाचल्यास्ररीज त्यांचा दिवस चुकत नाही. 
स्वतंत्र वाण्याची व निर्भीड टीका करणारी वृत्तपत्रे लोक- 
शाहीला आवरयक असतात, कारण सत्ताघारी पक्षा- 
वर व त्यांच्या नेत्यांवर अंकुश ठेवण्याचे कार्य केवळ 
अशी वृत्तपत्रेच करू शकतात. या देशात आजतरी 
सत्ताधारी पक्षाला तुल्यबळ असा एकही पक्ष नाही. 
वृत्तपत्रे केवळ लोकशिक्षणाचे कार्य करू शकतात असे 
नाही तर व्यक्तिस्वातंत्र्य अजाधित ठेवणे व जनतेची 
गाऱ्हाणी वेशीवर टांगून शासनसंस्थेला जबाबदार 
बनविण्याचे कार्यही तीं करीत असतात. हे कार्य 
यशस्वीरीत्या पार पडावयाचे तर जसे वृत्तपत्रांवर 
शासनसत्तेचे वर्चस्व नको तसे भांडवलदारी गटाचेही 
नको, 

समाजपरिवर्वनाच्या या महान्‌कार्यात वर उल्लेखि- 
ळेल्या घटकांखेरीज एक महत्त्वाचा घटक म्हणजे 


क. वाकत ढ 
र ५ सातारा येथील टिळकस्मारक-समितीतर्फे 


ळय 


१ ऑगस्ट १९६२ रोजी साजऱ्या झालेल्या लोकमान्य 


बुद्धिनिष्ठा- ( 111९]11९0602]5 ) चा वर्ग. या वर्गाने 
शासनसंस्था, सत्तारूढ पक्ष वा हितसंबंधी गट यांच्या 
रागालोभाची पर्वा न करता आपले विचार व आपली 
मते निर्भीडपणे मांडळी पाहिजेत. या वर्गाकडे 
समाजाचे वैचारिक नेतृत्त्व करण्याचे उत्तरदायित्व आहे. 
ज्या समाजात साक्षरतेचे प्रमाण १६ टक्क्याहून अधिक 
नाही व पारंपरिक रूढी, कल्पना व संस्था यांचा जन- 
मानसावर पगडा आहे, त्या समाजांत तर हे उत्तर- 
दावित्व अधिकच महत्त्वाचे ठरते. राजकारणापासून, 
समाजजीवनापासून अलित राहण्याचे धोरण बुद्धि- 
निष्टांनी स्वीकारल्यास त्याचा परिणाम घातक ठरेल, 
कारण या वर्गाकडूनच नवे विचार, नव्या कल्पना, 
प्रसत होत असतात. अश्या नावीन्याखरीज समाज- 
जीवन गतिश्यून्य होईल, 


समाजातील या सव घटकांनी आपापल्या परीने 
प्रयत्न करून या देशातील राजकीय विचारकांची संख्या 
बाढविली पाहिजे. कारण अखेरीस अश्या विचारकां- 
मुळेच लोकशाही, तिची मृल्ये, श॒ गतिमान समाज- 
जीवन ही सुरक्षित होतील. पारंपरिक समाजाचे परि- 
वर्तन करून त्याला आधुनिक लोकशाहीशी सुसंगत 
करण्याची अंतिम जबाबदारी राजकीय प्रचारकांवर 
आहे, राजकीय व्यक्तींमधूनच ध्येयवादी कार्यकर्ते व 
नेते निर्माण होत असतात, संपूर्ण समाजजीवनाला 
गतिमान करण्याचे व राजकारणाला जिवन्तपणा आण- 
ण्याचे कार्य राजकीय व्यक्ती करतात, % 


टिळक पुण्यतिथीनिमित्त दिलेल्या व्याख्यानाचा स्थूलरूपाने साराश. 


अनुक्रमणिका 


४७' 


श्री. देवीसिंग चौहान 
नुसरती व शिवाजी 


सिव्या कर जो एक फिल्ना अंगेज्‌ था 

बडा चोर मोजी व सुरेज था । 

दकन की जमी बीच तुख्मे फिसाद 

जो पेऱ्या सो अव्वल ग्रही बद निहाद्‌ । 

मुला नुसरती हा विजापूर येथीळ आदिल्शाही 
राजघराण्यातील आठवा बादशाह अली आदिलशाह 
याच्या पदरी राजकवी होता. याने तीन राजांची 
कारकीर्द पाहिली होती. त्याचा जन्म, शिक्षण, वंगेरे 
विजापूर येथे झालेले होते. तो काळ महमद आदिल- 
शाहाचा होता, परंतु नुसरतीची काव्यप्रतिभा पलछ़- 
वित व्हावयास लागली तेव्हा अळी आदिलशाह 
गादीवर आला होता. अली आपल्या वयाच्या १८ व्या 
वर्षीच गादीवर आला तरी त्याला काव्य, कला, 
याची चांगलीच आवड होती. तो स्वतःही कवित्व 
करीत असे. त्याने मुछा नुसरतीला आश्रय दिला, 
नुसरतीला आपल्या अंगचे गुण दाखविण्याची चांग- 
लीच संधी मिळाली, 

मुला नुसरतीचे तीन ग्रंथ व काही स्फुट काव्ये 
उपलब्ध आहेत, त्याचा पहिला ग्रंथ “ गुल्टाने 
इष्क ? असून तो त्याने हिजरी सन १०६५ ( शक 
१५७८ ) मध्ये लिहिला. 

त्याचा दुसरा ग्रंथ “ अलीनामा असून, हा 
ग्रंथ काव्य व इतिहास दृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाचा 
आहे. हा ग्रंथ मसनवी असला तरी या काव्यात 
कवीने प्रसंगोपात्त ७ कसीदे गोवलेले आहेत. या 
कसीद्यांची ग्रंथसंख्याच एक हजार -होकांपेक्षा अधिक 
भरते. बाकीचा सर्व ग्रंथ मसनवी या वर्णनात्मक 
विषयासाठी, संस्कृतमधील अनुष्टुप छन्दासारख्या 
उपयुक्त असलेल्या पद्धतीने लिहिला आहे. त्याचा 


तिसरा ग्रंथ तारिखे इसकंद्री असून तो आकाराने 
जसा लहान तसाच काव्यगुणदृष्ट्याहि कमी महत्त्वाचा 


आहे. 


प्राचीन ड्दूं वाड्मयात नुसरतीचे फारच महत्त्व 
आहे. दकनी उर्दू भाष्रेचा आद्य कवी म्हणून वली 
औरंगाबादीचे नांव जरी सर्वतोमुखी असले तरी 
उद्‌ भाषेचे. तज्ज्ञ डॉ. अबदुल हक मरहूम याना ते 
मान्य नाही, वलीपेक्षा नुसरती काळाने व काव्यगुणाने 
श्रेष्ठ आहे असे त्यांचे मत आहे. वलीपेक्षा निदान 
साठसत्तर वर्षे अगोदर नुसरती झालेला असून काव्य- 
गुणदृष्ट्या वलीपेक्षा नुसरतीचा दर्जा उच्चतर आहे, 
असा त्यांचा अभिप्राय आहे, 


ठुसरतीच्या तीन ग्रंथापैकी फक्त “ गुल्शाने इष्क ? 
हे प्रेमकाव्य डॉ. अब्दुळ हूक साहेब यानी शक 
१८७५ त कराचीहून प्रसिद्धिळे आहे. अलीनामा, 
तारीखे इसकंदरी, गुल्हाने इष्क व स्फुटकाव्ये यांचे 
भरपूर उतारे देऊन मरहूम अब्दुळ हक यानी शक 
१८५६ साली आपल्या “ उर्दू ? या जैमासिकातून 
खंडश:, ब शक १८६६ साली पुस्तकरूपाने “ नुस- 
रती ? नावाचे पुस्तक प्रसिद्ध केळे आहे. 
नुसरतीचे चरित्रनायक 

नुसरतीच्या वाड्मयाचा महाराष्ट्राहा दोन दृष्टीने 
फारच उपयोग आहे. एक तर ज्या दोन चरित्र- 
नायकांवर अलीनामा व तारीखे इसकंद्री ही काव्ये 
नुसरतीने लिहिली. ते दोन्ही बादशाह श्री शिव- 
छत्रपतीचे समकालीन व त्यांचे कटर विरोधी होते, 
अर्थातच अली आदिल्शाह, सिकंदर बादशाह व 
शिवाजी या दोन्ही काव्यातून खैरपणे वावरत अस- 


शट 


उत ८--क डय”... 


'डऊाड व्योगजा 
-ऐञर्या कोड प् 
-करबगेघल चिघनशन 


नुसरती ब शिवाजी 


ल्याचे दिसून येते. तसेच नुसरतीच्या या दुकनी 
९ (9. > 

उद्‌ृत बा हिंदीत मराठी शब्दांचा वापर भरपूर 

म्हणजे मराठी साहित्यिकांना कल्पना येणार नाही 


इतक्या अधिक प्रमाणात केलेला आढळतो. उर्दू 


भाषेवर, निदान प्राचीन उदूंवर, मराठीचे संस्कार 
या दृष्टीनेही नुसरतीचा विशेष अभ्यास होणे इष्ट 
आहे. परंतु दुदेंवाने हे दोन्ही प्रमुख काव्येतिहास 
ग्रंथ अद्यापि हस्तलिखित अवस्थेतच आहेत. त्यामुळे 
अभ्यासकांची कुचंबणा होणे अपरिहार्य आहे. या- 
शिवाय या दोन्ही ग्रंथांची हस्तलिखितेही दुदैवाने 
महाराष्ट्रात कोठेच उपलब्ध नाहीत. 


ग्रंथाची हस्तलिखिते 

अलीनामा ग्रंथाची हसलिखिते हेद्राबाद येथील 
सेन्ट्रल रेकॉर्डस्‌ ऑफिस, सालारजंग ग्रंथालय, तसेच 
ब्रिटिश म्युझियम, इंडिया ऑफिस ग्रंथालय व 
कराची येथे आहेत. तारीखे इसकंदरीचे हस्त- 
लिखित फक्त कराचीत आहे असे कळते. ह्या 
ग्रंथाच्या निदान फोटो प्रती महाराष्ट्रात कोठे तरी 
उपलब्ध झाल्या तर अभ्यासकांची सोय होईल. तो 
शिवचरित्रावर नवीन प्रकाश पाडू शकेल. तूर्त 
डॉक्टर अब्दुळ हक यांच्या * नुसरती ? या पुस्तका- 
तील उताऱ्यावरच समाधान मानावयास पाहिजे, 
डॉ. अब्दुळ हक मरहूम यानी नसरती ग्रंथाचे संक- 
लन प्रामुख्याने साहित्यदृष्ट्या केलेळे आहे. दोन्ही 
ग्रंथात अनेक ऐतिहासिक प्रसंग वर्णिले आहेत. 
अनेक योद्धथांचे-आदिल्झाह व शिवाजी याच्या- 
कडील पराक्रम वर्णन केलेले आहेत. पन्हाळा, उम- 
राणी, तिकोटा, कोंकण, मलनाड, बेदनूर, कोळसंगी, 
कृष्णानदी इत्यादि अनेकं स्थळे प्रसंगोपात्त वर्णिलेली 
आहेत. परंतु मरहूम हक साहेबांना ऐतिहासिक 
घटना व स्थळे यांचा उळेख विरोष केलेला नाही. 
त्याचा मख्य भर साहित्यगुणांवर असल्यामुळे योगा- 
बोगानेच या संग्रहात आलेल्या ऐतिहासिक मह- 
स्वाच्या घटनांकडे लक्ष वेधवावयाचे आहे, 


अलीनामा ग्रंथाचा. विषय 

अलीनामा या काव्यग्रंथात ७-८ लढायांची वर्णने 
आलेली आहेत. अफजलखानाची शिवाजीवरील 
खारी व त्याचा अंत, पन्हाळगडावर विजापूरकरांचा 
हा, व शिवाजीची सुटका, तोरगळ येथील वंड- 
खोर किल्लेदार सिद्दी याकूत याचे पारिपत्य, मलनाड 
प्रांतातील वेदनूरच्या राजाचा पराभव, श्यायस्ताखान 
याची महाराष्ट्रावरील खारी व पुणे येथे शायस्ता- 
खानावर हछा व त्याची बदनांमी, सुरतेची पहिली 
लूट, खवासखान व शिंवाजीच्या सेन्याची चकमक 
इत्यादि छोट्यामोठ्या लढायांची वणेने या काब्यात 
आलेली आहेत. याखेरीज जयसिंगाची दक्षिणेतील 
व विजापुरावरील स्वारी, फार विस्ताराने वर्णिली 
आहे. जयसिंगाच्या खारीचे वणन कवीने फारच 
कडवटपणे केलेले आहे... 


अलीनामा ग्रंथांत ग्रंथनिर्मितीच्या ( हि, १०७६ 
-दक १५८९) सनाखेरीज आणखी दोन तीन सन 
फारशी भाषेच्या शकोळेख पद्धतीने ग्रंथांत निर्दिष्ट 
केलेले आहेत, पन्हाळगडाच्या खारीमुळे प्रसिद्धी 
पावलेल्या सिद्दी जोहर सलाबतखानाचा मृत्युदाक 
( हिजरी १०७२-दक १५८७५ ), पन्हाळा हस्त- 
गत केल्याचा सन ( हिजरी १०७०-शक १५८३) 
इत्यादि शकोळेख सापडतात. 


महमद आदिलशाहीच्या मृत्यूनंतर अल्पवयीन 
१८ वर्षांचा अली गादीवर बसला. त्या काळच्या 
राजकीय परिस्थितीचे नुसरतीने केलेले वर्णन तत्का- 
लीन इतिहासाशी ताडून पाहातां तंतोतंत खरे ठरते, 


कि अल्किस्सा यो बादशाहीके काम 
दुरुस्त होये लग वो गनीमां तमाम । 

न्हने होर बडे थे सो सब बदनिहाद 
उचाये वह चारो तरफ थे फिसाद | 

मुखालिफ तो अक्‌सर मुंनाफिक हुये 
मुवाफिक बी के नामुवाफिक हुये । 


४९ 


न, भा, ७ 


"नर 
आटढडढष तदला ॥ 
-पकनशम१ 
"चसहक्पित 


:' नवभारत 


_सारांश हा की राज्यकारभाराची कामे ठीकठाक 
होईपरयेत सर्व लहानथोर दुष्ट शत्रूंनी चहू बाजूंनी 
अशांतता माजविली. जे विरोधी होते ते तर शत्रू 
झालेच; परंतु जे अनुकूल होते ते सुद्धा शत्रू बनले. 
अलीने या परिस्थितीला कसे तोंड दिळे ? 

बडी रज की राह अपने कम सिन मने 

नवी वादद्याही नवे दिन मने । 
कुब्रळ सख्त बाज्यांच पडने लग्यां 

बड्यां शिद्दतां रोज घडने लग्यां । 
वळे शाह हिम्मतसूं रख दिळ कवी 

नवे काम पर कर तरद्ुद नबी । 

यक यक काम लग वल सूं सांदून लग्या 

यक यक तह तरददूद सूं बांदन लग्या । 

-वय अल्प असूनहि बादशाहाने मोठे घय घरले, 
त्याला राड्य नवीन होते ब नवा जमाना होता. 
भयंकर कठीण आघात होऊ लागले ब दररोज 
भयद घटना घडू लागल्या. परंतु बादशाहाने हिम्म- 
तीने आपले मन मजबूत केळे, नवीन आघातावर 
नवीन तोडगा योजिला. आपल्या शाक्तीने त्याने 
एकेक काम सुधारले. एकेका अडचणीतून त्याने 
मार्ग काढला. 
शिवाजी अक्शांततेचा जनक 

नुसरतीने श्री शिवाजी महाराजांविषयी व्यक्त 
केलेला अभिप्राय सर्व आदिल््राही मृत्सद्यांचाच 
आहे असे मानावयास हरकत नाही. शिवछत्रपती- 
विषयी नुसरती म्हणतो- 

अता बात को काड मोजी का नाम 
कि कायम हुवा फित्ना जिसथे तमाम | 

सिव्या कर जो एक फित्ना अंगेज था 
बडा चोर मोजी व खुरेज था । 

दकन की जमीं बीच तुख्मे फिसाद 

जो पेऱ्या सो अव्वल यही ब्रदनिहाद । 

आता त्या बंडखोराविषयी बोलू , ज्यामुळे अशां- 
तता माजली, शिवाजी नावाचा एक भांडखोर 


1: 


होता. तो चोर, अशांतताप्रिय व रक्तपिपास होता, 
दकनच्या भूमीत ज्याने प्रथम भांडणाचे बी पेरले तो 
हाच दुष्ट होय. 
नुसरतीचे हे उद्गार फारच मार्मिक य वस्तु- 
स्थितीनिदर्शक आहेत. त्याने दकनी फिसाद व 
अशांततेचा जनक अशी शिवाजीला शिवी दिली 
आहे, येथे या फिसादाचा अर्थ स्वराज्यस्थापनेचा 
प्रयत्न असा होतो. या संदर्भात लोकमान्य टिळ- 
कांना चिरोळ याने “ भारतीय अश्ांततेचा जनक ? 
अशी दिलेली शिवीच कालान्तराने लोकमान्यांची 
पदवी ठरली. तंतोतंत तीच गोष्ट येथे शिवाजीलाहि 
लागू आहे. तो स्वराज्य संस्थापक होता . अशी पद्‌- 
वीच पर्यायाने नुसरतीने बहाळ केली आहे. 
शिवाजीचे वसतिस्थान व तत्कालीन राजकारणा- 
तील त्याचे स्थान याचे मामिक वणन नुसरतीने 
केले आहे. 
दखन हौर मुग॒लाई के द्रमियाम 
वतन धर कुहिस्तान मे था निहान्‌ । 
फिरंगी थे था कुफर मे अत अशद 
करे दीन सू दुदमनी सख्त बद | 
न उस कत्ल हंज थी इबादत न्ह्नी 
हरम में बी संपडे तो था कुरतनी | 
मोगलाई व दक्षिणेच्या ( आदिलशाहीच्या 3 
दरम्यान त्याचे वसतिस्थान . असून, ते पर्वतराजीत 
गुप्त ठिकाणी होते, परधर्मीयांचा द्वेष करण्यात तो 
फिरंग्यापेक्षाही कठोर होता. तो धर्माचा ( मुसल- 
मानी ) कट्टर वैरी होता. दंगेधोपे व लढाई करणे 
ही त्याची हजसाठी जाण्यापेक्षा मोठी देवपजा होती, 
देवळांत सांपडला तरी तो मारण्यालायक होता. 
जयसिंगाशी समेट 
री शिवाजीने मोगली सुभेदार मिर्झा राजा जय- 
ग याजबरोबर समेट का केला याचे वणैन नुसर- 
तीच्या तोंडून ऐकलेले बरे, नुसरतीच्या या कथना- 
मुळे शिवाजीमहाराज आग्रयास औरंगजेबास 


2-1. 
-पफनुशश२ळ रुळला नड 
्ववशळ 


म्ह 


उुसरती ब शिंवाजी 


भेटण्यासाठी का गेले याचाही खुलासा होण्या- 
सारखा आहे. 
अता घर ते हत घो बला टालना 
न चुप घर बराबर अपस जालना | 
मुंडासा ग॑ंवाना भला सर की ठार 
कि बांच्या तो यकसर मुंडासे हजार | 
मुगृल सूं तो मैं सख्त कीता हू खोड 
वो ळे घर मुजे चुप न देवेंगे छोड । 
आता घरावर तुळशीपत्र ठेवून हे संकट टाळावे, 
घराबरोबर स्वतःला जाळून घेणे बरे नाही. 
डोक्याच्या एवजी मुंडासे गमावणे बरे. कारण एक 
डोके वाचले तर हजार मुंडासे मिळतील. मी मोग- 
लाच्या भयंकर अश्या किती खोड्या केल्या आहेत, 
ते घर घेऊन मला मोकळे. सोडून देणार. नाहीत. 
म्हणून जयसिंगाकडे शिवाजीने बोलणे लावले- 
कि तुम 'आज अगर मुझ पकडते हें हात 
तो करता हूं यक काम इस धात सात । 
रखें पीट मेरी तो किया कर कि फून 
यदी लेके देता हूं मुल्के दकन । 
जर तुम्ही मळा हाती धरळे तर मी एक काम 
ताबडतोब करतो, जर तुम्ही माझी पाठ राखिली 
तर मी युक्ति योजन दक्षिण देश तुम्हाला घेऊन 
देतो. जयसिंगाने शिवाजीची ही गोष्ट मान्य केली. 
जयसिंगाबद्दळ नुसरतीचा अभिप्राय ऐका- 
कि था अस्ल मै इस से हमजिन्स नीट 
मंग्या रखने काफिरने काफिर की पीट । 
कारण ते दोघे एकाच जातीचे होते. काफराने काफ- 
राची पाठ राखावंयाचे ठरविले, । 
जयसिंगाच्या विजापुरावरील स्वारीच्या वेळी 
शिबाजीचे वर्णन- 
दोनो भार हमतोल थे यू मगर 
सिव्या उनमें पासंग का था पंथर | 
जो यक दल खडा रहे पिह॒ यक टक 'चले : 
नवे यक तरफ यक तरफ डलमले | 


तो संजीदा लोग उसकों पासंग जान 
मंगे तुरत करने वो पछ्ले को कान | 


दोन्ही कडील सेन्याचा दलभार सारखा होता. 
शिवाजी तेथे पासंगासारखा होता. एक सैन्य उमे 
असो किंवा दुसरे चाळू ढागो, हा कधी एकीकडे 
तर कधी दुसरीकडे झुकावयाचा म्हणून जाणते लोक 
याळा पासंग समजत व याच्यामुळे आपले पारडे 
भारी करीत. 


शायस्ताखानाची-मोहीम 
शायस्ताखानाच्या महाराष्ट्रावरील मोहिमेचे वर्णन 
सविस्तर देऊन नुसरतीने शायस्ता खानावरीळ 
हल्ल्याचे मार्मिक व्णेन केले आहे, दिली दरबारा- 
तील शायस्ताखानाची प्रतिष्ठा तर पहा. 
बडा जिस कों शाहे सुगल मानता 
कृषी बांजये सल्तनत्‌ जानता । 
बडा रायजन दूर अन्देश -अछे 
बडे काम पर तिस कदम पेश अछे 
' कुलंद शान का जिसकी दिहली पिह दाब 
अथा उस को शायस्ता खां का खिताब | 


शायस्ता खानाला मोगल सम्राट मान देई. तो 
राज्याचा मजवूत बाहू समजला जाई, तो चिकि- 
त्सक व दूरदृ््टी होता. त्याचा दर्जा उच्च होता. 
दिल्लीवर त्याचे वजन होते. त्याला शायस्ताखान 
हा किताब होता. त्याच्यावरील शिवाजीच्या 
हल्ल्याचे वर्णन करून, नुसरती सार काढतो- 


कितीस सामने प्यारियां को काट 

वल्या लूट सब शरम, फिर अपनी बांट | 
'गयादेके यूं दागे शरमिंदगी 

कि जीता हे लग मौत हुई जिंदगी । 

गया पलमे ऐसे काले नंगगो नाम 

किया सब ब्रिचाऱ्या जो था दिल में काम । 

बहीं शक ते गर्ब लग दम मनें 

यू हुई बात मशहूर आलम मनें 


५१ 


नवभारत 


जरी शायर्ता खान जखमी होऊन वाचून 
निघाला तरी शिवाजीने त्याची सर्व लाजळ्ञा ठटली 
व तो आल्या वाटेने निघून गेला. नामुष्कींचा असा 
डाग लावून तो निघून गेला. पण त्याने आपल्या 
मनात असलेले काम पूर्ण केले. पूर्वैपासून पश्चिमे- 
पर्यंत ही बातमी ताबडतोब पसरली व सर्व जगात 
मराहूर झाली. 


शायस्ताखानाची अशी गत होऊन तो परत गेला, 
जसवंतसिंग दकनचा सुभेदार झाला. तो अजून पोच- 
लाही नव्हता, तोच शिवाजीने सुरत शहर ठटले, 
या मोहिमेचे वणेन करीत असता, नुसरती सुरत 
शहराचे ऐश्वये वर्णन करतो. 
की सूरत ककर मुल्के गुजरात मै 
बंदर यक अथा खूब सब बातमें । 
र्हें बहरो खुष्की के तुज्जार वहां 
मिले बसत जे नही सो आलम मै वहां । 
यक यक कोंचा यक शहर मामूर अछे 
हर यक घरमे कई गंज भरपूर अछे । 
लेवे हिंद नित फेज इस थे नवल 
किजू अन्रको आबे द्रया ते बल । 


सुरतेची ळूट 

सुरत नावाचे गुजरातेतील हे बंदर सर्व बावीत 
फारच छान होते. तेथे खुष्कीचे व समुद्राचे व्यापारी 
राहात, जगात न मिळणारी चीजवस्त तेथे मिळे. 
एकेक गली म्हणजेच एक वैभवसंपन्न हहर होते. 
एकेका घरांत कित्येक द्रव्यभांडारे होती, ज्याप्रमाणे 
वर्षाकालातील मेघाला समुद्राच्या जलसंचयाने संप- 
न्नता येते, त्याप्रमाणे हिंदुस्थानला या शहरापासून 
नित्य नवी संपन्नता प्राप्त झाली होती, न 

लटीनंतरचे सुरतेचे वर्णन दोनच छोकात पाहा. 
दिलेल्या उपमा वस्तुस्थितीचे चित्र डोळ्यासमोर 
उमे करितात- 

किया लूट यू पळ मे बंदर को पाक 

कि जू आग लगतें न रहे बाज राक | 


ष्र 


फिरी खूब सूरत की सूरत ने यं 
जवानी थे महवूव पीरी म॑ जे । 
ळूटमार करून एका क्षणात बंद्राचा असा 
विध्वंस केला कीं ज्याप्रमाणे आग लागल्यानंतर 
राखेशिवाय काहीच शिछूक राहात नाही ! सुरत 
नगरीचा देखणा मुखवटा असा बदलला की जणं 
तरुण प्रिया वृद्धावस्थेत बदळून गेली. १ 
सुरतेची अशाप्रकारे ठूट झाल्याचे ऐकन औरंग- 
जेबाच्या तोंडचे पाणी पळाले, तो फारच त्रस्त झाला. 
अली आदिलशाहाकडे त्याने मदतीची मागणी केली 
त्यावेळी औरंगजेबाची अवस्था पाहा-- 
पकड अपने दांतों मे हरत स बोंट 
.कह्या चाबता सख्त गस्से सं होंट | 
ळ ९ 


मगर कुछ हे यह आसमानी बला 
कि हो लादवा यूं करे मुब्तला । 
दिस आता हे ना होये हूमन ते इलाज 
अली की तरफ्से मदद आये बाज | 
औरंगजेबाने सखेद आश्चर्याने दाताने बोट 
चावले, तो क्रोधाने ओठ चावू लागला व म्हणू 
लागला की ही काही तरी आसमानी बला आहे. 
याचा काही इलाज नाही. असे दिसते की अही 
( आदिल्शाह ) मदत मिळाल्याशिवाय आमच्याने 
याचा इलाज होणार नाही.., 
इतिहासलेखनाचा दृष्टिकोन 
“अलीनामा* या आपल्या ग्रंथात काव्यनिर्मिती- 
बरोबर आपण इतिहासलेखन करीत आहोत याची 
नुसरतीला चांगली जाणीव होती हे. स्पष्ट होते 
नुसरतीने आपण कोणाकोणाचे उल्लेख केले याचा 
खुलासा केला आहे, त्याचा इतिहासलेखनाचा हा 
दृष्टिकोन अनेकांना कोतुकास्पद वारेट__ 
लिया नांवू जिस बख्तवर कानवाज . 
रह्या ता अबद जग मै बो सरफराज 
मुअजिज जो थे लागे शहके पसंद 


करम होर इनायत सूं इकत्रालमंद । 


च्याने 


नी 


नुसरती व शिबाजी 


उसी नामदारां म॑ मैं ठांवूं ठांवूं 
लिया हूं कितीक नेकब्रख्तां के नांवूं । 
बहूत ठार तजवीज सूं कर तमीज़ 
मरक्कत किया कामगारां की चीज । 
ज्या सुदैवी व्यक्तींची मी स्तुति केली तो अनंत- 
कालपर्यंत कीतिमान राहिला. बादशाहाच्या पसंतीचे 
जे इभ्रतीचे लोक होते, ज्यांना बादशहाच्या कृपेने 
वेभव प्राप्त झाले होते, अद्याच नामवंतांपैकी काही 
भाग्यवान्‌ लोकांची नावे मी ठायी ठायी निर्दिष्ट केली 
आहेत. बहुत प्रकारे प्रयत्नपूर्वक विवेक करून मी 
अशा कर्तबगार लोकांचे चीज केळे आहे, 
नुसरतीची ही पद्धत पुष्कळ इतिहासज्ञांसहि 
स्तुत्य वाटेल असे वाटते. असे करण्यासाठी नुसर- 
तीने कोणता. मार्ग खीकारला १ 
बडे काम अक्सर रख्या नहीं निहां 
जरूरी जो थे सो किया कर बयां । 
नजर मेखुदा काच नित हक्‌ रख्या 
रियाअत ते दूर अपसे मुतलंक्‌ रख्या । 
जकच था सो अक्सर कह्या बेरया । 
न जाये किया काम किसका किया | 
_ मोठी मोठी कामे मी बहुधा लपवून ठेविली नाहीत. 
जी जी आवद्यक वाटली ती वर्णन केली आहेत. 
नेहमी दृष्टीसमोर भी ईश्वराला साक्षी ठेविले होते. 


स्वतःला मी रूरियायत व वशिलेबाजीपासून दूर 
ठेविले होते. जे चोख, सत्य होते ते कोणाचीही 
पर्वा न करता मी बोललो. कोणाचेही केलेले काम 
वाया जाऊ दिले नाही. 

डॉ. अबदुल ह॒क मरहूम. म्हणतात त्याप्रमाणे 
नुसरती'चा साहित्यसृष्टीतील दर्जा श्रेष्ठ आहे, त्याला 
आपल्या श्रेठृपणाची जाणीवही होती. ती त्याने 
अनेक ठिकाणी व्यक्तही केलेली आहे, आपण निर्मि- 
लेले साहित्य चिरकाल टिकावे अशी त्याची मनीषा 
व महत्त्वाकांक्षा होती. 

सियाही को कर मेरी जुल्मात धात । 

कलम में मेरे खिज्र की दे सिफात 
मेरी बात आंगें कर सब की रद । 
खुख्न्‌ कर मेरा आरिफा म॑ सनद 

माझ्या शॉईत अनंत काळाचा रंग मिसळू दे, 
माझ्या लेखणीत माकंडेयाचे ( चिरकालत्वाचे ) गुण 
अवती होवोत, माझ्या साहित्य सृष्टीपुढे इतराचे 
लिस्वराण फिके पडो, विद्दज्जनात माझ्या साहित्याला 
मान्यता प्रास होवो, अशी नुसरतीची इंश्वराजवळ 
प्राथना आहे. वरील उद्गार वाचून कालिदासाच्या 
: हेम्नः संलक्ष्य ह्म विशुद्धिः इयामिकाडपि वा ? 
या. आत्मविश्वासाची आठवण झाल्याशिवाय राहात 
नाही, 


>>> 


--२:-२-::-:-२-:२----.--.-.->><>>>>जयसजययामिम्ल्ल्नज् न 
ज्स्क्त्क््क्स्त्ल्त्ख्त्क्च्त्ट्त्च्व्क्च्त्स्त्क्त्क्ड्त्ड्त्ड्न्ड ऱस्च्च्््क्त्क्स्क्स्ल क्क्ल्त्च्च्च् ्च्त्च्च्न्च्य्ड 


॥॥४४1-१४९)७)०/-४१ ३६ $[10&%रे ॥॥1 1.5 


6 पु (000007200७ ॥700000 
/ 


| 
| 


४0:2&--9--*-_&> 2-4 :७>-&>--&--&> 


11111), 
एक्का &260118: 
ट्‌. उ. &ग्याब्राशच & 5&या5 ?पएंर्वचॉा8 1.10., 


पए७५७10109 ठिणताग 2, १४७1818 (3910111 808, 


उ०ग्प0७५ 1. ” 
29-92 ८०-०2: --&--००७--$---७> ८-० 


ष्र 


श्री. भा. पं. बहिरट 
डेव्हिड ह्यूम 


इग्रजी तत्त्वत्ञानामध्ये काही विशिष्ट प्रवृत्ती सुस- 
स्रूपात होत्या त्या ह्यूमने एका विरिष्ट रीतीने प्रगट 
व विकसित केल्या, पाश्चात्य तत्त्वज्ञानाच्या इतिहासात 
ह्यूम हा संशयवादी म्हणून प्रसिद्ध आहे. त्याने मानवी 
ज्ञानाची स्वतंत्रपणे चिकित्सा केली. लॉकने असे प्रति- 
पादन केले की आपल्या कल्पनांचे ज्ञान आपणास 
निश्चित होते. इंश्वर व नीती यांचे ज्ञान अनुमानाने 
होऊ शकते. बाह्य पदार्थांचे ज्ञान व्याबहारिकरीत्या 
होते. बक्लेंने जड सृष्टीचे अस्तित्व नाकारून मानवी 
श्ञानाची सीमा, कल्पना अगर संवेदना, सबंध आणि 
चेतन प्राणी, यांच्या पुरती मर्यादित केली. ह्यूमने 
इंंद्रेयानुभव हाच ज्ञानाचा उगम असून अस्तित्व 
याचा अथ इंंद्रेयांच्या अनुभवास गोचर होणे हे बकलेंचे 
मत स्वीकारून त्यापासून स्वतःच्या दृष्टीने आपाततः 
निघणारी प्रमेये पुढे मांडली. जड पदार्थाचे अस्तित्व 
ज्या न्यायाने नाकारता येते त्याच न्यायाने चेतन 
पदार्थाचेही, म्हणणे जीवात्म्याचेही नाकारता येते 
असे त्याने दाखविण्याचा प्रयत्न केला. कार्यकारणं- 
भावाची चिकित्सा करून त्याने दोन वस्तूमध्ये आपण 
कार्यकारणभाव मानतो तो वास्तविक नसून आपल्या 
मनाच्या सवयीचा परिणाम आहे असे प्रतिपादन केले, 
यामुळे तत्वज्ञान, धम अगर विज्ञान ही सर्वसामान्य 
व निश्चित ज्ञान देण्यास असमथ असतात. या विचार- 
सरणीने केवळ इंद्रियांच्या अनुभवातूनच जे तत्त्वज्ञान 
उगम पावते ते दोबटी कोठेच पोहोचत नाही असे 
ह्यूमने कायमचेच सिंद्ध केळे, अशा विचाराचा शेवट 
शून्यवादात व व्यावहारिक दृष्टया अज्ञेयवादांत होतो 
हेही स्पष्ट झाले. ह्ममचे तत्त्वशान पुढील कालात 
प्रसिद्धीस पावलेल्या कॅट सारख्या थोर तत्त्वश्ञान्यास 
वैचारिक निद्रेवून खडबडून जागे करण्यास कारणीभूत 
झाले. ही त्याची चिरस्मरणीय कामगिरी होय, 

डेव्हिड ह्मूमचा जन्म २६ एप्रिल १७११ मध्ये 
एडिंबरो येथे झाला, त्याचे बराणे श्रीमंत नव्हते पण 


खाऊन पिऊन सुखी होते. बाप लहानपणीच वारल्याने 
त्याचे संगोपन आईवरच पडले, ह्यूम हा सर्वात धाकटा 
असून त्यास एक थोरला भाऊ व एक थोरली बहीण 
(आळी च सवाचा सांभाळ त्याच्या आईने करून 
< काळजी घेतली यामुळे डेव्हिडचे 
आईवर अत्यंत प्रम होते. बयाच्या २. ब्याग 
एडिंबरो विद्यापीठाच्या ग्रीक वर्गात त्याचे नांव दाखल 
झाले, महाविद्यालय सोडल्यावर घरात पूर्वी असणाऱ्या 
अंथसंग्रहाचे त्याने वाचन केळे, प्राचीन ग्रीक ग्रंथ 
तत्त्वज्ञान, काव्य त्याने वाचून काढले, सिसिरो. 
सिनेका, प्लूटार्क यांचे ग्रंथ त्यांने आवडीने वाचले. 


ह्यूमच्या विचारावर व भाषाशेल॑ रि 
धर हीवर योचा परिण 
झालेला दिसून येतो. शि 


भावनेपेक्षा उपयुक्तता मोठी 

हर १ शृत्ति लहानपणापासूनच थंड होती. प्रत्येक 
हाट भावनेने पाण्यापेक्षा तो उपयुक्ततेच्या 

दृष्टीने पाही ! निसर्गाचे त्यास विशेष आकर्षण नव्हते 

कला, शिल्प, सौंदर्य री क 

पसा 7 सौंदय, याचीही त्यास अनावडच 

होती. यामुळे शेक्स्पीअरसारख्या थोर रत्नास त्याने 


41 
णारा बेढब राक्षस ? 


स्वतः चिंतन करून 
सुरुवात केळी, १८ व्या 
तेव्हा चिंतन 


लेखन व टिपणे करण्यास त्याने 

वर्षीं त्याची प्रकृति एकाएको ढासळली 

वी नों काही व्यापार केरावा असे त्याने 

कक तय मघीळ एका साखरेच्या व्यापाऱ्या- 
नोकरीस राहिला. मालकाच्या पत्राच्या 


ष्‌ 


स्या -- 


उस्पदपक 
-ऐओरयओ आऊ डड. 
पकखगधर निमय, 
बण कलरय १८ शि ॥2./-: ७-4 


डेव्हिड ह्यूम 


“नकला करण्याचे काम करीत असता तो त्यातील 
चुकाही दुरुस्त करू लागला ! ते.मालकास न खपून 
दोघांचे भांडण झाळे व त्याला नोकरी सोडावा 
लागली ! 


प्रारंभीचा अपेक्षा भंग 

यानंतरची तीन वर्षे ह्यमने फ्रान्समध्ये काढली. 
स्वतंत्रपणे पण काटकसरीने तो राहिला. पैसा अगर 
-कीर्ती मिळविण्याचा प्रयत्न न करतां, अगर काही 
तत्कालीन महत्त्वाच लिखाण. करून प्रतिद्धी पदरात 
पाडण्याची खटपट न करता, तत्त्वाविचाराचे शोधन 
करून काही चिरस्वरूपाचे लिखाण करावे अशी त्यांने 
महत्त्वाकांक्षा बाळगली. तो प्रथम पारीस, ऱ्हीम्‌स व 
नंतर ला फ़ेराला जाऊन राहिला. देकात या 
आधुनिक पाश्चात्य तत्त्वज्ञानाच्या जनकाचे शिक्षण 
याच गावी झाले होते. वर्डस्व्थ कवी हा केंब्रिजला 
असताना तेथील तृणांकुराच्छादित भ्रूमीवरून चालताना 
याच भूर्मीवरून मिल्टन व स्यूटन चाळत गेळे याची 
आठवण होऊन त्यांचे हृदय उंचबळून येत असे. 
परंतु हथूमच्या ठिकाणी देकार्तच्या आठवणीच्या 
अशा तऱ्हेच्या संवेदना आढळून येत नाहीत, “ फ़ान्स- 
मध्ये मी एकटाच गाढ अशा शांततामय वाता- 
“रणात होतो ” असा उल्लेख त्याने आपल्या 
१७३७ च्या डिसेंबरमध्ये. लिहिलेल्या पत्रात केला 
आहे. याठिकाणी वाचनापेक्षा पूर्वी चिंतन केलेल्या 
विचारांचे व्यवस्थित लेखन करण्यातच त्याचा काल 
गेला. मानवी ज्ञानाच्या अंतिम प्रश्नासंबंधी विचार 
असलेला महत्त्वाचा प्रबंध त्यांने पुरा केला. या वेळी 
त्याचे वय केवळ पंचवीस वर्षाचे होते. १७३७ च्या 
सप्टेंबरात प्रबंधांच हस्तलिखित घेऊन तो इंग्लंडला 
आला. दोन वर्षानी त्याचे पहिळे दोन भाग प्रसिद्ध 
झाले, या निवंधाने वाचकात बरीच , खळवळ माजल 
असते त्यास वाटले होते. परंतु त्याचा अपेक्षाभंग झाला, 
त्याच्या पुस्तकाकडे कोणी फारसे लक्ष दिले नाही. ह्यमन 
आपल्या आत्मचरित्रात या प्रसंगांच वर्णन करताना 
“ छापखान्यातून हे पुस्तक मृतावस्थेतच जन्मले ” असे 
म्हटले आहे. वास्तविक ह्यमच्या तात्त्विक लिखाणात 


हेच पुसतक सर्वांत मोलवान्‌ आहे.. त्यात मानवी . 


ज्ञानासंबँधी मूलभूत अशा निरनिराळ्या प्रश्नांचा 


५५. 


विचार स्वच्छ, कसदार आणि अकृत्रिम दोलीत 
ह्ममने केला आहे. पांडित्यप्रदशन अगर पढिकता 
यापासून ते अलिप्त आहे. ह्यूम असतांना या. पुस्तका- 
विषयी कोणास आकरषेण वाटले नाही पण त्याच्या 
पश्चात्‌ विचारवंताना त्यांचे मोळ समजले. ह्यमचा 
प्रबंध-प्रसिद्धीबद्दळ अपेक्षाभंग झाला तरी तो निराश 
झाला नाही. त्यांने शांतपणे सर्वे सहन केळे. १७४१ त 
त्याने राज्यशास्त्र व नीतिशास्र यावरील निबंध 
प्रसिद्ध केळे. ते अनामिकपणे प्रसिद्ध करण्यात आले. 
ते लोकप्रिय होऊन त्याच्या बऱ्याच आचृच्या निघाल्या ! 
दोन वर्षाचेवर ह्यूम एडिंबरोतील आपल्या वडिलो- 
पार्जित घरी राहिला, त्यावेळी विल्यम मूर, सर गिल्बर्ट 
एलियट, यासारख्या बुद्धिमान मित्रवर्गाचे मंडळ 
त्याच्या भोवती जमले. या कालात निरनिराळ्या 
विषयाच्या चिंतनाबरोबर्च त्याने ग्रीक भाषेच्या 
अभ्यासाचीही उजळणी केली, त्यांने आपल्या मित्र- 
मंडळींना लिहिलेल्या पत्रात त्याच्या अंगचा विनोद 
व खेळकरपणा दिसून येतो. १७४२ च्या. सप्टेंबरात. 
मूरला लिहिलेल्या पत्रात त्याने लिहिळे आहे- “ तुझ्या 
बहिणीस सांग की तिच्या कल्पनेप्रमाणे तच्वज्ञान्याने 
जितके गंभीर असावयास पाहिज तितका मी आहे. 
पंधरा दिवसातून मी फक्त एकदाच हसतो !. आठव- 
ड्यांतून मृदु अंतःकरण करून एकदाच सुस्कारा 
सोडतो ! पण प्रत्येक क्षणास दुमुखलेला [दिसतो ! ? 


नेसर्गिक धर्मावरीळ संवाद 


याच कालात ह्ममने “ नैसर्गिक धर्मावरील संवाद? 
या ग्रेथांच .लिखाण केळे, हा ग्रंथ त्याचे हयातीत 


प्रसिद्ध झाला नाही, एडिंबरोच्या महाविद्यालयांतील 


प्राथ्यापकाच्या जागेसाठी ह्यूमने प्रयत्न केला, पण तो 
सफल झाला नाही. त्याच्या [लखाणाचा काही १ भाग 
आवडल्यावरून अँनंडेलच्या मार्किसने त्यास इंग्लंड- 
मध्ये बोलाविले. मार्किस हा वेडसर असल्यामुळे तेथील 
नोकरी एक वर्षांतच ह्यमूमला सोडावी लागली, लेख- 
नाच्या जोडीस चरितार्थाच्या साघनाचा उद्योग पाहिज 
होता या दृष्टीने ह्मम सैन्यात नाव दाखळ करण्याचा 
विचार करू लागला. याच वेळी जनलर सेंट क्वेअस्च्या 
चिटणीसाची नोकरी त्यास. मिळाली. त्याजबरोबर 
फ्रान्सच्या किनाऱ्यावरील , स्वारीचा, त्याने अनुभव 


नवभारत 


घेतला. स्वारी संपल्यावर ह्यूम पुन्हा आपल्या घरी 
आई, भाऊ, बहीण यांच्या मेळाव्यात परत आला. 
यावेळच्या त्याच्या एका लेखात त्याच्या स्वभावाचे 
दर्शन घडते. या लेखाचें नाव “--- चे स्वकृत स्वभाव- 
वर्णन ? असे आहे. पण ते ह्यमचेच वर्णन होय. 
त्यांतील काही गाष्टी पुढीलप्रमाणे आहेत. “--६. शत्रू- 
कडून कर्घाही दुखावला गेला नाही, कारण त्यांपैकी 
त्याने कोणाचाच द्वेष केला नाही. ७. क्षुद्र पूर्वग्रहा- 
पासून मुक्त. ८. अतिशय लाजाळू, काहीसा नम्र पण 
दीन नाही. ९. वेडगळ परंतु अगदी थोड्या राहाण्या 
लोकांसच साधतील अशा गोष्टी करण्यास समथ असलेला. 
१०. सुज्ञ परंतु अगदी साधा माणूसही ओळखू शकेल 
अद्या अविवेकाचा दोष असणारा. ११. एुक्‍ां- 
तात रहात असला तरी कोणीही त्याच्याशी मिळून 
मिसळून वागू शकल असा. १२. धर्म न मानणारा 
पण उत्साही , सत्याचा शोध लावण्याबद्दल निराशा 
झालेला तत्त्वज्ञानी , विवेकबुद्धीपेक्षा सहजप्रवर्त्तीस 
महत्त्व देणारा नीतिशास्त्रज्ञ. विद्येचा डामडोळ न दाख- 
विणारा पंडित.” 


युरोपचा प्रबास 


जनरल सेंट क्रेअरंन पुन्हा एकदा बोलाविल्यावरून 
त्याचेबरोबर ह्यूमने युरोपचा प्रवास केला, निरनिराळ्या 
देशातील राजकीय परिस्थिती त्याने अवलोकन केली. 
तेथीळ सरिता , पर्वतराजी , यांच्या सृष्टिसोदर्याचे 
अथवा मध्ययुगातील अद्‌भुत रम्य आठवणीने भारा- 
वलल्या ऐतिहासिक स्थळांचे त्यास आकघेण नव्हते. 
यास एक अपवाद म्हणजे इटलीत प्रवास करताना 


त्याचा आवडता कवी व्हर्जिल ज्या भूमीने निर्माण : 


केला त्या भूर्मीचे मात्र त्याने खाली लवून चुंबन घेतले ! 
या प्रवासापूर्वी ह्यूमने आपल्या मानवी शानाविषर्याच्या 
प्रबंधाचे, त्यांतीळ काही विषय घेऊन, सोपे स्वरूप 
सुगम भाषेत तयार केले होते. ते पुस्तक ह्यूम प्रवासात 
असतानाच प्रसिद्ध झाले. यानेतर १७५२ त ह्यूमला 
एडिंबरोतील अडेव्होकेट्स्‌ लायब्ररीत वर्षास ४० 
पोंडाची नोकरी मिळाली. तेथील ग्रंथसंग्रहाचा त्याने 
उपयोग करून घेतला व पुढे अकरा वर्षात “ इंग्लंडचा 
इतिहास ” लिहून काढला. तो त्याच्या निबंधापेक्षा 
अधिक लोकप्रिय झाला. आतापर्यंतचा इतिहास 


म्हणजे कवळ राजकीय लढायांचाच इतिहास लिहिला 
जात असे; पण ह्यूमने इतिहासाच्या निरनिराळ्या 
अंगांचा अभ्यास करून त्यात राजकीय घटनांबरोबरच 
सामाजिक संबंध, नैतिक स्थिती , वाड्मय , कला , 
इत्यादिकांचाही समावेश केला. असे सांगतात की 
ग्रंथालयातील त्याच्या नेमणुकीच्या विरुद्ध त्याच्या विरो- 
धकांनी कड वचनांची वावटळ उठविली; तेव्हा ह्यूमने 


आपले ओदार्य व कनवाळूपणा प्रगट करून आपला 


सर्वे पगार स्वतः न घेतां ब्लेक लॉक नावाच्या गरीब 
अंध कवीस देऊन टाकला ! १७६३ नंतर लॉड हर्टफड 
वी चिटणीस म्ह ह्यूम तीन वर्षे दुसऱ्यांदा फ्रान्स- 
मध्ये राहिला. यावळी प्रसिद्ध तत्त्वज्ञानी म्हणून ते 
त्याचा गोर झाला. दरबारात व वाड्मय ओल 
त्याचे स्वागत होऊ लागले, तीनवर्षानंतर ख्ित्झहंड व 
फ़ान्समधून हद्दपार झालेल्या रूसोस बरोबर घेऊन तो 
इंग्लडमध्ये परत आला. पण रूसोला त्याच्या सदहुंतू- 
बद्दल गैरसमज उत्पन्न होऊन त्याने ह्यूमशी भांडण केले. 
ब फ्रान्समध्ये तो निघून गेला. १७६७ त हचमची 
अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट म्हणून नेमणूक झाली 
१७६९ त ती जागा सोडून तो एडिंबरोतील आपल्या 
निवासस्थानी जाऊन राहिला, त्याने उपैरित आयुष्यं 
तेथेच घालविल, १७७६ मध्ये तो आजारी. पडला 
बऱ्याच दिवसाच्या कंटाळवाण्या दुखण्यातही त्यानें 
आनंदी वृत्ती कायम ठेविली व अखेर त्याच वर्षी 


ओऑगस्टच्या २५ तारखेस शांतपणे त्याने मत्ये देहाचा 
त्याग केला. दो 


तात्त्विक विचारांची बेठक 


ह्यमच्या तात्विक विचाराची 
असलेल्या ज्ञानाच्या उगमाच्या 
सवे प्रकारच्या शास्त्रीय अगर 
ते शान जिच्या द्वारा मिळू शकते त्या मानवी ज्ञान 
शक्तीतच असतो. तिचे परीक्षण प्रथम करणे जरूर 
आहे. ते परीक्षण केल्यावर ज्ञानाचा निश्चितपणा 
विस्तार व मर्यादा लक्षांत येतात. निश्चित ज्ञानावर र 
कोणत्या गोष्टींचे अस्तित्व आधारता येते व र 


गोष्टी केवळ वि. आधघारेलेल्या क्ती 
समते... ”.. गासेंत्या आहेत. हेही 


झुर्वात मनुष्यास होत 
च्या विचारापासून होते, 
र तात्विक शानाचा संबंध 


५६ 


डेव्हिड ह्यूम 


 ह्यूमच्या मते इंद्रियद्वारा येणाऱ्या व आंतरिक 
संबेदना ही ज्ञानाची सामुग्री. होय. यात नेत्रेंद्रिय, 
ब्राणेद्रिय इत्यादि इांद्रेयांच्या द्वारा येणाऱ्या संवेदना, 
त्याचप्रमाणे मनात उद्भवणाऱ्या राग, द्वेष, इच्छा, 
वासना यांचा समावेश होतो. आपले विचार अगर 
कल्पना या दोन्ही प्रकारच्या संवेदनांवस्च आघारलेळे 
असतात किंवा या संवेदनांच्या त्या प्रतिमाच असतात, 
संवेदना या अधिक स्पष्ट, ठळक व अधिक परिणाम- 
कारक असतात. त्या कल्पनांच्या अगोदर आलेल्या 
असतात. कल्पना आणि संवेदना याबद्दळ विचार 
करताना ही गोष्ट ध्यानात येते. संवेदनांगिवाय कल्प- 
नेस अस्तित्व नसते. संवेदनांच्या व कल्पनांच्या मिश्र- 
णाने ज्ञान तयार होते. 


कल्पना अगर विचार यांचे निरीक्षण केल्यास ते 
एकमेकाशी काहीच संबंध नसलेळे अगर केवळ 
आपाततः एकत्र आलेळे असे आढळत नाहीत, त्यात 
एक प्रकारची पड़त व नियमितपणा दिसून कोणत्या 
तरी एका सूत्राने ते बांधळेळे दिसतात. त्यामुळे एक 
कल्पना दुसऱ्या कल्पनेचे स्मरण करून देते. चित्र 
पाहिळे की मूळ माणूस आठवतो. घरातील एका 
खोलीवरून शेजारच्या खोलीची कल्पना येते. जखमेच्या 
कल्पनेवरून वेदनेची कल्पना येते. हे सब कल्पनांतील 
साम्य, एकाच स्थलकालातील अस्तित्व, अगर कार्य- 
कारणभाव यामुळे घडते. यालाच साहचर्य नियम असे 
म्हणतात. आपल्या सव संमिश्र कल्पना या साहचर्या- 
मुळेच बनलेल्या असतात. कल्पनांचे साहचर्य घडवि- 
णाऱ्या वरीळ तीन गोष्टींपैकी कार्यकारणभाव ही मह- 
तत्वाशी गोष्ट होय. वस्तुस्थितीबद्दढह काढलेली अनुमाने 
कार्यकारणभाबावर्च आधारलेली असतात. म्हणून 
ह्यूमने कार्यकारणभावाच्या कल्पनेचीच छाननी केली 
व ही कल्पनाच कशी निराधार आहे हे दाखविण्याचा 


यत्न केला, 


कार्यकारणभाबाचा अभ्यास 

असिस्टॉट्छूचे पासून हबूमने प्रतिपादन कर्रातो- 
पर्यंत कार्यकारण भावाच्या कल्पनेचे काळजीपूर्वक 
पृथकरण कोणत्याही पाश्चात्य तत्त्वशाने केळे नव्हते. 
देका्व व लायबिनिझ यांनी काही चर्चा न करता 
कार्यकारणभावाची काही तत्त्वे गृहीतच घरली होती, 


न,भा, ८ 


बक्लेने कार्यकारणभाव, चैतन्याची सुजनश्शीलता, 
ज्याला चुकीने कार्यकारणता म्हटली ज्ञाते असे एका 
कल्पनेमागून दुसऱ्या कल्पनेचे अनुगामित्व, यामधील 
मेद स्पष्ट केला, परंतु आधुनिक तत्त्व्ञांत . ह्यूमनेच 
कार्यकारण संबंधाचा काळजीपूवक अभ्यास केला. या 
सर्वे अभ्यासाच्या बुडाशी त्याची इंंद्रियानुभववादी 
अथवा प्रत्यक्षप्रमाणवादी दृष्टी कायम आहे. कोण- 


,तीही कल्पना म्हटली को तिची प्रथम संवेदना 


पाहिजेच. त्याखेरीज त्या कल्पनेचे सत्यत्व सिद्ध होत 
नाही. संवेद्नेविराहेत कल्पना असेळ तर तिचे सत्यत्व 
निश्चित सिद्ध होत नाही. फार झाले तर ती एक 
विश्वास ठेवण्याची गोष्ट होईल, हा ह्यमचा ठाम सिद्धांत 
आहे. अलीकडच्या काळातील विट्जेन्स्टीन, का्नैप, 
अयर यांचा तार्किक भौतिकवाद ह्ममच्या विचार- 
सरणीचेच अपत्य होय. न 
कार्यकारणभावाच्या संबंधाचा विचार' केला असता 
हा संबंध म्हणजे सिद्ध होण्याजोगी गोष्ट आहे की केवळ 
आपला वैयाक्तिक विश्वात आहे, असा प्रश्न पडतो. 
हद्यूमच्या मते हा संत्रंध सिद्ध होऊ शकत नाही. दोन 
गोष्टीमध्ये जो कार्यकारण संबंध लावला जातो तो कशा- 
वरून लावला जातो ? त्या दोन गोष्टींचे एका स्थळी 
अथवा एका काली अस्तित्व, एका मागून एक येण्याचा 
प्रकार अगर दोहोतीळ आव्यक संबंध, यावरून कार्य- 
कारणभाव मानला जातो. यांपैकी आवरयक संबंधाचा 
विचार केल्यास असे आढळते की तो या दोन गोष्टींचा 
गुणधम नसतो, तो प्रत्यक्ष ओळखता येईल असाही 
संबंध नसतो. त्याचप्रमाणे या आवश्यक संबंधाची 
कल्पना ही जिची प्रतिमा आहे अशी संवेंदनाही 
अस्तित्वात नसते. मग या कल्पनेचा उगम कोठे असतो १ 
तर तो आपल्या अनुभवात असतो. दोन गोष्टी एका- 
मागून एक घडलेल्या दिसतात. उदा० काडी ओढल्यावर 
उजेड पडतो. ही घटना आपण वारंवार पाहिली म्हणजे 
त्या दोन गोष्टींचे साहचये मनात ठसते व त्यावरून आपण 
त्या दोहीमध्ये कार्यकारणमाव आहे असे मानतो. 
साहचर्यामुळे आपणास सवय होते व सवयीने आपण 
मानतो. याचा अर्थ दोन मिन्न वस्तूमध्ये कार्यकारण 
संबंध हा वास्तविक नसून आपण तो सवयीने कल्पितो. 
या कल्पनेवरूनच आज घडलेल्या गोष्टी मागेही 
घडल्या असतील व पुढेही घडतील असे मानतो, पण 


५७ 


नवभारत 


तीसुद्धा सिद्ध गोष्ट नसंते. विज्ञानाच्या बुडाशी ही 
गोष्ट ग्हीत धरूनच निसर्गाचा अभ्यास व संशोधन 
चालते; परंतु निसर्गाचे नियम त्रिकालावाधीत आहेत हे 
विज्ञानाचे ग्रहीतकृत्यच आहे. 

कोणतीही कल्पना संवेदनावस्च आधारलेली असेल 
तर ती खरी होय. नाहीतर ती आपल्या कल्पना- 
शक्तीचे कार्य होय, अशी कल्पनेच्या सत्याची कसोटी 
हत्यूमने मानली. त्या कसोटीस कार्यकारणभावाची 
कल्पना उतरत नाही असे त्याने तिची चिकित्सा करून 
दाखविले. कार्यकारणभावाचा संबंध ही सिद्ध करता 
येण्याजोगी गोष्ट नसून तो मनाच्या सवयीचा संबंध 
आहे असे त्याने दाखविले. तात्विक विचारापैकी या 
कल्पनेंचा पोकळपणा दाखविल्यावर हयूमने जडवस्तूच्या 
कल्पनेची चिकित्सा गेली. पूर्वा बक्कने ती चिकित्सा 
करून जडवस्तू म्हणजे निरनिराळ्या संबेदनांचाच 
जुडगा होय, त्यांच्या बुडाशी काही निराळी वस्तू 
आहे असे म्हणणे चुकीचे आहे, असे म्हटले होते. 
हूयूम त्याच्याशी येथपर्यत सहमत आहे. संवेदनांचे कारण 
निराळी वस्तू आहे असे मानावयास तोही तयार नाही. 
असे कारण आपण मानतो याचे कारण आपली कार्य- 
कारण संबंधाची कल्पना होय. ही कार्यकारण संबंधाची 
कल्पनाच मानसिक सवयीच्या स्वरूपाची व त्यामुळे 
पोकळ असल्याने तीवर आधारलेली स्वतंत्र जड पदा- 
र्थांची कल्पनाही पोकळच होय. वर्क्केने कार्यकारणभाव 
मानून संवेदनांचे कारण ईश्वर आहे असे म्हटले होते ते 
ह्यूमन कार्यकारणभावाच्या चिकित्सेवरून अमान्य केले, 
संवेदनांच्या मुळाशी जडपदार्थही नाही व इंश्वरही 
नाही, फक्त संवेदनाच आहेत, त्या कशा येतात हे 
अज्ञातच आहे असे त्याने प्रतिपादन केले. 
मनाची चिकित्सा 

बर्क्केने बाह्यसंवेदनाचे बुडाशी जडवस्तू नाही हे 
सांगितले. परतु अंतःसवदनाच्या मुळाशी मानवी मन 
आहे हे मान्य केले होते, जडवस्तु नाही पण चिदूवस्तू 
आहे अशी त्याची समजूत होती. या चिद्वस्तूची अगर 
मनाची चिकित्सा ह्यूमने केली. चिदट्वस्तू अगर मन 
खरोखरी आहे काय १ देकातने म्हटले होते की सर्व 


उत्तर असे की ' मी ? कोण आहे म्हणून आत्मनिरी- 
क्षण केळे असता तो मी न दिसता केवळ निरनिराळ्या 
संवेदना, सुख, दुःख, राग, द्वेष इत्यादि वृत्तीच 
दिसतात. त्याप्रमाणे संशयाबद्दढ पाहू गेल्यास 
संशय घेणारा न दिसता केवळ संदय घेण्याची 
वृत्ति मात्र दिसते. त्यार “ मी ? ही एक 
निराळी चिट्धस्तु अगर मन नसून निरनिराळ्या 
संवेदनांचा प्रवाह आहे. त्या संवेदनाही प्रत्येक स्वतंत्र 
व अल्ग असतात, त्या कोठल्यातरी चित्स्वरूप मनांत 
रहातात असे नव्हे, त्या स्वतःच स्वतंत्र असतात. 
तव्हा ज्याला आपण “ मी? अगर “ मन? म्हणतो 
तो संवेदनांचा समुत्चयच होय. ह्यूमच्या या विचार- 
सरणीची छाप मिल्‌ , विल्यम जेम्स, रसेल, यांच्या 
आत्मविषयक विचारावर दिसून येते. * 
ये 

* मग रोवटी जगात 

काय उरते ? किंवा अंतिम सत्याचे स्वरूप काय ? 


विरहित संवेदनांचा प्रवाह 


तर जड अगर चेतनवस्तु 
एवढेच स्वरूप शिल्लक रहाते ! या तऱ्हेच्या जगात 


इंश्वरासही स्थान नाही यूमने 
हा स्यान नाही. हयूमने “ नसर्गिक धर्मावि- 


षयी संवाद ” या ग्रंथात फिलो हा संशयवादी दाख- 
कदडीक ववी स्वतःची भूमिका तीच होती 
वराच्या अस्तित्वाबद्दल संदाय चेत 

ली क हृळ संशय घेत 
न क र्क त्याच्या स्वरूपाबद्दल संशय घेतो. परंतु 
कन विचारसरणीशी हे म्हणणेही विसंगत 
* कारण इश्वर आहे हे म्हणणे सुद्धा वरील विचार- 


तील प्रत्यक्षानुभवव ऱ् म दी वि 
गाठले आहे. यापलीकडे "रसरणीचे शेवटचे टोक 


होतो, यामुळे अनेक 

निराळ्या दिने वित परत पावढे टाकून 
। व्य 

तत्त्वज्ञानाच्या इतिहासात 1 भाग पडल, पाश्वात्य 


फार मोठे काये ह्यमने केले नचारजागती करण्याचे 
याच्या हातांत द्ममचे 


वसे 
आहे, जमन तत्त्ववेत्ता कँट 
विचारास जोराचा धक्का के पडल्यानरोजर त्याच्या 


गोष्टींचा संशय घेता येईल पण संशय घेणाऱ्या ' मी ? नाने नेहमीच्या ग्रहीत * आपण त्याच्या वाच-। 
चा संशय घेता येणार नाही, “ मी ' संशय घेतो जागे झालो असे त्याने तीरूपी झोपेतून खडबडून 
4 शि असे ऱ्य ज ढ कठे 
यावरूनच “ मी ? आहे असे सिद्ध होते. याला ह्यूमचे आहे, स्वतःच्या स्थितीचे वर्णन केळे 
आनन आद 
ष्ट 


पूर्वीपासूनच भारतातल्या फार मोठ्या प्रदेशात 
बोलली जाणारी भाषा म्हणून हिंदीचे महत्त्व होतेच. 
याशिवाय तिचा प्रचार करण्याचे कार्य निरनिराळ्या 
संतांनी हाती घेतल्यावर ते आणखी वाढले आणि 
स्वतंत्र भारताची राष्ट्रमाघा. व राज्यभाषा म्हणून 
स्वीकार झाल्यानंतर तर प्रत्येक भारतीय नार्गााने 
हिंदी शिकावी व तिच्या साहित्याची माहिती करून 
घ्यावी हे त्याचे कर्तव्य होऊन बसले. हिंदी ही दहा 
कोट लोकांची मातृभाषा असून तिचे साहित्यही तसेच 
संपन्न आहे. तिच्या पाठीमागे १००० वर्षापेक्षा 
अधिक काळाचा इतिहास आहे. कब्रीर, सूरदास, 
तुळसीदास, रहीम, बिहारी, यासारख्या मोठमोठ्या 
कवींनी तिची साधना केली आहे. आणि अलीकडे तर 
हिंदी साहित्य निर्मितीला जणू उघाणच आले आहे. 
अक्या ह्या संपन्न व महत्त्वाच्या भाषेतील साहित्याचा 
आदिकालही विविधतेने नटलेला आहे. 


कुठल्याही साहित्यात विशिष्ट प्रवाह असतात. कालां- 

तराने साहित्य एका विषयाकडून दुसऱ्या विषयाकडे 
बळते. हिंदी साहित्यातही असे प्रवाह आहेत व त्यामध्ये 
वेळोवेळी फरक पडलेला आहे. राजपूत मुसलमानांच्या 
आक्रमणास तोंड देत होते तेव्हा शाहिरांनी पराक्रमाचे 
पोवाडे गाऊन सैनिकात वीररसाचा संचार केला, तर 
तुलसी, सूर, कत्रीर आदि संतांच्या काळी हिंदी कविता 
परमेश्वराच्या भक्तीत रममाण झाली. अशा विभिन्न 
धारावरून साहित्याचे भिन्न धारात विभाजन करण्यात 
येते हिंदी साहित्य मुख्यतः ५ भागात विभाजळे जाते- 

(१) आदिकाल अथवा अपभ्रंशकाल इ, स. ७०० 
ते १००० सुमारे 

(२) वीरगाथाकाल इ. स. १००० ते १३२५ मुमारे 

(३) भक्तिकाल इ. स. १३२५ ते १६५० सुमारे 

(४) रीतिकाळ  ,, १६५० ते १८५० ,, 

(५) आधुनिककाल ,, १८५० ते आजपर्यंत 


प्रा. के. एफ. चोरडिया 


हिंदी साहित्याचा आदिकाल 


या कालाविभागणीसंत्रंधी एक गोष्ट लक्षात ठेवली 
पाहिजे की, ही कालविभागणी अगदी तंतोतंत बरोबर 
आहे असे नाही. दुसरी गोष्ट अश्नी की एका काळात 
दुसऱ्या प्रकारची रचनाच होत नव्हती असेही नाही. 
उदा० वीरगाथाकालात वीररसपूण स्चनेबरोबर इतर 
प्रकारचे साहित्यही निर्माण झाले. फक्त या काळात 
प्राधान्य वीरतापूर्ण काव्यांचे होते म्हणून या काळाला 
वीरगाथाकाल म्हणतात, 


अपभ्रंश भाषेचा काल 


हिन्दी साहित्याचा आरंभकाल हा अपभ्रंश भाषेचा 
काळ आहे. परंतु आजच्या हिन्दीची बीजे त्या 
साहित्यात सापडतात. या काळातील ग्रंथ प्रामुख्याने 
अपभ्रंश भाषेत असले तरी ह्या अपभ्रंश आईच्या 
गर्भात हिन्दांचे बाळ वाढत होते. ह्या ग्रंथातील बरेचसे 
शब्द हिंदीला जवळ आहेत. काही ठिकाणी तर आपण 
जुने हिन्दीच वाचतो आहोत असे वाटते. म्हणून 
हिन्दी साहित्याच्या इतिहासात ह्या काळातील साहि- 

त्याचा विचार करणे आवश्‍यक आहे. 
अपभ्रंश ही हिंदीप्रमाणेच मराठी, उडिया, बंगाली, 
गुजराती, पंजाबी ह्या भाषांची आई आहे. या सर्व 
भाषांची उत्पत्ति अपभ्रंश भाषेपासून झाली, इ. 
सनाच्या १२ व्या, १३ व्या, शतकापर्यंत दक्षिण 
भारत खेरीज करून समग्र भारतांत अपभ्रंश भाषा 
बोलली जात होती, व तीमध्ये ग्रंथरचना होत होती. 
लोकप्रियता मिळवायची असेल तर संस्कृत किंवा 
प्राकृतमध्ये ग्रंथस्चना न करता ती लोकभाषेत करावयास 
हवी हे या सुमारास ग्रेथकारांना कळू लागले होते. 
कवि विद्यापती आपल्या कीर्तिलळता या काव्यात अपभ्रंश 

भाषेविषयी म्हणतो - 

देसिळ बअना सब जन मिद्ठा । 

ते तेसन जंपओ अवहद्ठा ॥ 
[. देशी भाषा ( बोटी भाषा ) ही सोना गोड लागते 
म्हणून मी अपभ्रंश भाषेत सांगत आहे ] ह्याचवेळी मोठ- 


ष्ष 


नवभारत 


मोठे कवी अपभ्रंश भाषेत रचना करू लागल्याने अप- 
भ्रश भाषेला एक मानाचे स्थान प्रात्त झाले होते. 
संस्कृतमध्ये काव्य न करणाऱ्या ग्रेथकारांची थट्टा 
होण्याचा काळ आता सरला होता. आपण अपभ्रंश 
भाषेत रंचना केली तरी आपले हसे होणार नाही याची 
विद्यापतीला खात्री होती. तो म्हणतो--- 
£ बालचंद विज्जावइ भाषा । 
दुहु नही लग्गइ दुज्जन हासा । ” 
. ( बाळचंद्र व विद्यापतीची भाषा या दोन गोष्टी- 
बर दुजनांच्या हास्याचा काही परिणाम होणार नाही.) 
हिंदीचे हे अपभ्रंश व जुन्या हिंदीतील आदि- 
कालीन साहित्य घडविण्यात जन, सिद्ध व नाथपंथ 
या तिघांचा हात आहे. यामध्ये सिद्ध हे सर्वात जुने 
असून त्यानंतर जन व नाथपंथीय साहित्य येते. 


सिद्ध साहित्य 


सिद्ध हे बोद्ध धर्माच्या मंत्रयान पंथाचे साधु होत. 
इ. सनाच्या पहिल्या शतकात बोद्धामध्ये हीनयान व 
महायान हे दोन भेद उत्पन्न झाले होते. महायानांनी 
धर्माचे स्वरूप सोपे करून जनतेच्या जवळ जाण्याचा 
प्रयत्न केला. पुढे दांकराचाये व कुमारिल्भद्टांच्या 
प्रचारामुळे बाद्ध घमे जवळ जवळ नष्ट होण्याच्या 
मार्गास लागला. त्यांवळी लोकावरील आपला प्रभाव 
टिकविण्यासाठी महायान पंथातीळ बौद्ध मिक्षूंनी 
मंत्रतंत्राचा अवलंत्र केला. मंत्रतंत्रांनी सिद्धिप्राप्तीचा 
प्रचार करणारे भिक्षु * सिद्ध ? म्हणून ओळखले जाऊ 
लागले, कालांतराने ह्या मंत्रतेत्राबरोबरच व्यमिचाराचा 
व भेखी साधनेचा प्रचार सुरू झाला व हा पंथ वज्र- 
यान म्हणून ओळखला जाऊ लागला. वज्रयानांनी 
नालंदा व विक्रमशीला ही विद्यापीठे आपल्या मत- 
प्रचारांची केंद्रे बनविली. नीच जातीच्या स्त्रियांबरोबर 
मद्यपान करून सुरतिक्रीडा हे सिद्धीचे साधन मानले 
जाऊ लागले. ज्यावेळी पश्चिम भारतावर मुसलमान 
राजांचे आक्रमण होत होते त्यावेळी बिहार, बंगाल व 
ओरिसा प्रांतात धर्माच्या नावाखाली दुराचार माजळा 
होता. 

ह्या सिद्धांची संख्या ८४ मानली जाते. त्यामध्ये 
सरहपा , भुसुकुपा, लइपा, नागाजुन वगेरे प्रमु्च होते, 
ह्यांनी आपल्या मतप्रचारा्थ संस्कृतबरोबरच अपभ्रंश 


: 


भाषेत साहित्य रचिले, ह्यांचे वसवस साहित्य इतके 
दिवस अज्ञात होते. परंतु अलीकडे डॉ. बागची, 
पंडित राहुल सांकृत्यायन व डॉ. शहीदुछाह ह्यांच्या 
प्रयत्नांनी बरेचसे सिद्धसाहित्य उपल्ध झाळे आहे. 
सरहपा -- सवे सिद्धामध्ये हे प्रथम आहेत. 
ह्यांचा काळ डॉ. विनयचंद्र भट्टाचार्यांच्या मताप्रमाणे 
इ, स. ६२२ व राहुल सांकृत्यायन यांच्या मताप्रमाणे 
इ. स, ७६० आहे. ह्यांनी ३२ ग्रंथाची स्चना केली 
असे मानतात. त्यामध्ये “ दोहा कोष " प्रसिद्ध आहे. 
शवरपा -- हे शबराच्या वेषभूप्रेत रहात म्हणून 
ह्याना शबरपा हे नाव पडल, पा? हे पद सवे सिद्धांना 
आदराथीं लावले जाते. ह्यांच्या काव्यर्चनेत रहस्यमय 
कल्पना आहेत. ह्यांचा काळ इ. सन ७८० मानतात. 
हे सरह्पाचे शिष्य होते. सरह्पांच्या काव्याचा नमुना- 


जहि मन पवन न संचरइ, 
रवि , ससि नहि पवेस । 
तहि बट चित्त विसाम करू, 
सरंहे कहिअ उवेस | 
( हे मना जेथे बारा संचार करू शकत नाही', जेथ 
सूयचंद्राळा दखीळ प्रवेश नाही अश्या ठिकाणी हे 
चित्ता तू विश्राम कर असा उपदेश सरह करीत आहे. ) 
न भरुसकुपा (इ. स, ८०० ) ०7 हे नालंदा नग- 
क चान असत. ते नालंदाचे राजे देवपाल यांचे 
न होते यांचे छुइंपा (सन ८३० ) हे अत्यंत 
प्रभावशाली सिद्ध होते. ओरिसाचा राजा दारिकपा 


व त्याचा मंत्री डेगीपा हे त्यांचे शिष्य झाले. ह्यांच्या 
रचनेतं रहस्यात्मक विचार पेरलेले आहेत. 


सिद्धांन केला, पर 
र क ती सदाचाराचा प्रसार केला, परंतु 
पुढे पुढे त्यांचे पतन झाले, ते आपल्या काव्यातून 


नीच जातीच्या स्त्रियांना 
झर जातीच्या स्त्रियांना समांगमास आव्हान करू 


भाक डोंबीस आव्हान करणाऱ्या खाळील ओळी 


/ 
नगर बाहिंरे डोंबी तोहरी कुडिया लड | 


इ जाइ सो बाह्य नाडिया 
॥॥ 
की । तोए सम करिब म सॉंग | 
"अशाप्रकारे ह्या काब्यातून थानी 
य तून नगराबाहेरील र 
त्यां क्रीडेसाठी येण्याचे आवाहन केले जाई. 


न उडया”, उडऊएऊ” 
७22219 ऱ्् ्विकजसज? 
“-करखगघनचछजचञ्न 
1:72 ३/2220 -ी [तथदघन 
>: 
"चसहकप्ठळ 
कच 


हिंदी साहित्याचा आदिकाल 


सिद्धांच्या असल्या प्रचारातूनच कोल, कापालिक, 
शाक्त आदि दुराचारी पंथ निर्माण झाले. सहवास- 
सुखाला मोक्षसुखाचे प्रतीक मानण्यात येऊ लागले. 
: युगनद्ध ? ( स्री-पुरुषांचे आलिंगनबद्ध जोडपे ) हे 
साधकाच्या शून्याशी मीलनाचे प्रतीक बनले, जनतेवर 
ह्याचा फारच वाईट परिणाम झाला. शिल्पकलेतही 
असल्या मूर्ती बनविण्यात येऊ लागल्या, आजही काही 
ठिकाणच्या जुन्या शिल्पात असल्या अ-छीलतेने युक्त 
मूर्ति कोरलेल्या आढळतात 


सिद्ध साहित्यात डांगार व शांत हे दोन रस प्रमुख 
आहेत. काही काही ठिकाणी उत्तान डंगारदेखील आढ- 
ळतो. ह्यांची भाषा काही ठिकाणी रहस्यपूर्ण दिसते 
काव्यासाठी ह्यानी दोहे, चोपाई असल्या लोकप्रिय 
छंदाचा उपयोग केला आहे. 


'जेन साहित्य 

भगवान महावीराच्या व गोतमबुद्धाच्या काळापासून 
तो इ. सनाच्या ८ व्या शतकापर्यंत जेन, बौद्ध व हिंदू 
हे तीन धर्म भारतातील प्रमुख धम होते. शकराचाय व 
कुमारिल्भद्टांच्या प्रयत्नांनी हिंडु धर्माचा सबंध भार- 
तात पुन्हा प्रचार झाला व इतर धर्माचे महत्त्व कमी 
झाले. परंतु तोपर्यंत जैन व बोद्ध धर्माचा भारतात खूप 
प्रचार झालेला होता. इ. सनाच्या ७ व्या शतकापासून 
११ व्या शतकापर्यंत पुष्कळ प्रसिद्ध जैन कवी होऊन 
गेले. त्यांनी अपभ्रंश साहित्यात फार महत्त्वाचा काम- 
गिरी केली. हिंदीतील प्रसिद्ध आलोचक डॉ. रामकुमार 
वर्मा म्हणतात, “ हिंदी साहित्याची उत्पत्ति ब विकास 
यात जैन धर्मांचा फार मोठा वाटा आहे. अपभ्रंश 
भाषेत जैन सिद्धांतांची स्चना झाली. अपभ्रेशाचा 
विकास हिंदी भाषेत झाल्याने हिंदी माषरेच्या आदि- 
कालातही ह्या सिद्धांतावर र्चना झाली. म्हणून केवळ 
भाषाशास्त्राच्या दृष्टीनेच नव्हे तर हिंदीच्या प्रारमिक 
स्वरूपांचे ज्ञान मिळविण्याच्या दृष्टीनेही जैन साहित्याचे 
फार महत्त्व आहे. ” ह्या जन कवीमध्ये स्वयंभू , 
आचाय देवसेन, माइळछ धवल, महाकवि पुष्पदन्त, धन- 
'पाळ, मुनि रायसिंह, श्री. अभयंदेवसूरि, हेमचंद्राचाय, 
सोमप्रभसूरि, आचार्य मेरुतुंग इत्यादि कवी प्रमुस्ब.आहेत 

स्वयंभूदेव -- हिंदीतील जेन कबीत सर्वात 
अगोदर यांचे नाव येते. यांचा काळ इ. स, ७३३ हा 


६१ 


आहे. आचाय चतुरसेन शास्त्री म्हणतात की, स्वयंभू 
हे भारतातील १२ श्रेष्ठ कवींपैकी ओक आहेत. ह्यांनी 
: पऊमचरिऊ ? ( जैन रामायण )»; “ हरवंशपुराण ? 
( जेन महाभारत ) ही दोन महाकान्ये व * स्वयंभूछंद ! 
हा काव्य ग्रंथ लिहिला, ह्यांच्या काव्यांत जीवनातील 
विविध हृद्यांचे अति आकषेक असे वर्णन केले आहे 

सृष्टिसोंद्य, युद्ध व शोकविलाप ह्यांचे वर्णन करण्यांत 
स्वयंभू कुशळ आहेत. ह्यांच्या काव्यातील विलाप 
वाचताना तर वाचकाच्या डोळ्यातून अश्रुघारा 
वहातात. 


आचार्य देवसेन ह्यांनी दशनसार, नयचक्र वगेरे ग्रंथ 
लिहिले, “ दरोनसार ? हा जैन धमीतील तत्त्वज्ञान 
सांगणारा ग्रेथ आहे. ग्रंथकाराने आपल्या ग्रंथातच 
रचनेचा काळ संवत ९९७ म्हणजे इ. स. ९४० हा 
दिला आहे. ह्यांचेच शिष्य माईळ धवल ह्यांनी “ हरि- 
वंशपुराण ? हा १८०० -छोकांचा ग्रंथ लिहिला. यांत 
ज्ञेन धर्मातील काही प्रमुख पुरुषांचे वर्णन आहे. 


महाकवि पुष्पदृंत -- ह्यांचा काळ इसवी सन 
९०२ ते ९२५ हा असून ह्यांचे प्रसिद्ध ग्रंथ नायकुमार 
चरिऊ ( नागकुमार चरित्र ), महापुराण, जसहर चरिउ 
( यशोधर चरित्र ), हे आहेत. हे जन्माने ब्राह्मण होते 
परंतु नंतर ह्यांनी जैन धर्माची दीक्षा घेतली. पुष्पदन्त 
एक महान्‌ पंडित व प्रतिभाशाली कवी होते. ह्यांची 
काब्यश्षेली व अलंकाररचना फारच सुंदर आहे. 
आपल्या काव्याची रचना ह्यांनी हेैद्राबादजवळील 
मालखेड येथे केली. 


ह्यानंतरच्या जैन कवीत धनपाल, मुनि रामसिंह 
व अभयंदेवसूरि हे प्रमुख कवी येतात. धनपाल हे 
दिगंबर मुनि होते. त्यांनी भवियसत्तकहा ( भविष्यदत्त 
कथा ) हा ग्रेथ लिहिला. त्यांचा काळ दहाव्या शतकाचा 
पूर्वा ध मानला जातो. मुनि रामसिंह जैन रहस्यवादाचे 
अक श्रेष्ठ कवि होते. ह्यांचा ' पाहुड दोहा ' ग्रंथ 
प्रसिद्ध आहे. डॉ. हिरालाल जेन ह्यांच्या मताप्रमाणे 
रामसिंह मुनींचा काळ इ. स, १००० च्या आसपास 
असावा. श्री. अभयंदेवसरि हे श्रेतांबर संप्रदायाचे 
आचार्य होते. जेन साहित्यावर त्यानी टीकाग्रंथ राचेले 
आहेत, ह्यांना इ, स. १०२१ मध्ये आचार्यपद मिळाले 


होते, 


नवभारत 


हेमचंद्राचा्य-- हे १२व्या शतकातील सवेश्रेष्ठ 
विद्वान होत. ह्यांना कलिकाल्सवेज्ञ ही पदवी होती, 
गुजरातचे सोळंकी राजा सिद्धराज जयसिंह ( इ, स. 
१०९३-११४२ ) ह्याच्या दरबारी ह्यांचा फार मोठा 
मान होता. ह्यांच्या “ सिद्ध-हेम शाब्दानुसान? ह्या 
व्याकरणावरील ग्रंथाची राजाने मोख्या थाटात हत्ती- 
वरून मिखणूक काढली होती. ह्या ग्रंथात संस्कृत, 
प्राकृत व अपभ्रंश ह्या तीनही भाषांचे व्याकरण दिले 
आहे. सिद्धराजानंतर कुमारपाळ राजा गादीवर आला. 
ह्याने आचार्यांच्या उपदेश्यावरून जैन धम खीकारला व 
हेमचंद्रांना तो गुरुस्थानी मानू लागला. हेमचंद्रांनी 
ह्याशिवाय कुमारपालचरित हे द्वाश्रय काव्य, अमिधान 
चिंतामणी हा शब्दकोश, छंदानुदासन, काव्यानुशासन; 
योगशास्त्र, त्रिषट्टीराळाकापुरुष चरित्र, वीतरागस्तोत्र, 
बंगरे अनेक संस्कृत व प्राकृत ग्रंथांची स्चना केली 
आहे. त्यांच्या ग्रंथातील अपभ्रंगा भाषेचा नमुना पहा- 

“ मल्ला हुआ जु मारिया बहिणी महारा कंतु । 

, लजेजं तु वयंसिअहु जइ मग्गा धरु एंतु । ” 
युद्धात पति मारला गेलेला पाहून एक राजपूत रमणी 
म्हणते- “ माझा पति मारला गेला हे बेरे झाल. हे 
सखी, जर तो पळून घरी आला असता तर माझ्या 
समवयस्क स्त्रियांमध्ये माझी फजिती झाली असती. ” 

सोमप्रमसूरींनी सन ११८४ मध्ये ' कुमारपालप्रति- 
बोध ? नांवाचा संस्कृत-प्राकृत गद्यपद्यममिश्रित काव्यग्रेथ 
लिहिला. त्यामध्ये हेमचंद्राचार्यानी कुमारपाळाला 
वेळोवेळी केलेल्या उपंदेशाच्या कंथा आहेत. हा अधि- 
कांश प्राकृत आहे. मधून मधून संस्कृत रछोक व अप- 
भ्रंश दोहे आहेत जेनाचा्य मेरुतुंगांनी सन १३१४ 
मध्ये ' प्रबघर्चितामणी ? नांवाचा ग्रंथ लिहिला. यामध्ये 
मधून मधून अपभ्रंश पद्ये आहेत. ग्रंथात निरनिराळ्या 
राजांच्या कथा आहेत. या पदांचे एक उदाहरण पहा- 
मुंज भणइ, मुणालवइ ! जुव्वण गयुं न झ्रि । 
जइ सक्कर सय खंड थिय तो इस मीठी चूरि | 
मुंज म्हणतो “ हे मृणालवति, गेलेल्या तारुण्याबद्दल 
शोक करू. नकोस, जरी साखरेच्या कणाचे १०० 
तुकडे झाळे तरी तो चुरा गोडच लागेल. 
याशिवाय तोमप्रभसूरि, विजयभद्र, जिनवछभसूरि 
योगचंद्र मुनि, हरिभट्रसूरे, शालिभद्र, विजयचंद्र 


वेगेरे २३ १ 
वगेरे जेन कबी ह्या काळी झाळे व त्यानी अपभ्रंश 
साहित्यात मोलाची भर घातली, 


नाथ संप्रदाय 


3३. ० 
री गोंद्धांच्या महायान पंथापासून बनलेल्या सिद्धा- 
पैकीच काही जणांनी दुराचाराचा त्याग करून आत्म- 
सिद्धिकडे लक्ष वळविले, ह्यांनी आपल्या साधनेत 
हठयोगाचा समावेश केला. परमेश्वर हा शरीरातच 
असून हठयोगाने त्याची प्रात्ती होते असा ह्या पंथा'चा 
सिद्धान्त आहे. ह्या पंथाचा प्रचार मुख्यतः गोरख- 
नाथाने केला असला तरी सुरुवात ही जालंधरनाथा- 
पासून झाली असावी. ज्ञानेश्वरांनी ज्ञानेश्वरीत नाथ- 
संप्रदायाची परंपरा खालीलप्रमाणे दिली आहे-- 
आदिनाथ, मत्सेंद्रनाथ, गोरखनाथ गैनीनाथ 
निवृत्तिनाथ, शानेश्वर, हे आदिनाथ त जालंघरनाथ 
असावेत. नाथपंथाचा प्रचार पंजाबात व राजस्थानात 
विदोष होता. पंजाबातील सध्याच्या जालंधर शहराचे 
नाव जालदरनाथावरून पडले अस च 


आपल्या कानाला मोठे £ 


त्यावरून त्याना कानफारे 

ऱ फाऱ्हू णतात, नाथांर्न 
अपभ्रंश भाषा सोडून कीड... नी गोंधींनी 
जवळील खडी बोलं नी. ब दिछी- 


हीच्या मि 
काव्यरचनेत वापरली, कणाची सघुकडी भाषा 
गोरखनाथ 


हेन 
मताप्रमाणे मावत शे णय होत. काही विद्वानांच्या 
थापना ह्यांनीच केली 


चा शतकाच्या पूर्वार्धात 
नाचु न सस्कृतमध्ये ग्रंथरचना 
केली आहेच पंण त्याबरोबर देशी भाषेतील त्यांचे 
सानसिद्धांत योग, 


१७.६ हल 
'खरतळनड 


हिंदी साहित्याचा आदिकाल 


जालंधरनाथ 

हे मत्स्येंद्रना थांचे व राणी मैेनावतींचे गुरु होते. 
राजा गोपीचेदाने आपल्या आईची ह्यांच्यावरीळ 
भक्ती पाहून त्यांना विहीरीत फेकले परंतु तेथे ते 
मेळे नाहीत, विहिरीतच व्यान लावून बसले. पुढे 
गोपीचंदाला पश्चात्ताप होऊन तोही यांचा शिष्य झाला 
व त्याने राज्य, स्त्रिया व घन या सवांचा त्याग करून 
“संन्यास घेतला, राजा गोपीचंदाच्या कथेवर आधारलेली 
अनेक काव्ये जनतेत रूढ आहेत, 

जेन साहित्य, सिद्ध साहित्य व नाथपंथीय साहित्य 
यात आपणास शेकडो वर्षीच्या धार्मिक परंपरेचे 
सारभूत असे साहित्य मिळते. त्या काळच्या संस्क- 


(6 €9€9€3€>€3€3€3€3€3€3€3€3€3€>€3€3€3€>€3€3<€9£8 


शौ ५ जवभारत ” मासिक (१ 
0) जाहिरातीचे दर 0 
टे सबंध पान अर्धे पान पाव पान 9 
") रु. ६० रु. ३५ रु. २० ९) 
(0 १. कन्हर पेजसाठीं २५ टक्के अधिक आकार, ऐै 
(७) २, धावल्या मजकुराबरोबर द्यावयाच्या जाहिरातीस १० टक्‍के अधिक आकार, (0 
() ३, वषातील किमान सहा अंकांत जाहिरात दिल्यास १० टक्के सवलत, | 
0) संपूर्ण वर्षभर जाहिरात दिल्यास २० टक्के सवलत, ९] 
0) ४, जाहिरातीच्या आकारावर न्याबतायिक प्रथेनुसार कमिशन देण्यांत येईल, 0) 
१ ५, जाहिरातीसंबधीं अधिक चोकशी व पत्रव्यवहार : 6 
() व्यवस्थापक “' नवभारत ” मासिक ऐ) 
() प्राज्ञ प्रेस, बाई जि० सातारा 0) 
स्क्र€क्र>€€€%€%€>€%€%€3€3€3€3€3€3€3€5€3€9€9£ 


तीचा ठता आपणास ह्या साहित्यात मिळतो. हे 
सवे साहित्य धार्मिक साहित्य आहे. तथापि त्यातही 
मधून मधून गंगार रस आहे. जेनांच्या धार्मिक कथात 
शुंगाराच्याही कथा आहेत परंतु त्याची परिणती शेवटी 
शांत रसात झाली आहे. सिद्ध साहित्यात शंंगार 
होताच परंतु मुख्य लक्ष्य शांत रसाकडे आहे. नाथ हे 
तर शुंगारापासून दूरच होते. 


ह्या काळातील सर्व साहित्य हे पद्यातच आहे. 
काही विद्वानांच्या मताप्रमाणे गोरवनाथाने गद्यातही 
स्चना केली. परंतु गोरवनाथाचा प्रमाणित असा गद्य- 
ग्रेथ सापडत नाही. काही गद्य' उतारे सापडले तरी 
बार्कीचे सर्वे साहित्य पद्यातच आहे. 


वाचकांचा-पत्नरव्यवहार -- 


“: आरतीय जीवनातील चिंतास्थळे * 


:£ आजच्या भारतीय जीवनातील काही चिंतास्थळे ? 
या त्रोटक लेष्द्वारा “ साहेबी ? महाविद्यालयाच्या 
प्राचायपदी असणार्‍या श्री. प्र. रा. दामले यांनी एका 
महत्त्वाच्या प्रभाळा तोंड फोडण्याचे धाडस दाखवि- 
ल्याबद्दळ धन्यवाद. मात्र सुशिक्षितांच्या वृत्तीची 
“ इंग्रज गेळे तेव्हा आता सवे इंग्रजी गोष्टी आपल्याच 
झाल्या, त्यांची आपण प्रेमाने व आद्राने जोपासना 
केली पाहिजे ” ही त्यांनी क्रेळेली मीमांसा अगदीच 
सोम्य वाटते. स्वातंत्रयपूवे काळांत जनतेची अस्मिता 
जागृत करण्याच्या निमित्ताने लहान थोर पुढाऱ्यांनी 
अनेक खऱ्या खोट्या कल्पना जनतेत प्रस्‌त केल्या. 
शिवाय टिळक-गांधीं सारख्यांची साधी देशी रहाणी 
सतत जनतेसमोर होती. स्वाभाविकपणेच नीरक्षीर- 
विवेकाचे भान सुटून भारतीय ते पूज्य व पाश्चात्य ते 
त्याज्य या कल्पनेच्या आहारी जनता गेली. खातंत्र्योत्तर 
काळात याची तांत्र प्रतिक्रिया होऊन पाश्चात्य ते पूज्य 
व स्वकीय ते तिरस्काय ही स्थिती उत्पन्न होऊन ती 
दाहरी लोकांत तरी वेगाने बाळसे धरू लागली; इतकी 
कौ आज भारतोयत्व हे फक्त नावालाच उरले असून 
याविरुद्ध आवाज उठविणाऱ्यांची सनातनी, बुरसटलेले, 
जीर्णोद्वारादी, संकुचित वृत्तीच, जातीयवादी इ. 
शेलक्या विशेषणांनी पाद्यपूजा होऊ लागली. यामुळेच 
प्रा. दामले यांच्या संदर्भांत ' धाडस? हा शब्द वर 
उपयोजिला आहे. 


आजकाल राष्ट्रीय एकात्मतेच्या चिंतेने बऱ्याच 
उच्चपद्स्थांना व्याकूळ केळे असून त्या प्रश्नाच्या 
सोडवणुकीसाठी उपाय सुचविण्याची त्यांच्यात जणु 
अहमहमिका लागली आहे. परंतु एकात्मतेची भावना 


६४ 


ही वेठीसारवी असल्याने ती निवळ हवेच्या आधा- 
रावर सजविता येत नाही; त्यासाठी. काही स्थायी 
कल्पनांचा दांड्याप्रमाणे आधार घ्यावयास हवा ही 
गोष्ट बहुतांशी विसरली गेली आहे. भारतीय संस्कृती- 
तील शाद्रत मूल्ये हीच या दांड्याचे कार्य करू 
दाकतोल हाहा गाष्ट लक्षांत घेतली न गेल्याने उपर्युक्त 
उपाय पोकळ ठरेण्याचाच संभव अधिक, म्हणून ही 
मूल्ये जनतेच्या मनांत रुजविण्याच्या दिने प्रयत्न 
व्हावयास हवेत. 


दुसरे असे की, भारतीय संस्कृतीतील मूल्ये कितीही 
उच्च असली तरी जनता अनेक दोषांनी व दुगुणांनी 
जजर झालेली असल्याने हे दोष व डुरुण नष्ट करून 
तिच्यात आधुनिक जीवन ओतण्याचही काम याबरोबरच 
व्हावयास हवे. यासाठी परकीयांचे गुण आत्मसात 
करावयास हवेत. उदा प्रा, दामळे यानी उल्लेखिल्या- 
प्रमाणे पाश्चात्यांच्या बाह्य संस्कृतीच्या आंधळ्या 
अनुकरणाऐवजी त्यांची चिकाटी, मल 


अडी यां सचोटी, कार्यक्षमता 
स्वातंत्यप्रेम, नियमितता, धाडस, संशोधनवृत्ति बुद्धि- 
क्री 9 & र्‌ 
वकास इ, गुण उचलणे ही आजची निकडीची गरज 


आहे. परु प्रत्यक्ष ब्यवहारात अगदी उलट होत 


ण्यांत प्रा, दामले यांचे 
ध्यावा, विचारी लोकांचे 
राहणार नाही, 


सारख्यांनी जरूर पुढाकार 
त्यांना सक्रिय सहकार्य लाभ 


"०० डॉ. र. चि. बडवे 


"यध निप्सयन? 
ठ्ड च्णृ ॥ यु दध 


नर अमृतमहोत्सवी (91-3७ 
न“ ख््यौ शर आ 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास ष्ट र 


राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे अत डू 


संगणकीकृत द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत 
२९९0, ९०. 8. 5177 क 


व. त. अ **क*” की कणी श्र .-*** -म्म्भभ "स्का -*प*प*$ *-०₹***-०७१५"-*₹*१"०**"*३ >) 
न क... ह केक अ. अ कड अमी **5** क क अ > 
> . 4 डे 
2 ..3े 3 4 ्ि 


क अहो 


व्य 
> 


रोपांच्या जोमदार वाढीला जितकी 
सूयेभ्रकारा, पाणी व खतें यांची 
गरज, तितकीच उद्योगधंद्याच्या 
वाढीला जम्तीन, पाणी व 

वीज यांची गरज असते. 
छोट्या मोठ्या उयोगधंद्यांच्यः 
या यूळ्भूत गरजा पूर्णपणें 
भागविण्याठा महाराष्ट्‌ हे 
आदश राज्य आहे. 


य 


ण्‌ ॥ 


न्य ता्काप्त महड 1! 
् ह | 
5/82776) प्त ९॥॥॥॥ 
( (_. | र | क्र ग | 
उद्यागब्ाच्या दूळभूत गरजा पूर्ण करीर 


डे ज श र के)... र. 
“*१५५*३*५४१>५५५०४११३*१*३*९ ०५११ *क* **४*१/*३*५-१४*५*२*१-*४*१"*४%१* १५१ “१४%**७*१४*३*५९२*५*३१५१२*१*7११११४२११५११११॥१४१११२११४४४१/११०१/ ४0700१४१00११0११0१%000४%*४*१३११ १७११५३१ *-*५* ४-०. "| ४*५"*३**- >. भशे 


»ः 
म तक 
४४५७-९०-०५ ०-० बी “०.५ ७.५७. ७ री अरी>--०-५५०-०-०५५-७-०-५५- ५०-५०. ००-५० -०-५-१-० 0०-५५ ५ २-० ८०-. 
री ७-००--५- ५-४ ७-०-६टै-७-५ “क ०-७ “रौ 


षि 


